155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


वारूळ (त्रैमासिक) 
वर्ष ७ वे, अंक १ ला, 
डिसें-१६ /जाने/फेब्रु २०१७ 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर॒ साहित्य विशेषांक 


ह्या अंकात, 


पुस्तकात रमणारा प्राध्यापक - प्राचार्य डॉ. जी. पी. माळी 

मराठी कादंबरीला वेगळी दिशा देणारा ग्रंथ - डॉ. अविनाश सांगोलेकर 

१९७५ नंतरच्या कवितेचा अभ्यासपूर्ण आढावा : “प्रवाह आणि प्रतिक्रिया 

- डॉ. कालिंदी नवाथे 

“व्हायरस” : विद्यापीठीय राजकारणाचे व्यामिश्र बंध उलगडणारी कादंबरी 

- डॉ. नंदकुमार मोरे 

'कर्णपर्व' कर्णकथेचा अभिनव वेध घेणारी कादंबरी - प्रा. जालंदर पाटील 

“पुणे वर्णन” : ना. वि. जोशीकृत ग्रंथाचे साक्षेपी संपादन - सुरेश शिंदे 

मराठी कादंबरीची समाजशास्त्रीय समीक्षा - डॉ. अश्विनी धोंगडे 

रवींद्र ठाकूर यांची कविता - कमल दणाणे 

नव्या सहस्त्रकातील सामाजिक चळवळींना 'महात्मा' ही कादंबरी बळ देईल - हरि नरके 
“साहित्य : समीक्षा आणि संवाद" - साहित्यविषयक प्रश्‍नांची चिंतनशील मांडणी - प्रियांका कुंभार 
“उद्या पुन्हा..€ साहित्य संमेलनातील राजकारण - सतेज दणाणे 

डॉ. रवींद्र ठाकूर यांचे वाड्मयीन योगदान - शर्मिला घाटगे 


या अंकातील लेखात व्यक्‍त झालेल्या मतांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. 


वारूळ 
(नवनिर्मिती आणि समीक्षेच्या प्रवाहांना वाहिलेले वाड्मयीन त्रैमासिक) 
कार्यकारी संपादक : डॉ. सतेज दणाणे 
संपादक 
सौ. कमल दणाणे 


शोधनिबंध हा श्री लिपीमधील फाँट नं. ७१४ साईज मध्ये टाईप करून 
5वा8|09418318(009॥189॥.00॥ / ४/9॥॥50680(01॥60॥1]181।.00॥] ह्या ई-मेलवर पाठवावा. 


(हे त्रैमासिक मालक / प्रकाशक / संपादक / कमल दणाणे यांनी पौर्णिमा प्रिंटिंग प्रेस, कोल्हापूर येथे छापून 
युनिट नं. १, प्लॉट नं. १, अंबाई डिफेन्स कॉलनी, कोल्हापूर येथे प्रसिद्ध केले.) 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


वारुळ 
(नवनिर्मिती आणि समीक्षेच्या प्रवाहांना वाहिलेले वाड्मयीन त्रैमासिक) 


या नियतकालिकासाठी दर्जेदार साहित्याचे स्वागत आहे. 
संपादकीय पत्त्यावर साहित्य पाठवावे. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... र्या वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


संपादकीय... 


रवींद्र ठाकूर हे मराठीतील एक प्रख्यात साहित्यिक व समीक्षक आहेत. 
त्यांनी कविता, कादंबरी व समीक्षा अशा स्वरुपाचे लेखन केले आहे. याशिवाय 
त्यांनी काही ग्रंथाचे संपादनही केले आहे. त्यांच्या या विविधांगी लेखनाने मराठी 
वाड्मयक्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. समकालीन समाजजीवन आणि 
तत्संबंधीचे प्रश्न हे त्यांचे आस्थाविषय आहेत. यातूनच त्यांना एक स्वतंत्र दृष्टी 
लाभलेली आहे. मराठी कादंबरीमध्ये त्यांनी चरित्रात्मक, पौराणिक, राजकीय, 
शैक्षणिक व सामाजिक यासारखे विषय हाताळलेले आहेत. महात्मा फुले यांच्या 
जीवनावर बऱ्याच लेखकांनी आतापर्यंत तेरा कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या. त्यामध्ये 
रवींद्र ठाकूर यांची महात्मा" ही कादंबरी सर्वांगाने महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यांनी साहित्य 
संमेलनातील राजकारणावर उद्या पुन्हा हाच खेळ ही कादंबरी लिहिली. तसेच 
महाभारतातील कर्ण या व्यक्तिरेखेला केंद्रस्थानी ठेवून 'कर्णपर्व' ही कादंबरी 
लिहिली. तर शिक्षणातील राजकारणावर 'व्हायरस” ही कादंबरी त्यांनी लिहिली 
आहे. त्यांच्या कादंबऱ्यांनी त्यांना मोठी प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. 

कादंबरी लेखनाबरोबरच त्यांनी जे समीक्षालेखन केलेले आहे ते अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे. 'मराठी ग्रामीण कादंबरी", “आनंद यादव : व्यक्‍ती आणि वाड्मर्य', 
“कादंबरीकार र. वा. दिघे", “साहित्य : समीक्षा आणि संवाद”, “प्रवाह आणि 
प्रतिक्रियाः आणि 'मराठी कादंबरी : समाजशास्त्रीय समीक्षा असे त्यांचे समीक्षाग्रंथ 
प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या या समीक्षाग्रंथामुळे एक प्रख्यात समीक्षक म्हणून ते 
नावारुपाला आले आहेत. या लेखनाबरोबरच त्यांनी काव्यलेखन व काही ग्रंथांचे 
संपादनही केले आहे. त्यांच्या महात्मा या कादंबरीचा" इंग्रजीत अनुवाद झाला 
आहे. समीक्षा लेखनातून त्यांनी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन प्रस्थापित केला आहे. 
विविधांगी वाड्मय हाताळणाऱ्या रवींद्र ठाकूर यांच्या एकंदर कविता, कादंबरी, 
समीक्षा, संपादने व अनुवाद कतृत्त्वाचे सर्वांगाने आकलन या विशेषांकात महत्त्वाचे 
आहे. 

मराठीतील चोखंदळ वाचकांना आता रवींद्र ठाकूर हे नाव अपरिचित 
राहिलेले नाही. कविता, कादंबरी, समीक्षा, संपादने व अनुवाद अशा विविध 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ठेऊ नात गर वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


प्रकारातून विपुल लेखन करणाऱ्या ठाकूर यांची अठरा पुस्तके प्रकाशित झाली 
आहेत. त्यांच्या नावावर आजअखेर दोन कवितासंग्रह, चार कादंबऱ्या, चार 
संपादितग्रंथ, एक अनुवाद व सहा समीक्षाग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. 

त्यांच्या या साहित्यसेवेबद्दल त्यांना वेळोवेळी अनेक पुरस्कारांनी 
सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या 'मराठी ग्रामीण कादंबरी" या पहिल्या 
समीक्षाग्रंथास भि. ग. रोहमारे हा १९९५ चा उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार मिळाला 
आहे. तसेच 'कादंबरीकार र. वा. दिघे” या त्यांच्या ग्रंथास १९९६ चा 'महानुभाव 
विश्वभारती” (अमरावती) पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. ठाकूर यांच्या 'महात्मा' 
कादंबरीला २००२ चा *रा. तु. पाटील पुरस्कार" व मेहता पब्लिशिंग हाऊस, 
पुणे यांच्यातर्फे दिला जाणारा २००० चा रणजित देसाई” असे पुरस्कार प्राप्त 
झाले असून त्यांच्या 'महात्मा' कादंबरीचे सोलापूर व कोल्हापूर आकाशवाणी 
केंद्रावरुन क्रमश: वाचन प्रसारित झालेले आहे. तसेच इंदूर येथील श्री. बाळ 
ऊधध्वरिषे यांनी 'महात्मा' या कादंबरीचा इंग्रजीत अनुवाद केला आहे. या कादंबरीचा 
हिंदी अनुवादही झालेला आहे. कन्नड, ऊर्दू व गुजराती या भाषेतही या कादंबरीचे 
अनुवाद सुरू आहेत. रवींद्र ठाकूर यांच्या 'साहित्य : समीक्षा आणि संवाद' या 
ग्रंथास शिवाजी विद्यापीठाचा २००६ चा उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार मिळालेला आहे. 
'कर्णपर्व” या त्यांच्या कादंबरीचा हिंदी अनुवाद प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. 

अशा विविध पुरस्कार प्राप्त रवींद्र ठाकूर यांच्या समग्र साहित्याची चर्चा 
व्हावी, त्यांच्या समग्र साहित्याचा परिचय व्हावा, त्यांच्या काव्यलेखनाच्या 
विशेषाची चर्चा व्हावी, त्यांच्या कादंबरी लेखनाचे स्वरुप समजावे, त्यांच्या 
समीक्षालेखनाचे वेगळेपण तपासले जावे, त्यांनी केलेल्या संपादनाची व 
अनुवादाची नोंद घेतली जावी, त्यांचे मराठी साहित्यातील योगदान याबाबत 
चर्चा व्हावी या उद्देशाने या विशेषांकाचा प्रयत्न केला आहे. 

रवींद्र ठाकूर हे मराठीतील महत्त्वाचे कादंबरीकार व समीक्षक आहेत. 
त्यांच्या 'महात्मा' या कादंबरीवर गंगा गोरख लोंढे व 'कर्णपर्व' या कादंबरीवर 
अनुसया पाटील या दोन विद्यार्थीनींनी एम्‌. फिल. चा लघुप्रबंध शिवाजी 
विद्यापीठाला सादर केला आहे. 

एखादा साहित्यिक जेव्हा एखादी कलाकृती लिहितो तेव्हा त्यामागे काही 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... शरा, वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


प्रेरणा व हेतू असतो. एखादी कलाकृती म्हणजे त्या लेखकाचा भावनाविष्कार 
असतो. त्यातून त्याचे व्यक्तिमत्त्व अभिव्यक्‍त होते. म्हणून रवींद्र ठाकूर 
काव्यलेखन करतात. त्यांच्या काव्यलेखनाला फ. म. शहाजिंदे यांचे प्रोत्साहन 
लाभल्याने त्यांचा 'अनिकेत” हा पहिला काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला. त्यानंतर 
ते समीक्षा व संशोधन कार्याकडे वळलेले दिसतात. त्यानंतर त्यांनी कादंबऱ्या 
लिहिल्या आहेत. भरपूर अभ्यास, वाचन व चिंतन यामुळेच त्यांनी आपले 
साहित्य लेखनातील स्थान बळकट केले आहे. 

रवींद्र ठाकूर हे १९८१ पासून ते आजतागायत विविधांगी लेखन करीत 
आहेत. त्यांनी सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय अशा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून 
लेखन केले आहे. त्यांचे समीक्षालेखन हे समाजशास्त्रीय अंगाने झालेले आहे. 
त्यामुळे त्यांचे लेखन एकांगी न होता त्यामध्ये समतोल राहिलेला आहे. त्यांची 
आजअखेर १८ पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. महात्मा फुले यांचे जीवनचरित्र, 
त्यांची वैचारिकता ही सर्वांना परिचित आहे. त्यांच्या महात्मा" या कादंबरीतून 
वाचकाला आनंदाबरोबरच प्रेरणाही मिळते. महात्मा फुले यांच्या जीवनचरित्राकडे 
आकर्षित होऊन 'महात्मा' ही कादंबरी ठाकूर यांनी लिहिली आहे. त्यांची ही 
कादंबरी अतिशय वाचनीय ठरली आहे. 

रवींद्र ठाकूर यांनी आपल्या काव्यलेखनापासूनच साहित्य लेखनाला 
प्रारंभ केला आहे. त्यांचा सामाजिक जाणिवा व प्रेम भावनांना हात घालणारा 
“अनिकेत” हा पहिला काव्यसंग्रह १९८१ ला प्रकाशित झाला. त्यांची कविता 
कोणत्याही वाड्मयीन चौकटीत बंदिस्त न राहता वास्तवाशी जवळीक साधताना 
दिसते. रवींद्र ठाकूर यांच्या बऱ्याच कविता सामजिक विषमता, अन्याय यामुळे 
दुखावलेल्या तरुण मनाच्या वेदना व्यक्‍त करणाऱ्या आहेत. 'ज्यांच्या जवळ 
गेलो', 'आमची इमानं विकत घेण्याचे...." 'ज्यांना कधीही तोंड दाखवायचं 
नव्हतं”, “काल त्यांनी माझ्या आयुष्याची भाकितं केली,” अशा बऱ्याच कवितांतून 
ठाकूर यांचे व्यक्‍त होणारे कविमन कुणावरही न चिडता आपले अनुभव तटस्थपणे 
अविष्कृत करताना दिसते. सामाजिक अन्याय व विषमता नष्ट करता येत नाही 
अशी खंत कवी व्यक्‍त करतो. तसेच काही कवितातून आपली प्रेमविषयक 
जाणीव त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. 'तुला एखादं भेटकार्ड..." आयुष्याच्या कुठल्या 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ५७ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


वळणावर, 'मला कसे यावेत अश्रू आपल्या प्रेमाला जात नव्हती, “तुझ्याकडे 
पाठ फिरवून अशा काही कवितातून स्त्री-पुरुषाच्या प्रणयविषयक भावभावना 
ठाकूर यांनी अविष्कृत केल्या आहेत.” 

रवींद्र ठाकूर यांच्या 'अनिकेत" या पहिल्या काव्यसंग्रहाला वाचकांचा 
म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. “मी कादंबरीकार व समीक्षक नंतर 
आहे प्रथम मी कवी आहे व ज्याला कविता आवडत किंवा कळत नाही तो 
माणूस वाडूमयाभ्यासक होणे शक्‍य नाही" असे 'दस्तुरखुद्द' या काव्यसंग्रहाच्या 
प्रस्तावनेत ठाकूर म्हणतात. 'अनिकेत"नंतर त्यांचे काव्यलेखन मंदावले होते. 
परंतु त्यांचे काव्यलेखन थांबलेही नव्हते. त्यांच्या कविता अधूनमधून 
नियतकालिकातून प्रकाशित होत होत्या. ह्याच एकूण पन्नास कवितांचा संग्रह 
त्यांनी 'दस्तुरखुद्द' नावाने प्रकाशित केला आहे. अनिकेत” मधील काही निवडक 
कविता या कवितासंग्रहात घेतल्या आहेत. ठाकूर यांच्या कविता कुठलाही 
मुलाहिजा व ठेवता धीटपणे अभिव्यक्त होतात. दु:ख, दैन्य, अशांतता, 
आगतिकता, अन्याय आणि दांभिकता याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे कार्य त्यांच्या 
कविता करतात. त्यांच्या 'अनिकेत” व दस्तुरखुद्द' या कवितासंग्रहामुळे एका 
संवेदनशील कवींची ओळख होते. 

मराठी साहित्यात रवींद्र ठाकूर यांना एक प्रख्यात कादंबरीकार म्हणून 
ओळखले जाते. त्यांनी चार कादंबऱ्या लिहून विविध विषयांना स्पर्श केला आहे. 
त्यांची १९९९ साली प्रकाशित झालेली 'महात्मा' ही पहिली कादंबरी वाचनीय 
ठरली. महात्मा फुले यांच्या जीवनकार्यावर आधारित असलेली ही त्यांची 
चरित्रात्मक कादंबरी आहे. कादंबरीचा नायक 'महात्मा फुले" यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा 
विकास कसा होत गेला. त्यांचे विचार, त्यांचे अथक प्रयत्न, त्यांना झालेला 
विरोध, त्यांनी त्या विरोधाला न जुमानता केलेले कार्य ह्या गोष्टी महात्मा 
कादंबरीत आलेल्या आहेत. कादंबरीकाराने चरित्रनायकाचा, त्याच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा आणि तत्कालिन परिस्थितीचा सर्वांगीण अभ्यास केलेला दिसतो. 
महात्मा फुले यांचे जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे कार्य, विचार प्रभाव, इहवादी, 
करारी, बंडखोरी वृत्ती असे व्यक्‍्तित्त्व लेखकाने रेखाटले आहे. 'महात्मा' ही 
कादंबरी २००५ ला "॥द्याह्ाणा8 - 118 ७188 5०५" या नावाने इंग्रजीत 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ल कका वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


अनुवादीत झाली आहे आणि हिंदी भाषेतही अनुवादीत झाली आहे. 

ठाकूर यांनी साहित्य संमेलनातील राजकारणावर आधारित उद्या पुन्हा 
हाच खेळ” ही दुसरी कादंबरी लिहिली. प्रत्येकवर्षी हजारो साहित्य संमेलने 
साजरी होतात. नवनवीन साहित्यिक मोठ्या उत्साहाने यामध्ये सहभागी होतात. 
परंतु दैनंदिन जीवनातील राजकारणासारखेच राजकारण या साहित्य संमेलनात 
असते. ठाकूर यांनी या प्रत्यक्ष संमेलनामागील राजकारण, क्षुद्र व स्वार्थी वृत्तीचे 
दर्शन अगदी तटस्थपणे घडविले आहे. त्यांच्या या कादंबरीने लौकिक मिळविला 
आहे. यानंतर ठाकूर यांनी महाभारतातील 'कर्ण" या व्यक्‍्तिरेखेवर आधारित 
२००३ साली 'कर्णपर्व' ही कादंबरी लिहिली. या कादंबरीतून लेखकाने महाभारत 
कथेचा पट उलगडून दाखविला आहे. संपूर्ण महाभारतातील जीवननाट्याच्या 
पटावर कर्णाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेताना त्याच्या मनातील प्रश्‍नांचा गोंधळ, 
त्याच्या मनाचा झालेला कोंडमारा ठाकूर यांनी मोठ्या सामर्थ्याने या कादंबरीत 
चित्रित केलेला आहे. या कादंबरीतील व्यक्तिरेखा ह्या वाचकाला आपल्याशी 
संवाद साधत आहेत असे वाटते. त्यामुळे त्यामध्ये जिवंतपणा निर्माण होतो. 
लेखकाने तत्कालीन जीवनपद्धती, वर्णव्यवस्था, प्रथा, परंपरा, रीतीरिवाज व 
दैनंदिन व्यवहार यांचा सूक्ष्म अभ्यास केल्याचा प्रत्यय ही कादंबरी वाचताना 
सतत येत राहतो. परस्परावरील राग-लोभ, बंधु-प्रेम, मित्रनिष्ठा, राजनिष्ठा, 
कपट इ. अनेक तपशील या कादंबरीत येतात. तसेच कादंबरीची भाषा ही 
वाचकांची उत्कंठा कायम टिकवून ठेवताना दिसते. रवींद्र ठाकूर यांनी सर्व दैवत 
कथा बाजूला सारून मानवी पातळीवर कर्ण या व्यक्‍तिरेखेचे चित्रण त्यांच्या 
“कर्णपर्व' या कादंबरीतून केले आहे. अशा या पौराणिक व चरित्रात्मक कादंबरीला 
मराठी कादंबरीत मोलाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. 

रवींद्र ठाकूर यांची २००८ ला प्रकाशित झालेल्या 'व्हायरस" या 
कादंबरीने वाचकाला विचार प्रवृत्त केले आहे. त्यांच्या या कादंबरीत विद्यापीठीय 
राजकारण प्रशासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि राजकारण यांचे चित्रण केले 
आहे. ठाकूर यांनी आपल्या चारही कादंबऱ्यातून विविध विषयांना स्पर्श केला 
आहे. 

त्यांनी काव्य व कादंबरी लेखनाबरोबरच विपुल असे समीक्षा लेखनही 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७. वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४/॥७॥३(]_ 


केले आहे. त्याचे समाजशास्त्रीय अंगाने समीक्षालेखन झाले आहे. 'मराठी 
ग्रामीण कादंबरी” (१९९३), “आनंद यादव : व्यक्‍ती आणि वाड्मय (१९९३), 
“कादंबरीकार र. वा. दिघे (१९९५), 'साहित्य : समीक्षा आणि संवाद 
(१९९९) “प्रवाह आणि प्रतिक्रिया (१९९९) व 'मराठी कादंबरी : 
समाजशास्त्रीय समीक्षा (२००७) हे त्यांचे समीक्षा ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय 
आहेत. 

रवींद्र ठाकूर यांच्या 'मराठी ग्रामीण कादंबरी” या पहिल्या समीक्षाग्रंथात 
ग्रामीण कादंबरीचा समालोचनात्मक आढावा घेतला आहे. या ग्रंथाच्या आतापर्यंत 
दोन आवृत्या निघाल्या. २००१ मध्ये निघालेल्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये १९९३ 
नंतरच्या काळात प्रकाशित झालेल्या काही कादंबऱ्यांचा विचार करून त्यामध्ये 
भर घातली आहे. या ग्रंथांचा वाचक, अभ्यासक व संशोधकांना चांगल्या पद्धतीने 
वापर करता आला आहे. ठाकूर यांनी लिहिलेल्या 'आनंद यादव : व्यक्‍ती आणि 
वाडमय" या दुसऱ्या समीक्षाग्रंथात आनंद यादव यांची वाड्मयीन जडणघडण 
व त्यांचे संपूर्ण साहित्य याचा आढावा त्यांनी घेतला आहे. या ग्रंथातून 'झोंबीकार” 
व एक ग्रामीण साहित्यिक व समीक्षक म्हणून प्रख्यात असणाऱ्या आनंद यादव 
या व्यक्‍तीमत्त्वाची ओळख करून देण्याचे कार्य रवींद्र ठाकूर यांनी केले आहे. 

“कादंबरीकार र. वा. दिघे” हा रवींद्र ठाकूर यांचा समीक्षाग्रंथ १९९५ 
साली प्रकाशित झाला. हा ग्रंथ म्हणजे ठाकूर यांनी “कादंबरीकार र. वा. दिघे” 
या विषयावरील पुणे विद्यापीठाला १९८८ साली सादर केलेल्या पीएच. डी. 
प्रबंधाची सुधारित आवृत्ती होय. "पानकळा”, 'सराई”, पड रे पाण्या यांसारख्या 
कादंबऱ्यांचे लेखन करणारे एक मोठे कादंबरीकार र. वा. दिघे यांची खऱ्या 
अर्थाने ओळख झाली ती ठाकूर यांच्या या समीक्षा ग्रंथामुळे असे म्हणणे वावगे 
ठरणार नाही. त्यांचा हा समीक्षाग्रंथ परीक्षार्थी, संशोधक व अभ्यासक यांच्या 
दृष्टीने लाभदायक ठरला आहे. रवींद्र ठाकूर यांची दृष्टीच समीक्षात्मक असल्याने 
ते नेहमी समीक्षालेखनातच रमलेले दिसतात. १९९९ साली प्रकाशित झालेल्या 
“साहित्य : समीक्षा आणि संवाद” या ग्रंथाचे ठाकूर यांनी साहित्यसमीक्षा व 
साहित्यसंवाद या दोन भागात वर्गीकरण केले आहे. साहित्यसमीक्षा या भागात 
प्रामुख्याने तात्त्विक आणि समीक्षा विषयाशी संबंधित लेख व परीक्षणे घेतली 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 2 रार, वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


आहेत. तर साहित्यसंवाद या भागात कादंबरी, कविता, कथा, आत्मचरित्र इ. 
वाडूमयप्रकारानुसार समालोचनात्मक समीक्षा, परीक्षण व लेख ठाकूर यांनी या 
ग्रंथात समाविष्ट केले आहेत. “प्रवाह आणि प्रतिक्रिया' या समीक्षाग्रंथात त्यांनी 
१९७५ नंतरच्या कवितेचा साक्षेपी आढावा घेतला आहे. एखाद्या 
वाडूमयप्रकाराची समीक्षा करताना साहित्यिकाचे व्यक्तिमत्त्व व परिस्थिती याचे 
जे समीक्षकाने भान ठेवायला हवे ते ठाकूर यांनी ठेवलेले दिसते. र. वा. दिघे 
किंवा आनंद यादव यांचा अभ्यास करताना ठाकूर यांनी काळ, वाड्मयीन 
परंपरा, वाडूमयप्रकार व लेखकाचे व्यक्तिमत्त्व ही चार परिमाणे समोर ठेवून 
त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा अभ्यास करून अगदी तटस्थ व निर्भिडपणे निष्कर्ष 
मांडले आहेत. 

२००७ साली रवींद्र ठाकूर यांचा प्रकाशित झालेला 'मराठी कादंबरी : 
समाजशास्त्रीय समीक्षा” हा महत्त्वाचा समीक्षाग्रंथ सर्वांना उपयुक्त ठरला आहे. 
त्यांनी या ग्रंथातून समग्र मराठी कादंबरीची समाजशास्त्रीय अंगाने चिकित्सा 
केली आहे. हा समीक्षाग्रंथ म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला ।॥8]० १6- 
58801 २०.७० या योजनेअंतर्गत सादर केलेला “मराठी कादंबरी : 
समाजशास्त्रीय समालोचन” हा बृहत्संशोधन प्रकल्प होय. त्यांनी या ग्रंथातून 
मराठी कादंबरीचा उद्गम व विकास कसा होत गेला याची सविस्तर मांडणी 
कालखंडानुसार केली आहे. त्यामध्ये हरीभाऊ पूर्व कादंबरी ते स्वातंत्र्योत्तर 
मराठी कादंबरीचे समाजशास्त्रीय अंगाने विवेचन केले आहे. रवींद ठाकूर यांनी 
समाजशास्त्रीय अंगाने मराठी कादंबरीची समीक्षा करून समीक्षेचे नवे मानदंड 
निर्माण केले आहेत. या ग्रंथामुळे साहित्य क्षेत्रात एक साक्षेपी समीक्षक म्हणून 
त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. 

कादंबरी व समीक्षा लेखनाबरोबर रवींद्र ठाकूर यांनी काही संपादनेही 
केली आहेत. त्यामध्ये 'क्रांतिजागर" ना. वि. जोशीकृत 'पुणे वर्णन” 'साहित्य 
संवाद” व 'आत्मसंवाद' यांचा समावेश होतो. परंतु या संपादनामध्ये 'क्रांतिजागर 
हे विशेष महत्त्वाचे वाटते. ठाकूर यांनी 'क्रांतिजागर” मध्ये महात्मा फुले यांच्या 
समग्र कवितेचे सटीप संपादन केले आहे. अजूनही लोकांच्या मनातली 
जोतीरावांची विपर्यस्त प्रतिमा नष्ट झालेली नसल्याने, ती नष्ट करून त्यांच्या 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ९.७७ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


व्यक्तिमत्त्वाचा आणि विचारांचा यथार्थ परिचय वाचकांना व्हावा या उद्देशाने या 
ग्रंथाचे संपादन ठाकूर यांनी केले आहे. महात्मा फुले हे क्रांतिकारक विचारांचे 
समाजसुधारक होते. तसेच ते एक सर्जनशील कवीदेखील होते. त्यांच्या 
लेखनातून त्यांच्या मित्र प्रवृत्तीचा मिलाफ होताना दिसतो. ठाकूर यांनी 
'क्रांतिजागर” सारख्या ग्रंथाचे संपादन करून महात्मा फुले यांची स्मृती समाजात 
सतत जागृत ठेवण्याचे कार्य केले आहे. 

रवींद्र ठाकूर यांचे ना. वि. जोशीकृत 'पुणे वर्णन' हे दुसरे संपादन 
म्हणजे पुणे शहराचे वर्णन करणारा दुर्मिळ असा सांस्कृतिक दस्तऐवज आहे. 
यामध्ये लेखकाने तत्कालीन सामाजिक जीवनाचे वस्तुस्थितीनिदर्शक चित्र 
ग्रंथित केले आहे. शिवाजी विद्यापीठाने २००३ साली बी. ए. भाग एक साठी 
लावलेल्या 'साहित्य-संवाद* या ग्रंथाच्या संपादनात रवींद्र ठाकूर यांचा सहभाग 
होता. तसेच पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमासाठी लावलेल्या 'आत्मसंवाद' 
(२००६) ह्या ग्रंथामध्येही ठाकूर यांनी काही लेखांचे संपादन केले आहे. ही 
दोन्ही संपादने विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त ठरली आहेत. अशा विविध प्रकारच्या 
संपादनातून ठाकूर यांनी संपादनक्षेत्रात आपले स्थान बळकट केले आहे. 

रवींद्र ठाकूर यांनी संपादनाबरोबर अनुवादही केला आहे. 'निवडणुकीतील 
घोटाळा” हा हिंदी ग्रंथाचा त्यांनी २००१ साली केलेला पहिला अनुवाद होय. 
यानंतर २००३ साली त्यांच्या 'महात्माः या कादंबरीचा ॥॥॥॥द्या]8 1॥6 
७6४ 80५ या नावाने श्री. बाळ ऊर्ध्वरेषे यांनी इंग्रजीतून अनुवाद केलेला 
आहे. प्रस्तुत अनुवाद जयपूर येथील श्रुती पब्लिकेशन्स या नामवंत प्रकाशन 
संस्थेमार्फत करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या 'महात्मा' कादंबरीचा हिंदीत 
अनुवाद झाला आहे. 

रवींद्र ठाकूर यांनी कविता, कादंबरी, समीक्षा, संपादने व अनुवाद अशा 
विविध स्वरुपाचे लेखन करून मराठी साहित्यात नावलौकिक मिळविला आहे. 
त्यामुळे ते मराठी साहित्यातील एक साक्षेपी समीक्षक म्हणून ओळखले जातात. 
त्यांचे कादंबरीलेखन विविधांगी स्वरुपाचे आहे. तसेच त्यांनी समीक्षा क्षेत्रात 
समाजशास्त्रीय व सामाजिक अंगाने समीक्षालेखन करून उच्च दर्जाचे स्थान 
निर्माण केले आहे. रवींद्र ठाकूर यांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व साहित्यक्षेत्रात 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १०. वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


सुप्रसिद्ध आहेत. 

डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी 
विभागात तीनवेळा विभागप्रमुख म्हणून कार्यभार सांभाळलेला आहे. त्यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली बाबासाहेब नाईक यांनी 'महादेव मोरे यांच्या कथालेखनाचे 
विशेष", अशोक पाटील यांनी 'धग : एक अभ्यास”, माधव पाटील यांनी १९७५ 
नंतरची ग्रामीण कादंबरी”, दीपा कुलकर्णी यांनी 'माधव कोंडविलकर यांच्या 
कादंबऱ्या”, गुणवंती खोत यांनी “नागनाथ कोतापल्ले यांची कथा”, अशोक 
कांबळे यांनी 'मराठी कादंबरीतील देवदासी जीवनाचे चित्रण", भीमाशंकर खुळपे 
यांनी 'उद्धव शेळके यांची कथा”, जालंधर पाटील यांनी “स्वातंत्र्योतर मराठी 
कादंबरीतील कर्ण : एक अभ्यास”, सुरेश वडराळे यांनी “वि. स. खांडेकर 
यांच्या साहित्याची वर्णनात्मक सूची", एकनाथ पाटील यांनी 'वि. स. खांडेकर 
यांचे ललितगद्य”, भाग्यश्री कुलकर्णी यांनी “बंगाली कादंबरीचा मराठी 
कादंबरीवरील प्रभाव", माधवी देसाई यांनी 'ग्रेस यांच्या कवितेचा स्वरूपशोध”, 
सुभाष जाधव यांनी “मराठी कादंबरीतील धरणग्रस्तांचे चित्रण", उमा गायकवाड 
यांनी “बहिणाबाई चौधरी यांची कविता”, मोहन चव्हाण यांनी 'सदानंद देशमुख 
यांच्या बारोमास या कादंबरीचा चिकित्सक अभ्यास”, सदाशिव पाटील यांनी 
एस. एल. भैरप्पा यांच्या कादंबरीचा अभ्यास”, संदीप जकाते यांनी 'आनंद 
यादव यांचे ललितगद्य”, प्रियांका कुंभार यांनी 'एस. एल. भैरप्पा यांच्या पर्व 
कादंबरीचा अभ्यास”, संतोष मिठारी यांनी “लोकसखा ज्ञानेश्वर : एक अभ्यास 
या विषयावर एम. फिल.चे संशोधन केले आहे. तर जयवंत व्हटकर यांनी 
“शंकरराव खरात यांच्या वाड्मयाचा अभ्यास”, जी. पी. माळी यांनी 'रणजित 
देसाई यांच्या साहित्याचा अभ्यास”, महेंद्र कदम यांनी “कादंबरीची संकल्पना 
आणि मराठी नवकादंबरी”, दीपक चव्हाण यांनी “भाई माधवराव बागल : व्यक्‍ती 
आणि वाडूमय', सुरेश शिंदे यांनी 'महात्मा फुले यांच्या समग्र कवितेचा अभ्यास”, 
शिवाजी पाटील यांनी 'वसुधा पाटील यांच्या साहित्याचा अभ्यास”, तेजस्विनी 
मुडेकर यांनी 'अर्थकारणाचे मराठी कादंबरीतील प्रतिबिंब', जालंदर पाटील 
यांनी महाभारत कथेचा सामाजिक अन्वयार्थ आणि मराठी कादंबरी", गोपाळ 
गावडे यांनी “भा. वि. वरेरकर यांच्या साहित्याचा अभ्यास”, माधवी देसाई यांनी 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ११ ककत वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


“पु. शि. रेगे आणि ग्रेस यांच्या कवितेतील स्त्री प्रतिमा', माधव पाटील यांनी 
“प्रादेशिक मराठी कादंबरी आणि आचलिक हितो उपन्यास”, विनोद राठोड 
यांनी 'त्र्यं. वि. देशमुख : व्यक्‍ती आणि वाड्मय”, गीता गवस यांनी १९८० 
नंतरच्या कवितेतील स्त्रीवादी जाणिवा”, सागर लटके यांनी “अनुष्ट॒भ 
नियतकालिकांचे वाडूमयीन कार्य”, उमा गायकवाड यांनी 'मराठी साहित्यातील 
छत्रपती शाहू महाराजांची प्रतिमा : एक अभ्यास”, रामा रोकडे यांनी 'मराठी 
विज्ञान कादंबरी", मोहन चव्हाण यांनी “धनंजय कीर यांचे साहित्य एक अभ्यास", 
प्रियांका कुंभार यांनी 'एस. एल. भैरप्पा यांच्या मराठी अनुवादित साहित्याचा 
अभ्यास”, लोमेश कोळेकर यांनी “गिरीश कर्नाड यांच्या मराठी अनुवादित 
नाटकाचा अभ्यास", नम्रता हत्तळगे यांनी स्त्रियांच्या कथालेखनचा समाजभाषा 
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अभ्यास”, घाटगे शर्मिला यांनी “शिवराम कारंत यांच्या 
मराठी अनुवादित कादंबऱ्यांचा अभ्यास" या विषयावर डॉ. रवींद्र ठाकूर यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली पीएच.डी.चे संशोधन केले आहे. 
विभागप्रमुख, प्राध्यापक, कवी, कादंबरीकार, समीक्षक, संपादक, 
अनुवादक आणि मार्गदर्शक अशी ओळख असणाऱ्या डॉ. रवींद्र ठाकूर यांच्या 
साहित्याविषयी त्यांच्या जडणघडणीविषयी प्राचार्य डॉ. जी. पी. माळी, डॉ. 
अविनाश सांगोलेकर, डॉ. कालिंदी नवाथे, डॉ. नंदकुमार मोरे, प्रा. जालंदर 
पाटील, प्रा. सुरेश शिंदे, डॉ. अश्विनी धोंगडे, प्रियांका कुंभार, डॉ. सतेज 
दणाणे, हरि नरके, डॉ. शर्मिला घाटगे, कमल दणाणे, सौ. मीना अशोक कुलकर्णी 
यांचे दै. तरुण भारत, महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, अक्षरगाथा, स्वच्छंद दिवाळी, 
मेहता ग्रंथ जगत, वारूळ, दिलीपराजवृत्त, साप्ता. सत्यशोधक, अक्षरवैदर्भी 
यामध्ये काही पूर्वी प्रकाशित झालेले लेख या विशेषांकात समाविष्ट केलेले 
आहेत. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांकाचे वाचक, अभ्यासक व समीक्षक स्वागत 
करतील. मराठी साहित्याच्या वाडूमयीन वाटचालीत हा विशेषांक भर घालेल 
अशी आशा आहे. 
- संपादक 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ११२५७ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


पुस्तकात रमणारा प्राध्यापक 
- प्राचार्य डॉ. जी. पी. माळी 


लहानपणापासूनच गरिबीचे चटके सहन करणारा, किराणा दुकानात 
पुड्या बांधण्याचं काम करणारा, घरोघरी पेपर टाकणारा एक विद्यार्थी पुढील 
काळात मराठीचा प्राध्यापक, विद्यापीठातला विभागप्रमुख, कवी, लेखक, 
समीक्षक, संपादक, अनुवादक म्हणून ख्याती प्राप्त करतो. साहित्यिक म्हणून 
नावारूपास येतो. खानदेश ते पश्चिम महाराष्र व्हाया मराठवाडा असा चौफेर 
प्रवास करतो. सर्वांना आपल्या कर्तृत्वाची आणि अस्तित्वाची दखल घ्यावीच 
लागेल अशी बहुमोल कामगिरी बजावतो. हे सर्व करताना 'संथ वाहते कृष्णामाई” 
अशा पद्धतीने वाटचाल करत राहतो. एखाद्या चित्रपटातचं शोभेल असा रोमांचकारी 
जिवनपट असलेला हा वाचनवेडा माणूस म्हणजे 'महात्माकार” डॉ.रवींद्र नारायण 
ठाकूर. 

जळगाव जिल्ह्यातील एका छोट्याशा खेडेगावात १४ एप्रिल १९५५ 
रोजी रवींद्र ठाकूर यांचा जन्म झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यासारख्या 
महामानवाच्या जन्मतारखेलाच जन्म व्हावा हा विलक्षण योगायोग होता. विशिष्ट 
प्रकारच्या बावीस साहित्यकृतींना जन्म देऊन रवींद्र ठाकूर यांनी हे औचित्य 
सार्थ ठरवलं. डॉ. बाबासाहेबांचा वांझ जयजयकार करत न राहता कृतिशील 
अनुयायी होण्याचा मार्ग त्यांनी अनुसरला. वडील प्राथमिक शिक्षक, विशेष 
म्हणजे रवींद्र, नरेंद्र आणि महेंद्र ही तीनही मुलं शिक्षकी पेशातच राहिली आणि 
वडिलांचा अध्यापनाचा वारसा जपला. आई अशिक्षित असली तरी तिने 
मुलांच्यावर सुसंस्कार घडवले, वडिलांची सतत बदली होत राहिल्याने आईवर 
अधिक जबाबदारी पडली. मुलांचे शिक्षण आणि पालनपोषण व्यवस्थित व्हावे 
म्हणून ती सतत धडपडत राहिली. रवींद्र ठाकूर यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातच 
झाले नंतर मात्र त्यांनी आपला शिक्षणाचा मोर्चा मराठवाड्याकडे वळवला. 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबादजवळच्या सोयगाव या गावात राहून 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १३७ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४/॥७॥३(]_ 


महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याची सोय झाली. पण खर्चासाठी लागणाऱ्या पैशाची 
सोय पुरेशा प्रमाणात होऊ शकत नव्हती. कारण घरात खाणारी तोंड जास्त 
त्या काळात प्राथमिक शिक्षकांना तुटपुंजे वेतन मिळत होते. त्यामुळे इच्छा 
असूनही वडील कुटुंबाच्या सर्व गरजा भागवू शकत नव्हते. पण रवींद्र ठाकूर 
डगमगले नाहीत. त्यांनी 'कमवा आणि शिका” हा कर्मवीर भाऊराव पाटील 
यांचा मार्ग जोपासला. पडेल ती कामे केली. त्यांच्या वाचनात 'कोसला', ययाती", 
“स्वामी” यासारख्या कादंबऱ्या आल्या. झपाटल्याप्रमाणे सतत वाचत राहण्याचे 
जबरदस्त व्यसन याच काळात सुरू झाले. नंतर ते वाढतच गेले. एम. ए. साठी 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांना 
अधिक प्रेरणा मिळाली. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्यासारखा गुरू भेटला त्यांच्यात 
गुरू शिष्याचं घट्ट नातं प्रस्थापित झालं. सरांनी त्यांना “जरीला” ही भालचंद्र 
नेमाडे यांची कादंबरी वाचायला दिली. ती वाचून शिष्याला काहीतरी लिहण्याची 
इच्छा झाली. त्यांनी गुरूसमोर मन मोकळं केलं. गुरूंनी लिहिण्याचा सल्ला 
दिला. त्यानुसार 'जरीला” या पुस्तकाचं परीक्षण लिहिलं 'दैनिक मराठवाडाच्या” 
रविवार पुरवणीत ते छापून आलं. लेखनाचा श्रीगणेशा झाला. तेव्हापासून वाचन 
आणि लेखन सतत सुरूच आहे. 

एम. ए. होताच रवींद्र ठाकूर यांना मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कॉलेज, 
औराद शहाजनी येथे नोकरी मिळाली. ज्युनिअर कॉलेमध्ये त्यांनी दोन वर्षे 
सेवा बजावली नंतर उदगीरच्या वरिष्ठ महाविद्यालयात त्यांना संधी मिळाली. 
१९८४- ते १९८५ या शैक्षणिक वर्षात ते पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे प्राध्यापक 
म्हणून कार्यरत राहिले. दरम्यान कोल्हापूरच्या के. एम. सी. ची जाहिरात पाहून 
त्यांनी अर्ज केला. मी ही अर्ज केला होता. १५ जून १९८५ रोजी ते विभागप्रमुख 
म्हणून आणि मी सहकारी म्हणून हजर झालो. सुमारे सात वर्षे एकत्र काम केलं. 
काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या पण ठाकूर सर खंबीरपणे माझ्या पाठीशी 
उभे राहिले. १९९२ मध्ये ते शिवाजी विद्यापीठात रूजू झाले. कालांतराने 
विभागप्रमुख झाले. एम. फिल. प्रमाणेच मी गुरूवर्य ल. रा. नसिराबादकर सरांच्या 
मार्गदर्शनाखाली पीएच. डी. करणार होतो. पण त्यांच्याच इच्छेनुसार व सुचलेनुसार 
डॉ. ठाकूर माझे मार्गदर्शक झाले. डॉ. आनंद यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'र. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १४.८ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


वा. दिघे यांच्या साहित्याचा अभ्यास” या विषयावर पुणे विद्यापीठाची पीएच. डी. 
प्राप्त केलेल्या ठाकूर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली रणजित देसाईच्या साहित्यावर 
पीएच. डी. करण्याची संधी मिळणं हे माझं भाग्यचं. माहिती घेण्यासाठी बहुतेक 
सर्व वेळी ते माझ्यासोबत कोवाडला आले. विद्यार्थ्यासाठी फिरणारा व झटणारा 
मार्गदर्शक मिळणं दुर्मीळच. पण मित्र, सहकारी आणि मार्गदर्शक या तिन्ही 
भूमिका वटवून या हरहुन्नरी प्राध्यापकाने वेगळेपण जपले. 

वयाच्या २० व्या वर्षी डॉ. ठाकूरांनी लिहावयास आरंभ केला. १९८९ 
मध्ये 'अनिकेत च्या रूपाने कवी म्हणून पुस्तक प्रसिद्ध केले. सध्या त्यांच्या 
नावावर दोन काव्यसंग्रह, चार कादंबऱ्या, सात समीक्षा ग्रंथ, चार संपादनं आणि 
एक अनुवाद एवढी साहित्य संपदा आहे. “महात्मा ही त्यांची विशेष गाजलेली 
कादंबरी, शरदचंद्र चटर्जी, शिवराम कारंथ आणि एस. एल. भैरप्पा, माझ्याप्रमाणे 
त्यांचेही निळू फुले यांच्याशी घनिष्ठ मैत्री जमलेली होती. बऱ्याचवेळा आमच्या 
गप्पांचीही मैफल जमायची. नव्यानं वाचलेल्या पुस्तकांविषयी दिलखुलास चर्चा 
व्हायची. सतत लेखन वाचनात रममाण प्राध्यापक म्हणून निळूभाऊंना 
त्यांच्याविषयी कौतुक वाटायचे. गेली २८ वर्षे आमच्यात अतूट स्नेहाचं नातं 
आहे. वि. स. खांडेकर, द. ना. धनागरे यांच्यासारख्या विषयावर वेगवेगळी मतं 
असूनही त्याचा परिणाम आपल्याला बाधा येईल असा झाला नाही. सुरूवातीच्या 
काळात मी अडचणीत असताना एक दोनदा त्यांनी विम्याचे कर्ज काढून माझी 
गरज भागविली, हे मी कधीच विसरू शकत नाही. सतत पुस्तकात रमणारा, 
प्रत्येक क्षण लेखनासाठी वेचणारा, अनेक साहित्यकृतींना पुरस्कार लाभलेला 
शिवाजी विद्यापीठाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त केलेला, विद्यापीठाच्या 
सिनेटमध्ये काम करण्याची संधी मिळालेली, विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांच्या 
सुटा या संघटनेचं अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी मिळालेल्या, पुस्तकप्रेमी 
प्राध्यापक म्हणून त्यांच्याविषयी मला नेहमीच आदर आणि अभिमन वाटतो. 


१० 2१८ २१. 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १५७ मात वारूळ 


155॥! 2249-0817 ४५५/॥७॥३(]_ 


मराठी कादंबरीला वेगळी दिशा देणारा ग्रंथ 
- डॉ. अविनाश सांगोलेकर 


मराठी साहित्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे र. वा. 
दिघे. त्यांनी आपल्या दीर्घायुष्यात कादंबरी, कथा, नाटक व गीते हे चार 
वाडूमय प्रकार हाताळले. दहा कादंबऱ्या, सात कथासंग्रह, एक नाटक व एक 
गीतसंग्रह ह्या तपशीलातून हे सहजच स्पष्ट होते की, दिघ्यांनी कादंबरी लेखन 
अधिक केले आहे. म्हणूनच त्यांचा उल्लेख “कादंबरीकार र. वा. दिघे' असा 
केला जातो. त्याचबरोबर रंजनवादी, प्रादेशिक, ग्रामीण, शेतकरी अशी विशेषणे 
लावूनही त्यांचा उल्लेख केला जातो. दिघ्यांच्या कादंबरी लेखनावर 
वाड्ठयेतिहासकारांनी व समीक्षकांनी जरूर काही ना काही लिहिले आहे. परंतु ते 
वरवरचे, अपुरे, अन्यायकारक, एकांगी व त्रुटीत आहे. ह्याची जाणीव होऊन 
रवींद्र ठाकूर हे र. वा. दिघ्यांच्या कादंबरी लेखनाचा चिकित्सक अभ्यास करण्यास 
प्रवृत्त झाले. या विषयावरील त्यांच्या प्रबंधास पुणे विद्यापीठाने पीएच. डी. पदवी 
प्रदान केली आहे. कादंबरीकार र. वा. दिघे” हा त्यांचा संशोधननिष्ठ समीक्षाग्रंथ 
म्हणजे त्यांच्या पीएच.डी. प्रबंधाचेच परिकृत रूप होय. ह्या ग्रंथात एकूण सहा 
प्रकरणे असून शेवटी परिशिष्टे, र. वा. दिघे साहित्यसूची व उल्लेखसूची ह्यांचा 
अंतर्भाव आहे. ग्रंथाच्या आरंभी प्रा. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले ह्यांची आठ पृष्ठांची 
प्रस्तावना व ग्रंथकार डॉ. ठाकूर ह्यांचे मनोगत ह्यांचा अंतर्भाव आहे. मुखपृष्ठ 
दीपक संकपाळ ह्यांचे असून त्यातील हिरव्या पिकाच्या पार्श्वभूमीवरील र. वा. 
दिघ्यांचे रेखाचित्र अर्थपूर्ण व समर्पक झाले आहे. मलपृष्ठावर डॉ. कोत्तापल्ल्ले 
ह्यांच्या 'प्रस्तावनेतील' मोजका व महत्वाचा मजकूर उद्‌धृत करण्यात आलेला 
आहे. 

“मराठी कादंबरी आणि र. वा. दिघे यांच्या कादंबरीची रूपरेषा" ह्या 
पहिल्या प्रकरणात डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी 'कादंबरी” ह्या वाड्मय प्रकाराची 
तात्त्विक चर्चा करून मराठी कादंबरीची वाटचाल थोडक्यात विशद केली आहे 
व त्या पार्श्वभूमीवर दिघ्यांच्या कादंबरी वाडूमयाची स्थूल रूपरेषा स्पष्ट केलेली 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... प कन वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


आहे. ह्याच प्रकरणात त्यांनी दिघ्यांच्या अन्य लेखनाचाही थोडक्यात आढावा 
घेतला आहे. 'र. वा. दिघे यांच्या कादंबरीतील जीवन चित्रणाचे स्वरूप" ह्या 
दुसऱ्या प्रकरणात डॉ. ठाकूर यांनी समाज जीवन, निसर्ग परिसर, भाषा इत्यादी 
घटकांचा विचार करीत दिघेंच्या कादंबऱ्यामधील जीवनचित्रणातील स्वरूप विशद 
केले आहे. 'र. वा. दिघे यांच्या कादंबरीतील प्रादेशिकता" ह्या तिसऱ्या प्रकरणात 
डॉ. ठाकूर ह्यांनी ग्रामीण” व 'प्रादेशिक” ह्या संज्ञांमधील साम्यभेद स्पष्ट करून 
त्या पार्श्वभूमीवर दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांना प्रादेशिक म्हटले जाते, ते कितपत 
योग्य आहे. या विषयीचा उहापोह केला आहे. 

“र. वा. दिघे यांची कादंबरी आणि समकालीन सामाजिक, राजकीय 
जाणिवा ह्या चौथ्या प्रकरणात डॉ. ठाकूर यांनी दिघ्यांच्या कादंबरीत समकालीन 
सामाजिक- राजकीय जाणिवांचे पडलेले प्रतिबिंब तपासून पाहिले आहे. त्यामधून 
ते ह्या निष्कर्षाप्रत येतात की, दिघ्यांच्या रम्याद्वुत: प्रिय लेखन प्रकृतीस ह्या 
बाबतीत अपयश आले आहे. 'र. वा. दिघे यांच्या कादंबरीची रचना" ह्या पाचव्या 
प्रकरणात डॉ. ठाकूर ह्यांनी कथानक, व्यक्‍तिरेखन, पार्श्वभूमी ह्या घटकांच्या 
अनुषंगाने दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांचा रचनादृष्ट्या परामर्श घेतला आहे. त्यामधून 
हे स्पष्ट होते की, दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांची रचना वैशिष्ट्ये ही ना. सी. फडके 
प्रणीत कादंबरी रचनातंत्राच्या प्रभावातून आकारास आलेली आहेत. 

“उपसंहार” ह्या शेवटच्या व सहाव्या प्रकरणात डॉ. ठाकूर ह्यांनी ग्रंथातील 
संपूर्ण विवेचनाचा थोडक्यात आढावा घेऊन काही निष्कर्ष नोंदविले आहेत. 
ह्याच ठिकाणी त्यांनी मराठी कादंबरीच्या इतिहासात दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांचे 
स्थान कोणते, ह्या विषयी विचार मांडले आहेत. तसेच त्यांच्या कादंबऱ्यांचे 
सामर्थ्य व मर्यादा नमूद करून त्यांच्या कादंबऱ्यांनी मराठी कादंबरी वाडूमयात 
कोणती भर घातली ह्या विषयीचे विवेचन केले आहे. 

डॉ. ठाकूर ह्यांच्या अशा ह्या सहा प्रकरणामध्ये विभागलेल्या ग्रंथामधून 
र. वा. दिघे व त्यांची कादंबरी या विषयाच्या आजपर्यंतच्या अभ्यासाला नवी व 
वेगळी दिशा देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न पुन:पुन्हा प्रत्ययास येतो, हे या ग्रंथाचे 
सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणता येते. विशेषत: ह्याचा अधिक प्रत्यय 'र. वा. 
दिघे यांच्या कादंबरीतील प्रादेशिकता” ह्या तिसऱ्या प्रकरणातून येतो. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १७ कद वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/७॥३(॥_ 


वाड्मयतिहासकारांनी व समीक्षकांनी दिघ्यांच्या 'पाणकळा" व “सराई ह्या 
दोन कादंबऱ्यांना "प्रादेशिक कादंबऱ्या' असे म्हटलेले दिसते व त्यातून दिघ्यांच्या 
उल्ल्लेख त्यांनी "प्रादेशिक कादंबरीकार* असा केलेला दिसतो. डॉ. ठाकूर ह्यांनी 
या सर्व गोष्टी मुळातून तपासून पाहिल्या आहेत. त्यातून ते पुढील निष्कर्षाप्रत 
येतात. प्रादेशिक कादंबरीत प्रदेश हा घटक केवळ पार्श्वभूमीसाठी वापरला जात 
नाही परंतु दिघ्यांच्या कादंबरीतील प्रदेश खराखुरा असूनही तो केवळ पार्श्वभागी 
राहतो त्यामुळेच प्रादेशिकतेची संकल्पना दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांना पूर्णाशाने लागू 
पडत नाही. (पृष्ठ. ९२) डॉ. ठाकूर पुढे म्हणतात, 'प्रादेशिकतेच्या संदर्भात 
आपल्या कादंबऱ्यांना असलेल्या मर्यादा ज्ञात असल्यामुळेच कदाचित दिघ्यांनी 
आपल्या कादंबऱ्यांचा प्रादेशिक म्हणून वेगळा विचार होऊ नये, ही भूमिका 
घेतली असावी. (पृष्ठ. ९३) परंतु त्याचवेळी ते हेही नमूद करण्यास विसरत 
नाहीत की, 'पाणकळा या दिघ्यांच्या पहिल्या कादंबरीतच मराठीतील प्रादेशिक 
कादंबरीची चाहूल लागली होती." यावरून डॉ. ठाकूर यांची समतोल अभ्यासदृष्टी 
स्पष्ट होते. 

“धार आणि काठ” मध्ये नरहर ह्यांनी दिघ्यांना सरसकटपणे फडके 
- खांडेकर -माडखोलकर ह्या प्रवाहातील रंजनवादी कादंबरीकार ठरविले आहे. 
ह्या विषयी डॉ. ठाकूर नाराजी व्यक्‍त करतात व दिघ्यांच्या कादंबरीवर 
सरसकटपणे 'रंजनात्मक" असा शिक्का मारता येत नाही असे सप्रमाण सिद्ध 
करतात. ते पुढे म्हणतात, “नागर जीवनाच्या पार्श्वभूमीवर फडके जे कादंबरीविश्व 
घडवीत होते, तेच कादंबरी विश्व दिघ्यांनी ग्रामीण जीवनाच्या पार्श्वभूमीवर 
निर्माण केले. मात्र फडके निर्मित पार्श्वभूमी अभासमय, कृतक होती, तर दिघे 
निर्मित पार्श्वभूमी वास्तव होती. क्रमाक्रमाने ही पार्श्वभूमीच आशयरूप घेत गेली 
म्हणूनच त्यांच्या ग्रामीण कादंबरीतील वास्तवचित्रणाची असोशी दुर्लक्षिता येत 
नाही. (पृष्ठ. १६४) डॉ. ठाकूर यांचे हे प्रतिपादनही प्रस्थापित विचार खोडून 
टाकणारे आहे. नवमतप्रतिपादन हा संशोधन ग्रंथाचा मुख्य कणा असतो हे 
लक्षात घेता डॉ. ठाकूर यांचा सदर संशोधन ग्रंथ त्या कसोटीवर पूर्णपणे उतरणारा 
झाला आहे. त्याची उदाहरणे यापूर्वी नमूद केली आहेत. त्याचबरोबर “आई 
आहे शेतात” व 'पडे रे पाण्या!" या दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १८ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


करताना डॉ. ठाकूर काय म्हणतात, 'त्यांच्या कादंबरीने घेतलेले हे वळण इतके 
कसदार आहे की, दिघे म्हणजे 'पाणकळा” आणि 'सराई” हे रूढ समीकरण 
चुकीचे असून दिघे म्हणजे 'आई आहे शेतात' आणि 'पड रे पाण्या!” हे नवे 
समीकरण रूढ झाले पाहिजे असे वाटू लागते. (पृ. १६५) 

डॉ. ठाकूर यांनी कादंबरीकार र. वा. दिघ्यांचा ग्रंथबद्ध केलेला हा अभ्यास 
काळ, वाड्मयीन परंपरा, वाडू्मयप्रकार व लेखकाचे व्यक्तिमत्त्व या चारही 
परिणामांना सामोरे ठेवून केलेला आहे असे जे “प्रस्तावना” कार डॉ. कोत्तापल्ले 
म्हणतात, ते बरोबर आहे. त्यामुळे या अभ्यासाला सखोल समीक्षात्मक परिणाम 
प्राप्त झाले आहे. समीक्षकाला - संशोधकाला हाती आलेले आपले निष्कर्ष भीडभाड 
न बाळगता मांडता आले पाहिजेत. डॉ. ठाकूर यामध्ये कुठेही कमी पडत नाहीत 
हे पुन: पुन्हा प्रत्ययास येते. दिघ्यांवर समीक्षकांनी अन्याय केल्याचे, त्यांची 
उपेक्षा केल्याचे डॉ. ठाकूर म्हणतात. पण म्हणून ते दिघ्यांना कुठेही झुकते माप 
देत नाहीत. त्यांची वकिली करीत नाहीत वा त्यांना न्याय देणाचा आवही आणत 
नाहीत. उलट सत्यन्वेषी अभ्यासकाची भूमिका स्वीकारून ते तटस्थेने दिघ्यांची 
सामर्थ्यस्थळे जशी दाखवतात तशीच वैगुण्येही दाखवतात. 

थोडक्यात, डॉ. ठाकूरांचा हा ग्रंथ अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र 
त्यांच्या शीर्षकाबद्दल तक्रारीच्या सुरात बोलावे लागेल, कारण 'कादंबरीकार र. 
वा. दिघे" हे शीर्षक वाचल्यांनतर वाचकाची अशी समजूत होते की, प्रथम र. 
वा. दिघ्यांचा योग्य तो परिचय ग्रंथकार करून देईल व मग तो कादंबरीकार 
म्हणून दिघे कसे वाटतात, हे स्पष्ट करेल. परंतु तसे न होता पहिल्या प्रकरणात 
ग्रंथकार 'कादंबरी ह्या वाडूमय प्रकाराची साधक- बाधक चर्चा करतो, मराठी 
कादंबरीची वाटचाल स्पष्ट करतो व दिघ्यांच्या कादंबऱ्यांची स्थूल रूपरेषा 
सादर करतो. दिघ्यांचा परिचय ग्रंथकार करून देतो. ते ग्रंथाच्या अखेरीस व 
तेही परिशिष्टामधून. अशा काही त्रुटी सोडल्यातर, डॉ. ठाकूरांचा हा संशोधननिष्ठ 
समीक्षाग्रंथ दिघे व त्यांची कादंबरी यांचे योग्य मूल्यमापन करणारा, त्यांची योग्य 
स्थाने निश्‍चिती करणारा, त्यांच्या आजपर्यंतच्या अभ्यासाला वेगळी दिशा 
देणारा प्राप्त झाला आहे. 


२१० 2१० २१८ 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... १९ कात वारूळ 


155॥ 2249-0817 ७/७॥३(_ 
१९७५ नंतरच्या कवितेचा अभ्यासपूर्ण आढावा 


: “प्रवाह आणि प्रतिक्रिया' 
- डॉ. कालिंदी नवाथे 


“प्रवाह आणि प्रतिक्रिया १९७५ नंतरची मराठी कविता हा डॉ. रवींद्र 
ठाकूर यांचा सहावा समीक्षाग्रंथ होय. या वर्षात त्यांचे इतर आणखी चार ग्रंथ 
प्रकाशित झाले आहेत. समीक्षा, कादंबरी, काव्य असे विविध प्रकारचे 
संशोधनात्मक, अभ्यासपूर्ण आणि सर्जनशील लेखन करणारे डॉ. ठाकूर हे एक 
चतुरस्त्र असे सिद्धहस्त लेखक आहेत. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा प्रसार सर्वदूर झालेला असल्यामुळे 
आजपर्यंत साहित्यापासून थोडा फार अलिप्त असलेला बहुजन समाज आपले 
जीवनानुभव साहित्याच्या माध्यमातून प्रकट करू लागला आहे. वास्तविक 
पाहता मराठी साहित्यात प्रारंभापासूनच उदा. संत साहित्य महाराष्ट्रातील सर्व 
स्तरातील लोक भक्‍्तिरसपर काव्यलेखन साहित्यनिर्मितीचा हेतू मनात न ठेवता 
करत होते. शाहिरी वाड्मयातही जनसामान्यांचा असा सहभाग दिसतो. परंतु 
अव्वल इंग्रजीच्या काळात ही परंपरा खंडित झालेली दिसते. त्या काळात 
बहुजनसमाज साहित्यनिर्मितीपासून दुरावला होता. परंतु आज शिक्षित झालेला 
हा समाज अलीकडच्या काळात पुन्हा साहित्यनिर्मितीत सहभागी झाला आहे 
ही साहित्याच्या समृद्धीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह गोष्ट आहे. सध्या साहित्यात यामुळे 
अनेक नवीन साहित्यप्रवाह येऊन मिळाले आहेत. त्यामुळे मराठी वाड्याचे 
दालन समृद्ध झाले आहे. 

इतर साहित्यप्रकारांपेक्षा कविता हा प्रकार अधिक विशाल स्वरूपात 
प्रकट होऊ लागला आहे. दरवर्षी शेकडो कवितासंग्रह प्रकाशित होत आहेत. 
दैनिकांच्या साप्ताहिक पुरवण्या, नियतकालिके, दूरदर्शन, रेडिओ, ठिकठिकाणची 
साहित्यसंमेलने या सर्व माध्यमांतून कवितेचा सुकाळ झाला आहे. प्रचंड निर्मिती 
सुरू आहे. १९५० ते १९७५ पर्यंतच्या समग्र कवितेवर समालोचनात्मक 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... रक या वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


लेखन झालेले आहे. पण १९७५ नंतरच्या कवितेवर समालोचनात्मक, 
समीक्षात्मक लेखन फारसे झालेले नाही. त्यादृष्टीने या ग्रंथाचे महत्त्व 
अनन्यसाधारण आहे. 

या ग्रंथातील पहिल्या प्रकरणात लेखकाने ग्रंथ लेखनासंबंधी आपली 
भूमिका विशद करत असताना कवितेची सध्या सुरू असलेली प्रचंड निर्मिती, 
तिचे स्वरूप, तिची यथायोग्य न होणारी समीक्षा, कवितेच्या क्षेत्रातील अराजकता 
यांचा सांगोपांग आढावा घेऊन वाचकांना विचारप्रवृत्त केले आहे. या कालखंडातील 
वाड्मयीन गुणांनी दर्जेदार कवितांची समीक्षा या ग्रंथात केलेली आहे. 

प्रथम १९७५ नंतरच्या मराठी कवितेचे पूर्वोत्तर सूत्र आणि स्थूल स्वरूप 
यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे. यात मर्ढकरांची यंत्रयुगाच्या भीषण कोलाहलात 
जीवनमूल्यांचा ऱ्हास झाल्याने, व्यथित मानवाचे आक्रंदन टिपणारी *नव' कविता, 
तसेच मुक्तिबोध, अनिल, विंदा करंदीकर, नारायण सुर्वे, नामदेव ढसाळ, 
वसंत बापट, पाडगावकर यांच्या कवितांचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 

१९७५ नंतरची मराठी कविता कुठल्याही एका प्रवाहात समाविष्ट करता 
येत नाही. तिचे विवेचन १) महानगरीय कविता २) सामाजिक जाणिवेतून 
लिहिली जाणारी कविता ३) सौंदर्यवादी (भावकविता) ४) चिंतनशील कविता 
अशा काही सूत्रांच्या अनुषंगाने केले आहे. 

महानगरी अस्तित्व वेदना प्रकट करणाऱ्या कवितेत अनेक कवींच्या 
कवितेचे केंद्र उदाहरणार्थ दिलीप चित्रे - 'रतिभाव', मनोहर ओक - 'बीभत्सता/', 
तुलसी परब - 'राजकीय संदर्भ', गुर्जर व चंद्रकांत पाटील - 'मध्यमवर्गीय माणसाची 
अगतिकता”, डहाके - अस्तित्व जाणिवा”, नीळकंठ महाजन - “भयजाणिवा/, 
अशोक बागवे - 'माणसांचे दुरावलेपण”, वसंत पाटणकर - 'महानगरात जाणवणारे 
परकेपणा" - या सवाचे सोदाहरण समालोचन करून त्याबाबत नि:पक्षपाती दृष्टिकोन 
ठेवून स्पष्ट मतप्रतिपादन लेखकाने केले आहे. 

सामाजिक जाणिवेतून लिहिल्या जाणाऱ्या कवितेत या कालखंडात विद्रोही 
कवितांचा प्रवाह लक्षवेधक असा आहे. माणसाचे माणूसपण नाकारणाऱ्या 
व्यवस्थेला सवकष नकार, तिच्या विरूद्ध जहाल विद्रोह आणि सामाजिक 
बांधिलकी हे वैशिष्टख असलेल्या या विद्रोही कवितेत अनुभवांची विविधता 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २१ कक वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४/॥७॥३(॥_ 


किती आहे याचे दर्शन या ग्रंथात घडते. नामदेव ढसाळ यांची कविता नकार व 
विद्रोह याबरोबरच व्यापक असा रचनात्मक मानवतावाद व्यक्‍त करते. केशव 
मेश्राम यांच्या कवितेतही प्रस्थापित व्यवस्थेविरूद्धचा विद्रोह व्यक्‍त होतो. यशवंत 
मनोहर यांची कविता धर्मव्यवस्थेविरूद्ध सवकष विद्रोह पुकारते।यंबक सपकाळे 
राजकीय स्थितीविषयी भाष्य करताना दिसतात, तर बापूराव जगताप यांच्या 
कवितेत मार्क्सवादी जाणिवेतून विद्रोहाची विधायक बाजू मांडली जाते. विद्रोही 
कवितेच्या आशयाभिव्यक्‍तीचे सामर्थ्य व वैविध्य स्पष्ट करीत असतानाच तिच्या 
मर्यादाही लेखकाने अधोरेखित केल्या आहेत. या व्यतिरिक्त सखोल सामाजिक 
जाणिवा व्यक्‍त करणाऱ्या गजमल माळी, तुलसी परब, फ।म।शहाजिंदे 
यांच्यासारख्या इतर अनेक कवींचा परामर्श डॉ. ठाकूर यांनी घेतला आहे. 

ग्रामीण कवितेत आनंद यादव, ना. धों. महानोर, विठ्ठल वाघ, शंकर 
बडे, राज मुकुंद, सुधाकर गायधनी, भुजंग मेश्राम, नारायण सुमंत आणि इतर 
अनेक उदयोन्मुख कवींच्या योगदानाचा ऊहापोह डॉ. ठाकूर यांनी केला आहे. 
भावकवितेची विपुलता, तिची गुणवत्ता, वैशिष्टय याविषयाचे मत प्रतिपादन करून 
नंतर या कालखंडातील स्त्रीवादी कविता, आदिवासी जीवन जाणिवा व्यक्‍त 
करणारी कविता, विज्ञान कविता, तसेच गझल, हायकू, मूर्त कविता, दशपदी, 
विरूपिका, विडंबन अशा अनेक काव्यप्रवाहांचे विवेचन त्यांनी या ग्रंथात केले 
आहे. विषयाचा सखोल अभ्यास, अतिशय मुद्देसूद सुसूत्र मांडणी, नि:पक्षपाती 
दृष्टीकोन, स्पष्ट मतप्रतिपादन ही या ग्रंथाची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणता येतील. 
समीक्षा ग्रंथ असूनही विवेचनाची भाषा आकलन सुलभ व अर्थवाही आहे. 

या कालखंडातील कविता विपुल, विविध प्रकारची आणि विखुरलेली 
असूनही तिचा समग्र, अभ्यासपूर्ण आढावा लेखकाने घेतला आहे. परिशिष्टात 
दिलेल्या या कालात प्रसिद्ध झालेल्या कवितसंग्रहांची सूची महत्त्वपूर्ण व अत्यंत 
उपयुक्‍त आहे. आधुनिक वाड्मयाच्या अभ्यासकांना तसेच या कालखंडातील 
कवितांचा परिचय करून घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक वाचकांना हा ग्रंथ अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण वाटेल. 


१० 2१८ २१८ 
»* २ >»* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २२ कळ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


“व्हायरस” : विद्यापीठीय राजकारणाचे 


व्यामिश्र बंध उलगडणारी कादंबरी 
- डॉ. नंदकुमार मोरे 


समाजीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी निर्माण करण्यात आलेली शिक्षण ही एक 
महत्त्वाची सामाजिक व्यवस्था आहे. समाजाची निर्मिती, अस्तित्व आणि विकास 
समाजाअंतर्गत कार्यशील असलेल्या विविध घटकांमधील परस्पर समन्वयावर 
अवलंबून असतो. सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित राहण्यासाठी समाजातील 
सदस्यांचे परस्परसहकार्य आणि आरोग्यदायी वर्तन महत्त्वाचे ठरते. यासाठी 
चांगल्या मूल्यांची रुजवात होणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक व्यक्तिच्या जन्मापासून 
अंतापर्यंत चालणारी समाजीकरणाची प्रक्रिया यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार 
पाडते. शिक्षणव्यवस्था ही या प्रक्रियेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. 

अलीकडच्या काळामध्ये शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार सर्वदूर झालेला 
आहे. समाजातील सर्व घटकांपयत शिक्षण पोहोचले आहे. त्यामुळेच शिक्षणक्षेत्र 
हे मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग बनले आहे. या क्षेत्राशी प्रत्येकाचा 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध येणे अपरिहार्य ठरले आहे. शिक्षणक्षेत्राकडून समाजातील 
सर्वच घटकांची मोठी अपेक्षा असते. त्यामुळेच राष्ट्र उभारणीच्या कार्यातील 
शिक्षण ही सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते. परंतु या क्षेत्रामध्ये कार्यरत 
असणाऱ्या प्रत्येकाला याची जाणीव असते का हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. या 
क्षेत्रामध्ये घुसलेल्या अनेक अप्रगल्भ, उथळ, अकार्यक्षम, दृष्टिकोन व्यापक 
नसलेल्या, क्षुद्र आणि कोत्या मनोवृत्तीच्या अक्कडबाज लोकांमुळे हे क्षेत्र प्रदूषित 
झाले आहे. या लोकांच्या संकुचित मनोवृत्तीमुळे हे क्षेत्र हीन राजकारणाचे माहेरघर 
बनले आहे. एकूणच या व्यवस्थेतील फोलपणा आणि दांभिक वृत्तीवर कधी थेट 
तर कधी उपरोधिक भाष्य करणारी रवींद्र ठाकूर यांची “व्हायरस” ही कादंबरी 
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेली आहे. 

स्वत:ला कामामध्ये मनस्वीपणे गुंतवून ठेवणारे कार्यमग्न आणि 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २३७ दक वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


महत्परिश्रमी डॉ. शेळके त्यांच्या विषयाचे विभाग प्रमुख तसेच कुलगुरू डॉ. 
जुनागडे यांच्या हितसंबंधी राजकारणाचे बळी ठरतात. डॉ. खराडे यांच्यापेक्षा 
सेवा, संशोधन आणि इतर अनुषंगिक बाबींमध्ये पात्र असूनही विभागातील 
प्राध्यापक पदासाठी डॉ. शेळक्यांना अर्ज करता येऊ नये अशी परिस्थिती 
निर्माण केली जाते. अडवणुकीचा एक भाग म्हणून त्यांचा अर्ज थू प्रॉपर चॅनल 
जाऊ नये याची डॉ. खराडेंकडून दक्षता घेतली जाते. अशी परिस्थिती निर्माण 
केली जाते. या प्रकाराने अस्वस्थ झालेले डॉ. शेळके विद्यापीठातील अडवणूक, 
वशिलेबाजी, हितसंबंधी आणि जातीय राजकारणाचे स्वत:ला येणारे अनुभव 
निवेदनातून कथन करीत कादंबरीभर अस्वस्थच राहतात. कोणत्याही संवेदनशील 
व्यक्‍तीमध्ये दिसणारी अस्वस्थता डॉ. शेळकेंच्या रूपातून कादंबरीमध्ये व्यक्‍त 
होते. 

स्वत:ला हवी ती माणसं हवीत तेथे बसवून मनमानी कारभार करणारे 
कुलगुरू डॉ. शेळक्यांसारख्या प्राध्यापकांची हेतू परस्पर कुचंबणा करीत राहतात. 
शेळक्यांची आणि त्यांच्यासारख्या इतर प्राध्यापकांची स्वाभिमानी वृत्तीच त्यांच्या 
प्रगतीआड येताना दिसते आणि त्यांच्या उपेक्षेला कारणीभूत ठरते. जात-पात, 
गटबाजी यामध्ये स्वत:च सहभागी होणारे कुलगुरू डॉ. खराडे, डॉ. वांगीकर, 
डॉ. प्रिया सोमण, डॉ. पावसकर यांच्यासारख्या प्राध्यापकांचा कौशल्यपूर्वक 
वापर स्वत:चे हेतू साध्य करण्यासाठी करतात. हे प्राध्यापकदेखील स्वत:च्या 
छोट्या -मोठ्या स्वार्थापोटी जुनागडेंचे होयबा होतात. केवळ विद्यापीठातच नव्हे, 
तर विद्यापीठाशी सलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये या राजकारणाचे पडसाद 
उमटतात. एकीकडे शिक्षकांच्या संघटनेला हाताशी धरणे आणि दुसरीकडे 
विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेविरोधात काम करणे, त्यांची आंदोलने 
मोडून काढणे असे दुटप्पी काम जुनागडेंकडून सुरू असते. 

विद्यापीठातील हितसंबंधाच्या राजकारणामुळे शिक्षक निवड समित्यांमधून 
गैरव्यवहार होतात. प्रशांत काळोखे सारख्या हुशार उमेदवारावर होणारा अनन्वित 
अन्याय हे या राजकारणाचे प्रतिनिधिक उदाहरण आहे. जातीने एन. टी. प्रवर्गातील 
असूनही काळोखेची खुल्या जागेवर निवड होते. या निवडीवेळी येणारे अडथळे, 
होणारे राजकारण हे या व्यवस्थेतील लोकांची कोती मनोवृत्ती आणि जातीय 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २४ ७ ता वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


राजकारण ध्वनीत करते. पीएच. डी. सारख्या महत्त्वाच्या पदवीसाठी चालणाऱ्या 
संशोधनामध्ये होणारे गैरप्रकार मीनाक्षी महाजनच्या उदाहरणातून समोर येतात. 
ती वाड्मयचौर्यासारखा गंभीर गुन्हा करून पीएच. डी. पदवी मिळवू पाहते आहे. 
अशी विद्यार्थीनी स्वत:च्या नावावर दाखवून डॉ. खराडे स्वत:चे प्रमोशन मिळवू 
पाहात आहेत. कारण हितसंबंधातून येथे प्रमोशनचे फायदे दिले जात आहेत. 
विद्यापीठ गीताच्या निमित्ताने झालेले राजकारण, ते निमित्त साधून प्रा. 
ढवळ्यांसारख्या गरीब माणसाचा होणारा छळ, कुलगुरू पदासाठी ज्यांचे नाव 
नेहमी चर्चेत असायचे त्या प्रा. चव्हाणांना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक, 
उलट त्यांच्या कृपेने विभागात चिकटलेल्या माणसाला विभागप्रमुख पद दिले 
जाणे, पात्र लोकांना डावलणे, चमचेगिरी करणाऱ्यांचे हितसंबंध जोपासले जाणे 
अशा अनेक घटना-प्रसंगातून कादंबरीचे कथानक पुढे सरकत राहते. अनेक 
प्रश्न उपस्थित करीत आणि शेवटी तेही अनुत्तरीत ठेवून कादंबरी संपते. 

शिक्षणक्षेत्र अंतर्गत राजकारणाने दिवसेंदिवस बरबटले जात आहे. या 
व्यवस्थेमध्ये एखाद्या प्रमुख पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍तीच राजकीय प्रभावामुळे 
त्या पदावर आली असेल तर राजकारण विरहीत काम चालणार कसे अलीकडे 
अशा भ्रष्ट मार्गनेच रिक्‍त पदांवर उमेदवारांची निवड होण्याचे प्रमाण वाढते 
आहे. त्यामुळेच चेहरे पाहून काम करण्याची प्रवृत्ती बळावते आहे. हुशार, ध्येयवेडी, 
जबाबदारीचे गांभीर्य ओळखणारी कार्यक्षम व्यक्‍ती किंवा असा वर्ग आजही या 
क्षेत्रामध्ये आहे. परंतु हा वर्ग अपरिमित कष्ट करूनही तत्त्वशून्य, दूषित 
राजकारणाला बळी पडताना दिसतो आहे. या वर्गाकडे असणारी ज्ञानपिपासूवृंत्ती, 
त्यांचे मनोरथ आणि एकूणच त्यांच्या कार्यक्षमतेला नेस्तनाबूत करण्याचा दुराचार 
वाढला आहे. मोठ्या पदांची अभिलाषा ठेवून स्वत:चे स्वार्थ साधण्यामध्ये 
मशगूल असणारे लोक त्यासाठी गटबाजी करून प्रामाणिक व्यक्‍तींवर अन्याय 
करीत सुटले आहेत. हे माजोरी लोक आणि त्यांच्या माजोरीवृत्तीचे बळी अशा 
सवाचे वास्तवदर्शी पडसाद प्रस्तुत कादंबरीमध्ये पडलेले दिसतात. 

शैक्षणिक कार्यासाठी स्थापन केलेल्या एका महत्त्वाच्या संस्थेतील 
अनागोंदी, तेथील भ्रष्ट राजकारण, सूडबुद्धी, दांभिकता यावर भेदक प्रकाश 
टाकत एकूणच अशा संस्थांतील भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडणे हे या कादंबरीचे 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २५ काक वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


मध्यवर्ती आशयसूत्र आहे. खरे तर जीवनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची 
क्षमता शिक्षणामध्ये आहे. परंतु शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येच निर्माण होणारे 
अनेक प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी व्यवस्थेकडून भिजत ठेवले जातात. विशिष्ट हेतूने 
प्रेरित आणि हितसंबंधी राजकारण करीत असलेल्या प्रमुख पदांवरील 
जुनागडेंसारख्यांना यातच सुख मिळते. अशा लोकांना सामाजिक स्वास्थ आणि 
समाजाचे परिवर्तन नको असते. या कादंबरीतील डॉ. जुनागडे आपल्या सनातनी 
विचारांना सतत चिकटून आहेत. वेळप्रसंगी ते आपल्या विचारांना मुरड घालताना 
दिसतात. परंतु त्यांचा मूळ हेतू उघड झाल्याशिवाय राहात नाही. वरून बोलणे 
पुरोगामी, नवविचाराधिष्ठित असले तरी त्यांच्या मनामध्ये सनातनी विचार खोलवर 
रूजलेला आहे. आपल्या विचाराशी सहमती दर्शविणाऱ्यांना ते जाणीवपूर्वक 
जवळ करतात. अशांवर ते आपली कृपादृष्टी ठेवून आहेत. विद्यापीठात चाललेल्या 
राजकारणाचा सूत्रधारच कुलगुरू पदावर असणारी व्यक्‍ती आहे. त्यामुळे संपूर्ण 
व्यवस्थाच या राजकारणामध्ये कशी ओढली जाते. याचे वास्तववादी चित्र या 
कादंबरीमध्ये येते. 

कुलगुरू डॉ. जुनागडे विशिष्ट विचारांशी बांधील आहेत. आपल्या विचारांना, 
ध्येयांना जुळवून घेणाऱ्यांना हळूहळू ते स्वत:भोवती जमवू लागतात. त्यातून 
विद्यापीठात एक कंपू तयार होतो. या कंपूतील सर्वच त्यांच्या विचारांचे आहेत 
असे नाही. परंतु स्वत:चे स्वार्थ साधण्यासाठी ते अधीर आहेत. यासाठी ते 
कुलगुरूंच्या स्तुतीत डुंबलेले आहेत. संधी मिळेल तेथे स्तुती करण्याची स्पर्धा 
लागावी असे त्यांचे वर्तन आहे. स्वार्थामुळे त्यांच्यात तत्त्वशून्यता आलेली 
आहे. स्वत:च्या भल्यापोटी ते काहीही करायला धजताहेत. वरिष्ठांच्या 
कृपाशीर्वादामुळे ते आड येणाऱ्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला करताहेत. त्यांना 
नामोहरम करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. यासाठी उपलब्ध सर्व मागाचा 
अवलंब ते करताहेत. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आज सर्वत्र दिसणारी ही आपमतलबी 
प्रवृत्ती प्रस्तुत कादंबरीच्या आशयसूत्रातून व्यक्‍त होते. 

लेखक हे आशयसूत्र समोर ठेवताना कोठेही घटना-प्रसंगाची ओढूनताणून 
मांडणी करीत नाही. इतिहासाचे प्राध्यापक डॉ. शेळके यांच्या भावविश्वासाने 
येणारे सर्व अनुभव येथे एका क्रमाने लेखक वाचकांसमोर ठेवतो. वाचकांना या 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... दक मा वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


कादंबरीला एकसंघ सलग असे कथासूत्र नाही असे वाटते. परंतु विद्यापीठासारखी 
संस्था ही व्यापक आणि विविध विद्याशाखांमध्ये विभागलेली असते. अशा 
व्यापक आणि विविध विद्याशाखांमध्ये विभागलेल्या व्यवस्थेवर लिहिताना 
घटनांची साखळी एकाच कथासूत्रात बांधणे आव्हानात्मक असते. परंतु अशा 
अनेक घटना प्रसंगांची बांधणी लेखकाने डॉ. शेळकेंच्या भावविश्वाचा आधार 
घेऊन केलेली आहे. डॉ. चव्हाण, डॉ. सावंत यांच्यासारख्या प्राध्यापकांशी डॉ. 
शेळक्यांच्या चाललेल्या चर्चा यातून कथासूत्र प्रतीत होत राहते. या चचामधून 
एकीकडे या व्यवस्थेवर वास्तवदर्शी प्रकाश टाकला जातो तर दुसरीकडे कादंबरीचे 
कथासूत्र एकत्र बांधून ठेवण्याचे कौशल्य साधले जाते. या कादंबरीमध्ये घडून 
येणाऱ्या या चचामधून व्यक्‍त होणारे चिंतन संवेदनशील वाचकाला विचारप्रवृत्त 
करणारे आहे. हे अंतर्मुख करणारे चिंतन कादंबरीमध्ये सर्वत्र येते. असाच एक 
संवाद येथे मुळातून पाहण्यासारखा आहे. सावंत सरांशी बोलताना शेळके 
म्हणतात, दोन प्राध्यापक भेटले तर एकमेकांशी धड बोलतसुद्धा नाहीत. सरळ 
एकमेकांना टाळतात किंवा बघूनही न बघितल्यासारखं करतात. सगळं वातावरण 
इतकं गढूळ होऊन गेलं आहे की काही विचारू नका. त्यावर सावंत सर 
म्हणतात, त्याचं काय आहे कोण माणूस कसा असेल, कोणाचा असेल, तो 
कुठे जाऊन काय सांगेल याचा काहीच अंदाज नसतो नं. असल्या गचाळ 
वातावरणात कसलं डोंबलाचं शिक्षण देणार आणि कसलं झाटाचं संशोधन 
करणार अहो, या उच्चविद्याविभूषितांपेक्षा आमची खेड्यापाड्यातली माणसं फार 
चांगली. ओळख असो नसो, समोरून येणाऱ्या माणसाला ते सहज नमस्कार 
करतात, माणसाकडे आधी माणूस म्हणून पाहतात. अरे, तुमच्या शिक्षणात 
आणि संशोधनात माणसालाच जागा नसेल तर ते काय चाटायचं आहे. 
शिक्षणव्यवस्थेच्या पोटात शिरलेल्या प्रदूषणाचे आणि अंतर्गत 
राजकारणाचे सर्व संदर्भ ही कादंबरी पुरविते. शिक्षणाचा उद्देश मानवता या 
मूल्याची प्रतिष्ठापना हा असावा. तसा तो असतोही, परंतु मूल्यप्रदूषित 
वातावरणामध्ये मानवताच पायदळी तुडविली जाते. शिक्षणातून नम्रता यायला 
हवी परंतु नम्रतेपेक्षा अहंकार वाढतो आहे. द्वेष, मत्सर, तिरस्कार, विचारांची 
क्षुद्रताच अधिक दिसून येते. यासंदर्भातील अंतर्मुख करणारे चिंतन या 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २७. तळ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


कादंबरीमध्ये अनेक वेळा येते. 

मुळातच विद्यापीठाविषयी पूर्वग्रहदूषित असलेले आणि विशिष्ट विचारांनी 
कार्य करणारे कुलगुरू वरकरणी पुरोगामित्वाची भाषा वापरतात. परंतु ही त्यांची 
तोंडदेखली भाषा त्यांच्या कृतींमधून उघडी पडते. त्यामुळेच विद्यापीठात त्यांच्या 
विचारांचे प्रतिकूल पडसाद उमटत राहतात. दररोज नवनवे वाद जन्माला येतात. 
आंदोलनं उभी राहतात. या आंदोलनांना कुलगुरू जुमानत नाहीत. आंदोलकांची 
हेटाळणी केली जाते. लोकांचे न्याय्य हक्कच डावलले जातात. त्यातूनच नवे-नवे 
संघर्ष सुरू होतात. या आंदोलनात काहींचे प्राण जातात. विद्यापीठाचेही अपरिमित 
असे नुकसान होते. संकेतांना तिलांजली दिली जाते. जेष्ठतेला मूठमाती मिळते. 
हे संघर्ष शेवटी कोर्ट- कचेऱ्यांपयत जाऊन पोहोचतात. 

कुलगुरू आपल्या विचारांना आणि कार्यपद्धतीला विरोध करणाऱ्यांना 
हूकूमशाहीच्या बळावर लगाम लावण्याचा प्रयत्न करतात. विरोधात जाणाऱ्या 
प्रत्येकाला संधी मिळेल तेथे ठेचून काढतात. अडवणे, डावलणे असल्या 
दबावतंत्राचा अवलंब सुरूच ठेवतात. आपले काम प्रामाणिकपणे करणाऱ्या 
व्यक्तींचे मानसिक स्वास्थ घालवायचे, त्यांना समाधानाने जगणेही अशक्य 
करायचे ही त्यांची प्रवृत्ती आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक सोडाच. त्यांनी 
केलेल्या कामाची साधी दखलही घेतली जात नाही. या सर्वांमागे असणाऱ्या 
हीन मानसिकतेचे प्रत्ययकारी चित्रण लेखकाने केले आहे. हे चित्रण करताना 
कोठेही अतिशयोक्ती झालेली आहे असे जाणवत नाही. भाषा वापरताना ते 
स्वत:चा संयम ढळू देत नाही. अन्याय मांडताना देखील लेखकाच्या भाषेमध्ये 
शिवराळपणा शिरत नाही. अनवधानानेही येथे कोणाविषयी टोकाचे आरोप येत 
नाहीत. कादंबरीतील व्यक्तिरेखा उद्वेग, चीड, संताप व्यक्‍त करतात, परंतु तो 
करताना आपला तोल ते ढळू देत नाहीत. 

कादंबरीतील आशयसूत्र लेखकाच्या समाजाविषयीच्या सखोल जाणिवेतून 
संयतपणे अभिव्यक्त होत राहते. लेखकाची तीव्र संवेदना समकालीन बोलीतून 
व्यक्‍त होते. विद्यापीठीय क्षेत्रामध्ये व्यवहारासाठी वापरली जाणारी समकालीन 
भाषा लेखक येथे कौशल्याने उपयोजितो. 

या कादंबरीतील भाषेचे स्वरूप लक्षात येण्यासाठी पुढील उतारा उपयुक्‍त 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २८ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


ठरेल. त्याचं काय आहे प्रोफेसर ही मानसिकताच मोठी अवघड आहे. 
कॉम्प्युटरमध्ये एखाद- दुसरा प्रोग्रॅमच काय, पण संपूर्ण सिस्टीमच करप्ट करणारा 
व्हायरस असतो. तसा हा एक व्हायरस आहे. कॉम्प्युटरमध्ये तो बाहेरून घुसू 
शकतो किंवा काही वेळा कॉम्प्युटरच्या सिस्टीममध्ये तो दडलेला असतो आणि 
संधी मिळताच ऑक्टिव्हेट होतो. त्याला समूळ नष्ट करू शकेल असा एकही 
उपाय आजवर उपलब्ध झालेला नाही. अगदी तसंच आहे हे. फरक एवढाच, 
की हा व्हायरस बाहेरून आलेला नाही. या व्यवस्थेच्या पोटातच तो आहे. 
किंबहुना त्यावरच ही सगळी सिस्टीम उभी आहे. मग ती चांगली कशी निपजणार 
बदलायची तर संपूर्ण सिस्टीमच बदलली पाहिजे। हा संवाद सडलेल्या 
व्यवस्थेमुळे उद्विप्न झालेल्या संवेदनशील मनाचा उद्गार आहे. एखादी शिक्षण 
संस्था वरून जेवढी भव्य दिव्य दिसते तसी ती आतून असतेच असे नाही. 
पीएच. डी. सारख्या महत्त्वाच्या संशोधनपदवी मधील भोंगळपणा, अशी मोठी 
पदवी विनासायास पदरी पाडून घेण्यासाठी अवलंबिले जाणारे गैरमार्ग, विविध 
समित्यांवर चेहरे पाहून होणारी लोकांची नियुक्‍ती, निवड समित्या, त्यातून 
चालणारा गैरव्यवहार, भरती-पदोन्नती प्रक्रियेतील मनमानी, पदांचा गैरवापर करून 
चाललेले आक्षेपार्ह वर्तन, दबावतंत्र, अडवणूक, जातीयता, प्रांतीयता, 
विद्यार्थीनींवर होणारे लैंगिक अत्याचार, वसतिगृहातील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार अशा 
असंख्य घटना-प्रसंगांच्या आधाराने विद्यापीठासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेतील 
अनागोंदी आणि मनमानी कारभाराची चिरफाड प्रस्तुत कादंबरीमध्ये वास्तवपूर्ण 
रीतीने येते. 

शिक्षकांच्या संघटना आणि कर्मचारी -विद्यार्थी वर्गाची आंदोलने कशी 
कौशल्यपूर्ण रीतीने मोडून काढली जातात, आंदोलनांतील हवा काढून घेण्यासाठी 
कसे डावपेच आखले जातात, या संदर्भातील वर्णने वाचून शिक्षणप्रेमी वाचकांची 
मने उद्विप्र होतात. वाचकांच्या मनामध्ये उद्वेग जागृत व्हावा अशी घटना - 
प्रसंगांची मांडणी हे ठाकूरांचे कौशल्य आहे. 

या कादंबरीला कथासूत्र आहे. परंतु ते बंदिस्त स्वरूपाचे नाही. त्या 
प्रमाणेच कादंबरीच्या रूढ तंत्रात बसेल असा शेवटही या कादंबरीला नाही. 
शिक्षणक्षेत्राचे स्वरूप विलक्षण व्यापक आणि दिवसेंदिवस विस्तारणारे आहे. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २९ ततक वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


त्यामुळे या व्यवस्थेचे समग्र अंतरंग एकाच कथासूत्रात उलगडून दाखविणे 
अशक्य आहे. तथापि आतून बरबटलेल्या, सडलेल्या या व्यवस्थेचे आयाम 
देखील विविधांगी आहेत. त्यामुळेच प्रस्तुत कादंबरीचा रूपबंध बंदिस्त झालेला 
नाही. कादंबरीच्या शेवटी कथासूत्र जेथे संपते तिथून पुढे वाचकाच्या मनामध्ये 
ते सुरू राहते. पुढे महाजनवर कारवाई झाली काय, काळोखेचे पुढे काय झाले, 
डॉ. चव्हाणांनी पुढे काय निर्णय घेतले, अशा असंख्य प्रश्नांनी वाचक अस्वस्थ 
होतो. या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचे काम लेखक वाचकांवर सोडून देतो. 

समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्याची लेखकाची वृत्ती, घटना-प्रसंगांची 
सर्जनशील मांडणी आणि सामाजिक जाणिवेतून सर्व घडामोडींकडे पाहण्याची 
व्यापक दृष्टी प्रस्तुत कादंबरी वाचताना प्रत्ययाला येते. एकूणच शिक्षणासारख्या 
अनेक शाखा-उपशाखांतून विभागलेल्या आणि दिवसेंदिवस विस्तारणाऱ्या 
गुंतागुंतीची आणि व्यामिश्रतेची उकल प्रस्तुत कादंबरीतून होताना दिसते. 
त्याचबरोबर या व्यवस्थेमध्ये शिरलेल्या भ्रष्ट आणि हीन प्रवृत्तीमुळे शिक्षण 
व्यवस्थेलाच भोगाव्या लागणाऱ्या परिणामांचे सर्व सूक्ष्म संदर्भ पुरविण्यात लेखक 
कमालीचा यशस्वी झालेला आहे. 


२१० २2१८ २१८ 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २ या वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


“कर्णपर्व' कर्णकथेचा अभिनव 
वेध घेणारी कादंबरी 


- प्रा. जालंदर पाटील 


*महाभारत* हा आपल्या भारतीय संस्कृतीने शतकानुशतके वंदनीय 
मानलेला ग्रंथ आहे. ती एक महाकलाकृती आहे. जगभर लिहिल्या गेलेल्या 
महाकाव्याच्या तुलनेत महाभारताचे स्थान सर्व दृष्टींनी अनन्यसाधारण आहे. 
भारतीय संस्कृतीचे सखोल चित्रण करणारा हा ग्रंथ असून उत्तम कलाकृतीचे 
समग्र दर्शन या ग्रंथाच्या पानापानावर होते. महाभारताच्या कालखंडाविषयी 
अनेक मतमतांतरे पहायला मिळतात. महाभारतासारख्या महाग्रंथात कितीतरी 
वंशकथा, कितीतरी आख्याने आणि उपाख्याने पहायला मिळतात. नीती आणि 
तत्त्वज्ञान यांचे तुंग-उत्तुंग पहाड पहायला मिळतात. हा प्रवास करीत असताना 
महाभारताचा नायक कोण खरेच हा 'जय नावाचा इतिहास" वाटतो का, 'महाभारत 
एक सूडाचा प्रवास” हे ही सर्वार्थाने खरे आहे का असे अनेक प्रश्‍न पडतात. 
महाभारताचा संघर्ष बिंदू केवळ सूड हा नाही तर त्याच्या मूळाशी राज्यतृष्णा 
दिसते. महाभारताच्या कथानकाचा मूळ स्त्रोत आहे कौरव पांडवांची कथा 
आणि त्यांच्यातील संघर्ष. हा संघर्ष व्यास महर्षिनी सूचक कलाशक्‍तीचा वापर 
करून चित्रित केला आहे. कौरव कुळाचा नाश हा पर्यायाने त्यांच्याच वंशाचा 
नाश आहे. तरीही ते सत्य न लपवता ही कथा सांगतात. मराठीत या कथेचा 
आणि या कथेतील व्यक्‍्तिरेखांचा वेध घेणाऱ्या अनेक कलाकृती लिहिल्या 
गेल्या आहेत. त्यामध्ये रवींद्र ठाकूर यांनी लिहिलेली 'कर्णपर्व' ही कादंबरी 
सर्वार्थाने लक्षणीय वाटते. सामाजिक अन्वयार्थाच्या दृष्टीने महाभारतावर लिहिल्या 
गेलेल्या काही कलाकृती चाळत असताना 'कर्णपर्व' ही कादंबरी नजरेत भरली. 
आपल्याला प्रिय अशा आपल्या संस्कृतीचा दस्तऐवज ठरलेल्या ग्रंथातील दैवी 
व्यक्‍तींवर कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप येऊ नये. याचीच दक्षता अनेक ललित 
साहित्यिकांनी घेतलेली दिसते. 'कर्णपर्व' ही कादंबरी याला अपवाद आहे. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ३१ तक वारूळ 


155॥ 2249-0817 ५५/॥७॥३(॥_ 


महाभारतातील कर्णाच्या स्वभावाचे बदलत जाणारे रंग 'कर्णपर्व' मध्ये हळूवार 
हातांनी उलगडले गेले आहेत. 

संपूर्ण महाभारत कथेचे परिशीलन केल्यानंतर असे दिसून येते की, ही 
प्राचीन काळी घडलेली एक वास्तव कथा आहे. तत्कालीन आर्य-अनार्थ 
जातीजमातींच्या संस्कृती संघर्षाचा मोठा कालपट या कथेने सामावून घेतला 
आहे. नंतर या कथेवर आणि तिच्यातील व्यक्तिमत्त्वावर दैवी चमत्कार कथांची 
पुटे चढलेली दिसतात. त्याचे कितीतरी पुरावे या कथेतच अवशेषांच्या रूपाने 
विखुरलेले आहे. सामाजिक अन्वयार्थाच्या दृष्टिकोनातून महाभारतावरील ललित 
कृतींमध्ये 'कर्णपर्व' ही कादंबरी नवा प्रकाश टाकणारी ठरेल असे वाटते. 

महाभारतातील 'कर्ण” या व्यक्‍तिरेखेवर आधारित ही कादंबरी आहे' 
महाभारत कथेतील अनेक व्यक्‍तिरेखांचे भारतीय माणसाला आकर्षण आहे. 
त्यामध्ये कर्ण” ही प्रमुख व्यक्तिरेखा आहे. हिंदी, इंग्रजी, मराठी, कन्नड अशा 
विविध भारतीय भाषांत कर्णावर लेखन झालेले आहे. विशेष करून मराठीत, 
'मृत्युंजय”, 'राधेय”, 'कर्णायन”, 'महापुरूष' अशा कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या 
आहेत. मात्र बहुतांश लेखन पारंपरिक दृष्टिकोन समोर ठेवून केल्याचे दिसते. 
“कर्ण' एक उपेक्षित नायक म्हणून अनेक ललित लेखकांना भावलेला दिसतो. 
मूळ महाभारतातील कर्ण आणि ललित लेखकांनी उभा केलेला कर्ण यामध्ये 
मोठीच तफावत दिसते. तुलनेने 'कर्णपर्व' या कादंबरीत पारंपरिक दृष्टिकोन 
पूर्णत: झुगारून एका नव्या मानवी, सामाजिक अन्वयार्थाच्या भूमिकेतून 
कर्णकथेचा शोध घेण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. 

'कर्णपर्व' या कादंबरीच्या मुखपृष्ठावर भारतीय महायुद्ध! ते कर्णपर्व होते 
की अकर्णपर्व संभ्रमात टाकणारा यक्षप्रश्न, असे अधोरेखित केले आहे. म्हणजे 
मुळातच जे अतिसूक्ष्म आणि गहन आहे ते या कादंबरीत उघडे करून 
दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो, हे मुखपृष्ठावरूनच जाणवते. खरेच भारतीय 
युद्ध, कर्णपर्व होते का या प्रश्नावर प्रत्येक जाणकार वाचक काही क्षण थांबतोच. 
तशी महाभारत ही अनेक पेच निर्माण करणारी कथा आहे. हा पेच अनेक ललित 
लेखकांनी परंपरेचा आधार होऊन सोडविलेला दिसतो. 'कर्णपर्व' मध्ये लेखक 
कुठून तरी अचानक येऊन घुसलेल्या बाणासारखा महाभारतीय प्रसंगांना भिडतो. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... - तडा पवा वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


महाभारतातील पात्रांना देवीकरणाचा जो मुलामा चढवला गेला आहे तो नाकारून 
मानवीकरणाच्या पातळीवर त्या घटना प्रसंगाचा शोध घेतो. 

प्रेक्षणगृह प्रसंगाने या कादंबरीची सुरूवात होते. प्रेक्षणगृह प्रसंगी अर्जुनाच्या 
बरोबरीने कर्ण युद्धकौशल्य सादर करतो. मात्र कर्ण हा सारथीपुत्र आहे, हीन 
कुळातला आहे. म्हणून त्याने अर्जुनाशी स्पर्धा करावी यावरच आक्षेप घेतला 
जातो. कौरव व पांडव आपले युद्धकौशल्य दाखविण्यासाठी रंगभूमीवर जमले 
आहेत. त्या ठिकाणच्या रंगभूमीचे त्यांच्या युद्धकौशल्याचे मूळ महाभारतातील 
वर्णन व 'कर्णपर्व' मधील वर्णन यात बरीच तफावत आहे. या कादंबरीतील 
वर्णनकौशल्य हे अधिक उठावदार आहे. त्या काळामध्ये सूत राजे होते. विराट 
राजा हा सूतच होता. सुदेष्णा ही केकय देशातील सूतकन्या होती. नियोग, 
बहुपतिकत्व, प्रतिलोम विवाह किंवा मातृवंश या प्रथा आर्यामध्ये पूर्वापार होत्या, 
मग कर्णाचीच अवहेलना का हा मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न 
लेखक करतो. महाभारतीय काळात कानीन संतती म्हणजे विवाहपूर्व मुले 
स्वीकारण्याची प्रथा होती. मग कुंतीने कर्णाचा त्याग का बरे केला असावा तर 
आर्य जमातीतले लोक कुंतीचे मूल स्वीकारणार नाहीत म्हणून त्याला टाकले 
असावे असा संयुक्तिक तर्क लेखकाने केला आहे. हा खरे तर संस्कृती संघर्षाचा 
प्रकार दिसतो. 

महाभारतातील अनेक पात्रांना, प्रसंगाना दैवी मुलामा चढविला गेलेला 
दिसतो, कारण सर्वसामान्य माणसांना चमत्कार कथा या भारावून टाकतात. 
त्या अनुषंगाने महाभारतात अनेक चमत्कारकथा घुसडल्या गेल्या. मूळ महाभारत 
हे सात ते आठ हजार इलोकांचे होते असे म्हटले जाते. नंतर सौती, वैशंपायन 
यांनी अनेक आख्यानोपाख्यानांची त्यात भर घालून महाभारत या ग्रंथाची 
ओवीसंख्या लाखाच्या वर नेलेली दिसते. हे सर्व का झाले तर मूळ कथेमध्ये 
असणाऱ्या आवाहकतेमुळेच. प्रेक्षणगृह प्रसंग, द्यूतप्रसंग, घोषयात्रा, कर्णदिग्विजय, 
कृष्ण-कर्ण भेट, कर्ण-कुंती भेट, कृष्णशिष्टाई इत्यादी अनेक प्रसंगांना कवेत घेत 
'कर्णपर्व' ही कादंबरी साकारते. महाभारतातील अनेक कळीच्या मुद्यांना लेखक 
सहज हात घालतो आणि त्याची सोडवणूकही सफाईदारपणे करतो. कुंतीची 
मुले हा महाभारतकारांनी दैवी चमत्काराचा मुद्दा बनविला आहे. नियोगप्रथा 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... कड हता मयात वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


त्याकाळी अस्तित्वात असतानाही दैवी मुलामा का बरे दिला गेला असावा 
अनेक ललित लेखकांनी हा प्रसंग जसाच्या तसा स्वीकारलेला दिसतो. परंतु 
'कर्णपर्व' या कादंबरीतील दुर्योधन मात्र याबाबतीत कुंतीची ती मुलं आर्य नाहीत. 
कारण त्यांचा जन्म कोणापासून झाला हे फक्त त्यांच्या मातेलाच माहीत आहे, 
असा आरोप करतो. दुर्योधनाच्या या संवादात कठीण पेच दिसतो. मात्र याबाबतीत 
अनेक ललित लेखक मौन पाळताना दिसतात. तेव्हा रवींद्र ठाकूर हे मात्र त्या 
प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ सोडवणूक करताना दिसतात. 

“द्यूत हा महाभारत कथेचा कणा होय. 'कर्णपर्व' मध्येही हा प्रसंग 
प्रभावी भाषाशैलीच्या बळावर विस्तारपूर्वक मांडला आहे. गतिमान निवेदन 
पद्धतीसाठी हा प्रसंग वाखाणण्यासारखा आहे. द्यूतप्रसंगी द्रौपदी पटावर लावली 
जाते. तो डाव शकूनी, दुर्योधन जिंकतात. द्रौपदीला ओढत दुःशासन सभा 
मंडपात आणतो त्यावेळी ती म्हणते मी दासी नाही. कारण स्वत: दास झाल्यानंतर 
युद्धिष्ठिराने मला पणाला लावले आहे. तेव्हा पितामह भीष्म सांगतात की, युधिष्ठिर 
दास झाला तरी दासभार्या या नात्याने पत्नीवरील त्याचा अधिकार अबाधितच 
राहतो. म्हणून तो तिला पणाला लावू शकतो. यावर द्रौपदी असा युक्तिवाद 
करते की, तर मग माझ्यासाठी वेगळा डाव खेळण्याची गरज काय होती द्रौपदीचा 
हा युक्तिवाद बिनतोड ठरतो. हस्तिनापुरात जेव्हा द्यूत सुरू होते तेव्हा कृष्ण 
शाल्वराजाशी लढण्यात गुंतला होता म्हणजे द्रौपदी वस्त्रहरण आणि श्रीकृष्णाने 
पुरविलेली वस्त्रे हा प्रसंग साहजिकच कल्पित ठरतो. येथे 'कर्णपर्व' ही कादंबरी 
वास्तव चित्रणात सकस ठरते. 

'कर्णपर्व' ही कर्ण जीवनावरील कादंबरी आहे, परंतु या कादंबरीतील 
कर्णाला कवचकुंडले नाहीत. स्वत: कर्ण म्हणतो की, 'उगवत्या सूर्याच्या साक्षीनं 
घरी आलो म्हणून सूर्यपुत्र, तर इतर अवयवांच्या मानाने कान थोडे मोठे आहेत 
म्हणून मला कर्ण म्हणतात, असे संदर्भ या कादंबरीत येतात. वर्णव्यवस्थेच्या 
संघर्षात कर्णाचा बळी जातो. आजही असे कित्येक कर्ण वर्णव्यवस्थेच्या विरोधात 
झुंजत असताना दिसतात. 'मृंत्युजय”, 'राधेय", 'महापुरूष”, 'कर्णायन” इत्यादी 
कादंबऱ्यामध्ये केवळ कर्णाला मोठा करण्यासाठी इतर पात्रांवर अन्याय केला 
जातो. तसा प्रकार 'कर्णपर्व' मध्ये दिसत नाही. द्रोण, चार्वाक, एकलव्य, विदुर 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 3३४ या वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


यासह अनेक संदर्भ या कादंबरीत येतात तरीही गोधडीला लावलेल्या 
ठिगळासारखा सुटेपणा, उणेपणा कुठेही जाणवत नाही. वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या 
जटील बंधनावर त्यांची लेखणी तुटून पडते. 

महाभारतीय युद्ध म्हणे अठरा दिवस चालले. अठरा दिवसाच्या युद्धावर 
या कादंबरीत सविस्तर वर्णन येते. हे युद्धवर्णन करीत असताना मांडलेल्या 
व्यूहांची नावे, रथांची नावे, बाणांची नावे सुयोग्य, वास्तव वाटतात. अतिशयोक्‍तीची 
अभिलाषा जाणवत नाही. महाभारतातील व्यक्तींच्या विराटतेपेक्षा त्यातील 
माणसांचे रूप पाहण्याचा ध्यास त्यांच्या लेखणीत दिसतो. 'कर्णपर्व' काही 
जीवनविषयक मूलभूत प्रश्न उभे करते. प्रत्येक व्यक्‍्तिरेखेच्या व्यथेवर, आंतरिक 
ताणावर, कृतीवर ती लक्ष केंद्रित करते. कादंबरीतील प्रसंग बांधीव व घाटदार 
आहेत. कथानकाची त्रिसूत्री प्रारंभ, मध्य व शेवट आवाहक वाटतो. त्यामुळेच 
महाभारताधारित मराठी कादंबरीमध्ये या कादंबरीचे स्थान निश्‍चितच लक्षणीय 
ठरेल. 


२१० २१८ २१८ 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 0 ताचा वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


"पुणे वर्णन' : ना. वि. जोशीकृत 
ग्रंथाचे साक्षेपी संपादन 
- सुरेश शिंदे 


१८१८ साली पेशवाईचा अस्त झाला आणि इंग्रजांची सत्ता भारतावर 
प्रस्थापित झाली। इंग्रजांचे नवी विटी नवे राज्य सुरू झाले. इंग्रजांच्या काळात 
जुन्या रूढी, प्रथा, परंपरा व अंधश्रद्धा यांना मूठमाती मिळाली. शिक्षण, राजकारण, 
समाजकारण, अर्थकारण, साहित्य, इतिहास, संशोधन आणि प्रसारमाध्यमे या 
क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला. ब्रिटिश सत्ता येणे हा कुणाला दैवीयोग वाटला तर, 
कोणी तिचे मनापासून स्वागत केले. एका नव्या जेते आणि जित संबंधाचे 
परिणाम इथल्या वास्तवाला लाभले. प्राचीन आणि अर्वाचीन अशा दोन संस्कृती 
समोरासमोर आल्या. नव्या संबंधाकडे आश्चर्यचकित होऊन पाहिले जाऊ 
लागले. आपण जेव्हा पेशवाईतील काळाकडे पाहतो तेव्हा ब्रिटिश सत्तेच्या रूपाचा 
विचार करू शकतो, पण प्रत्यक्षात त्या काळात जगणाऱ्या विचार करणाऱ्या 
आणि सत्तांतराच्या अनुभव घेणाऱ्या सर्वांनाच हे भान ठेवता येणे शक्‍य नव्हते. 
नवी सारापद्धती, शिक्षणपद्धती, कायदेकानून, न्यायव्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, 
विचार पद्धती आणि नवीन संस्था अशा अनेक वाटेने एकोणिसाव्या शतकातील 
ब्रिटिश सत्ता सामोरे येऊ लागली आणि नवजागरण गतीमान होऊ लागले. 

या पार्श्वभूमीवर एकोणिसाव्या शतकातील पुणे शहरातील वास्तवदर्शी 
जीवन समजावून घ्यावयाचे आहे. एकोणिसाव्या शतकात जरी पेशवाईचा शेवट 
झाला असला तरी त्या अगोदर पेशवाई काळातील जनजीवन समजून घेणे 
महत्त्वाचे ठरते. पेशव्यांच्या काळात वर्ण वर्चस्ववाद बोकाळला होता. ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशी जातीरचना बंदिस्त झालेली होती. अस्पृश्यतेचे 
अमाप पीक आलेले होते. ब्राह्मणांच्या सोवळ्या ओवळ्यांना धरबंध राहिलेला 
नव्हता. पेशवे ऐश आराम व चैनबाजीत मशगूल झाले होते. बायकांचे जनानखाने 
आणि करमणुकीची साधने यात पेशवे गुंग झाले होते. त्यामुळे राज्य व्यवस्थेकडे 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... याक वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


त्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले. धर्माच्या नावाखाली पेशवाईमध्ये धुडगूस घातला 
जात होता. सर्वसामान्य माणसांचे जनजीवन विस्कळीत झाले. सामान्य माणूस 
हतबल झाला. पेशवाईत अस्पृश्य अतिशूद्र या संज्ञा परिचित असलेल्या 
समाजाच्या कपाळी जन्मजात धार्मिक परंपरेने लादलेली गुलामगिरी अस्तित्वात 
होतीच. पेशवाईत सर्वसामान्यांना, अस्पृश्यांना सर्व नागरी आणि धार्मिक अधिकार 
नाकारले गेले होते. पेशवाईत अस्पृश्यांच्या सावलीचा विटाळ होईल म्हणून 
त्यांना पुणे शहरात सावली लांब पडणाऱ्या वेळी येण्यास बंदी केली होती. 
अस्पृश्यांच्या सावलीने, थुंकीने व पावलांच्या ठशाने ब्राह्मण लोक बाटू नयेत 
किंवा अपवित्र होऊ नयेत, म्हणून त्यांच्या गळखात मडकी आणि पाठीला 
फेसाटी बांधल्याचेही आपणास माहिती आहे. अशी सर्वसाधारण परिस्थिती 
शूद्रातिशूद्र जातीची होती. पेशवाईत शूद्र जाती-जमातीच्या नशिबी गुलामगिरी 
व वेठबिगारी लादलेली होती. पेशवाईतील गुलामगिरीचे आणखी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे गुलाम म्हणून फक्त बहुजन समाजातील स्त्रियांचाच उपयोग केला जात 
असे. पेशवाईत गुलामांना गहाण ठेवता येत होते. ना. वि. जोशींच्या 'पुणे वर्णन” 
या ग्रंथात बायकांना आर्थिक व्यवहारात गहाण ठेवण्याची पद्धत होती अशी 
वर्णने येतात. दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळातील अनैतिक व भ्रष्ट जीवनमानामुळे 
व त्याच्या रंगेल प्रवृत्तीमुळे पेशवाईचा अंत होऊन इंग्रजांचा युनियन जॅक दिल्लीच्या 
लाल किल्यावरती फडकला. 

अशा प्रकारचे एकोणिसाव्या शतकातील पूर्वार्धाचे पेशवाई काळातील 
जीवनमान होते. या पार्श्वभूमीवर ना. वि. जोशी यांनी “पुणे शहराचे वर्णन" हा 
ग्रंथ लिहायला घेतला. तेव्हा ललित किंवा वैचारिक लेखन करणे व शिक्षणाचे 
माहेरघर समजल्या गेलेल्या शहरांचा साद्यंत वृत्तांत लिहावा या हेतूने त्यांनी ह्या 
ग्रंथाची रचना करून तो १८६८ साली प्रसिद्ध केला. ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत 
जोशी लिहितात, एखाद्या शहराचा इतिहास लिहिणे म्हटले म्हणजे पुष्कळ 
गोष्टींची अनुकूलता पाहिजे. त्यात त्या शहराविषयीचे जुने लेख, शहरातील वृद्ध 
व बहुश्रुत लोकांचा परिचय ह्या मुख्य आहेत. ह्यापैकी लेख प्राप्त करून घेण्याची 
दोन साधने आहेत, म्हणजे सरकारी दप्तरे व खाजगी दप्तरे; आणि ती 
पाहण्याकरिता वगवशीला व द्रव्य यांची मदत पाहिजे. या ग्रंथाच्या कर्त्यास ही 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... (लता कता वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


साधने प्राप्त करून घेण्यास बहुत अडचणी पडल्या असे असूनही त्याने आज 
सतत पाच वर्षे मुंगीप्रमाणे उद्योग चालवून हा ग्रंथ शेवटास नेला. यावरून असे 
दिसते की, एखाद्या शहराचा वृत्तांत लिहिणे किती अवघड आणि जिकरीचे काम 
आहे. तरीही ना. वि. जोशी यांनी आधुनिक दृष्टी ठेवून त्याला चौकसपणाची 
जोड देऊन पुणे शहराचा साद्यंत वृत्तांत लिहायचा या हेतूने अनेक प्रकारची 
माहिती परिश्रमपूर्वक गोळा करून व तिला स्वत:च्या निरीक्षणाची जोड देऊन 
त्यांनी हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्यात नुसते स्वानुभवाचे चित्रण नाही तर, त्यात 
पुष्कळशी माहितीही दिलेली आहे. एक माहिती देणारे पुस्तक अशा स्वरूपाची 
त्याची रचना आहे. मात्र तरीही ललित साहित्याचे गुण त्यात प्रकर्षाने जाणवतात. 
जोशी यांनी आपल्या पुस्तकात दिलेला वृत्तांत खरोखरीच साद्यंत आहे. पुणे 
शहराचा इतिहास, भूगोल तेथील सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक आणि 
गुलामगिरीचे जीवन याचे असे एक अंग नाही की जे त्यांनी आपल्या पुस्तकातून 
वगळले आहे। अक्षरश: मुंगीसारखा उद्योग करून त्यांनी नाना प्रकारची माहिती 
गोळा केली आहे. जीवनातील वैचित्र्य व विक्षिप्पणा वेचण्याची हौस यांना त्यांनी 
जराही ढळ लागू दिली नाही. लेखकाने खूप परिश्रम घेऊन ही थोर कलाकृती 
निर्माण केली. थोरपणाच्या या कसोटीला ना. वि. जोशी पूर्णपणे उतरतात यात 
शंका नाही. हा ग्रंथ केवळ सांस्कृतिक दस्तऐवज नव्हे तर तो स्थलवर्णनपर 
ग्रंथ असून त्यात तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक व पुणे शहरातील ऐतिहासिक 
घटना प्रसंगाचे तपशीलवार चित्रण आले आहे. असे तपशीलात जाऊन चित्रण 
करणाऱ्या ग्रंथाचे विचार प्रतिगामी शक्‍तीने संपवून टाकण्याचा हेतू परस्परपणे 
प्रयत्न केला. पुणे वर्णन" सारखे दुर्मिळ झालेले ग्रंथ नव्याने प्रकाशित व्हावेत 
या भूमिकेतून डॉ. रवींद्र ठाकूरांनी 'पुणे वर्णन" या ग्रंथाचे संपादन केले आहे. 
“पुणे वर्णन" सारखा दुर्मिळ झालेला ग्रंथ समाजासमोर यावा, एक संदर्भ ग्रंथ 
म्हणून त्याचे मूल्यमापन व्हावे या हेतूने मूळ ग्रंथाची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित 
झालेली आहे. द्वितीय आवृत्तीचे संपादन ग. दे. खानोलकर यांनी १९७१ मध्ये 
केले आहे. परंतु आज ती आवृत्तीही दुर्मीळ झाली आहे. म्हणून डॉ. रवींद्र 
ठाकूरांनी तिसऱ्या आवृत्तीचे संपादन केले आहे. 'पुणे शहाराचे" वर्णन हा ग्रंथ 
१८६८ साली प्रसिद्ध झाला आहे. पुणे शहराचे वर्णन असे ग्रंथामध्ये जागोजाग 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... क वा मा वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥1_ 


उल्लेख आढळतात. प्रस्तुत संपादकाने त्याचे 'पुणे वर्णन" असे नामकरण केले 
आहे. हा ग्रंथ प्रस्तुत संपादकाची प्रस्तावना अनुक्रमणिका यासह एकूण ११९ 
पृष्ठांचा असून त्याला नऊ पुरवणी अंक जोडले आहेत. या ग्रंथाचे एकूण तीन 
भागात जोशी यांनी विभागणी केली आहे. पहिल्या भागात जुन्या पुण्याचे, दुसऱया 
भागात पेशवाईतील पुण्याचे आणि तिसऱ्या भागात इंग्रज कालखंडातील पुण्याचे 
वर्णन आले आहे. पुरवणी भागातून विषयाला अनुसरून पुरक ठरेल अशी 
दुर्मीळ व उपयुक्‍त माहिती व त्या काळातील वेगवेगळ्या सण उत्सवात 
म्हणावयाची गाणी दिलेली आहेत. 

वाड्मयीन दृष्टिकोनातून विचार केला, तर हा ग्रंथ अभ्यासनीय आहे. या 
ग्रंथातील भाषा साधी, सोपी आहे. ग्रांथिक भाषा या नात्याने मराठीचा विकास 
झालेला नव्हता आणि संस्कृतप्रचुर अलंकारिक मराठी लेखनशैली निर्माण 
करायचा प्रयत्नही लेखकानं केलेला नाही. त्यांची भाषा ओबडधोबड आहे. पण 
त्याचबरोबर ती अधिक ताजी ठसकेबाज आणि बोलकी आहे. बोली भाषेचा 
जिवंतपणा तिच्या अंगी आहे. कारण बोलीभाषेहून ती फारशी वेगळी नाही. ह्या 
साधेपणामुळेच हा ग्रंथ ताजातवाना राहिला आहे. डॉ. रवींद्र ठाकूर लिहितात, 
ना. वि. जोशी हे बहुश्रुत गृहस्थ आहेत आणि त्यांच्या या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक 
रंग या ग्रंथात ठिकठिकाणी सहजपणे प्रतिबिंबित झाले आहेत. सतीची चाल 
प्रचलित असताना घडलेल्या काही भीषण प्रसंगाचे वर्णन करताना त्यांची लेखणी 
करून रसाचा आविष्कार करते, तर पेशवाईतील लोकांच्या अज्ञपणाच्या गोष्टी 
सांगताना ती हास्यरसात न्हाऊन निघते. अशा ठिकाणी उपरोधाचा वापर करून 
सूचकपणे ओरखडे काढण्याचे त्यांचे कौशल्य दिसून येते व त्यासोबतच त्यांच्या 
सूक्ष्म विनोद बुद्धीचीही साक्ष पटते. काही ठिकाणी तर त्यांच्या लेखणीला विशेष 
धार चढली आहे हेही जाणवते. त्याचप्रमाणे एकोणिसाव्या शतकातील भाषेचे 
रूप जाणून घेण्यासाठी अभ्यासकांना या ग्रंथाची बहुमोल मदत होईल असे 
वाटते. ग्रंथामध्ये असणाऱ्या भाषेच्या साधेपणामुळे या ग्रंथाची गुणवत्ता अधिक 
उंचावलेली दिसते. या ग्रंथातील राहता राहिला भाग तो म्हणजे तपशीलांचा. 
तपशीलाबाबतच्या किरकोळ चुका सोडल्या तर इतिहासाचे एक संदर्भ साधन 
म्हणून या ग्रंथाची गुणवत्ता निर्विवाद आहे. ते लेखकाच्या अपुऱ्या संदर्भ 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... कवडा वतत ता वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


साधनामुळेच असे मला वाटते. पण संपूर्ण ग्रंथ वाचताना मात्र ऊर भरून येतो. 
काही दोष पुढीलप्रमाणे फुले ह्यांची देश सुधारणुकेविषयीची उमेद मरून ते 
अगदी थंड बसले आहेत.” (पृ. ४९) आणि दुसरा दोष म्हणजे '“होळकर व 
पेशवे ह्यांची लढाई" (प. ३६) या लढाईमध्ये 'विठ्ठोजी यास बाळोबा कुंजर 
यांनी हत्तीच्या पायाशी चिणून मारले आणि त्याचा राग होळकरांनी गादीवर 
आल्यानंतर काढला". त्यांच्या कारकिर्दीत जनता भिकेस लागली हे संदर्भ 
विसंगत वाटतात. 

असे त्रोटक दोष सोडले तर हा ग्रंथ पेशवाईचा अस्त आणि इंग्रजी 
अंमल या मधल्या काळातील पुण्याचे वास्तव, परखड आणि वस्तुस्थितीचे 
चित्रण करणारा एक मैलाचा दगड आहे. कर्मठ परंपरा नाकारून जे दिसले ते 
कुठल्याही जाती, धर्म, पंथाचा मुलाहिजा न बाळगता अगदी कठोर भूमिका 
घेऊन लिहिले. परंपरा नाकारून तिला छेद देऊन विचार करण्याच्या त्यांच्या 
पद्धतीचे मला कौतुक वाटते. ना. वि. जोशी यांनी मराठी भाषेला भूषणभूत व्हावा 
असा ग्रंथ लिहिला. तरीही मराठी वाड्मयाच्या इतिहासाने त्याची दखल घेतली 
नाही. पण एरवी एखाद दुसरे सामान्य प्रतीचे चोपडे लिहिणाऱ्या लेखकाची नोंद 
घेणाऱ्या किंबहुना त्याच्यावर सहज पानभर मजकूर देणाऱ्या वाडूमयेतिहासाला 
ना. वि. जोशी यांचा 'पुणे वर्णन” या ग्रंथाची दखल घ्यावीशी वाटली नाही याचा 
खेद वाटतो. डॉ. रवींद्र ठाकूरांनी गेल्या शतकाला एक मोक्‍्याचा आणि महत्त्वाचा 
संदर्भ ग्रंथ संपादित करून तो उपलब्ध करून दिला. अशा ग्रंथामुळे परिवर्तनावादी 
विचारांना नक्की चालना मिळेल असा विश्‍वास वाटतो. हा ग्रंथ वाचक, लेखक 
आणि संशोधक यांनाही निश्चित विचारप्रवर्तक ठरेल असे वाटते. 


२१० २१८ २१८ 
»* २ >»* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४0 पाता वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


मराठी कादंबरीची समाजशारत्रीय समीक्षा 
- डॉ. अश्विनी धोंगडे 


आधुनिक समीक्षापद्धती साहित्याचा अभ्यास विविध परिप्रेक्षातून करू 
लागली आहे. साहित्याचा स्त्रीवादी विचार, मार्क्सवादी विचार, मानसशास्त्रीय 
विचार, याचप्रमाणे किंबहुना या सर्व उपयोजित समीक्षापद्धतीत ज्या विचारांची 
बैठक आवश्यक आहे. असा साहित्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास हा आधुनिकोत्तर 
समीक्षेचा महत्त्वाचा भाग आहे. साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ. अंजली सोमण, 
प्रतिमा प्रकाशन २००५ या पुस्तकातून साहित्यनिर्मितीमागच्या सामाजिक 
पर्यावरणाचा काही अभ्यास स्त्रियांच्या कथांच्या संदर्भात केलेला दिसतो. पण 
त्यामागच्या विस्तृत वैचारिक बैठकीवर साहित्याची सामजिक समीक्षा कोणी 
केलेली पाहण्यात नाही. ही फार मोठी उणीव “मराठी कादंबरी : समाजशास्त्रीय 
समीक्षा या डॉ. रवींद्र ठाकूर यांच्या (दिलीपराज प्रकाशन, पुणे २००७) 
पुस्तकाने भरून काढलेली आहे. 

सुमारे ४२५ पृष्ठांच्या या बृहद ग्रंथात मराठी कादंबरीच्या उगमापासून 
ते समकालीन कादंबरीपर्यंत जवळजवळ सर्व कादंबऱ्यांचा पुनर्विचार 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलेला आहे. हा एक फार मोठा व्यापक असा पट 
या पुस्तकामध्ये एका विशिष्ट चौकटीच्या समीक्षाशिस्तीत बद्ध झाला आहे. 
समीक्षक ज्या वेळी एक विशिष्ट भूमिका घेऊन साहित्याकडे जातो, त्यावेळी 
त्याला प्रथम या भूमिकेमागची घट्ट वैचारिक बैठक, या विचारांमागची गृहीतके, 
पूर्वसूरींची मीमांसा, पारंपरिक समीक्षापद्धतीपेक्षा या समीक्षेची असलेली विभिन्नता 
इत्यादी गोष्टी तात्त्विक पातळीवर मांडणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे साहित्याला 
समाजशास्त्रीय चौकटीमध्ये बसवताना त्याच्या वाडूमयीन मूल्यांचे अवमूल्यन 
होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागते, कारण हा अभ्यास समाजशास्त्राचा 
नसून साहित्याचा आहे. अशा प्रकारची उपयोजित समीक्षापद्धती स्वीकारण्यामागे 
समीक्षकाचा हेतू काय आहे आणि साहित्याच्या सखोल आकलनासाठी अशा 
दृष्टिकोनाचा उपयोग होतो आहे का ही देखील तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४१ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ५५/७॥३(]_ 


सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन हे पुस्तक वाचायला लागल्यावर या प्रकारच्या समीक्षेमागची 
लेखकाची भूमिका अधिक स्पष्ट होईल. 

“समाजशास्त्रीय समीक्षा : स्वरूप विवेचन" या पहिल्या प्रकरणामध्ये 
डॉ. ठाकूर पाश्चात्य विचारवंतांनी केलेली मीमांसा अभ्यासपूर्णरित्या मांडताना 
दिसतात. साहित्य आणि समाज यांच्यातील देवाणघेवाण एकतर्फी नसून 
परस्परावलंबी असल्याने समाजजीवनाच्या साहित्य व्यवहारावर कसा व कोणता 
परिणाम होतो, साहित्यातून व्यक्‍त झालेली आशयसूत्रे आणि अभिव्यक्तीची 
तंत्रे यावर सामाजिक घटकांचा प्रभाव कसा पडतो, तसेच ज्या समाजासाठी 
साहित्य लिहिले जाते, तो समाजही साहित्याकडून कसा प्रभावित होतो, अशा 
अनेक प्रश्नांचा शोध या संदर्भात घेता येतो. तथापि साहित्य समाजावर नेमका 
कोणता व कसा परिणाम घडवते ते दाखवणे व सिद्ध करणे अवघड असल्याने 
समाजाकडून साहित्याकडे ही विशिष्ट अशी दिशा आपल्या विवेचनासाठी लेखकाने 
सीमित करून घेतली आहे आणि तेवढ्या अवकाशात सखोल बुडी मारून 
त्यांनी या संबंधाचे व्यापक व बदलते स्वरूप अभ्यासपूर्णतेने स्पष्ट केलेले 
आहे. 

साहित्याचे मूल्यमापन करणे, साहित्यिक निकषांवर एखादी कलाकृती 
श्रेष्ठ वा कनिष्ठ ठरवणे हे समाजशास्त्रीय समीक्षेचे काम नाही. ही समीक्षापद्धती 
प्रामुख्याने वर्णनात्मक असून एखादी विशिष्ट साहित्यकृती वा साहित्यप्रकार 
नेमका त्या विशिष्ट काळातच का जन्माला आला, फोफावला, त्यामागची 
कारणमीमांसा स्पष्ट करणे हेच या समीक्षेत अनुस्यूत आहे. समाजरचनेचे घटक 
आणि साहित्य संरचनेचे घटक यांचे अन्योन्यसंबंध स्पष्ट करणे, कलाव्यवहार 
विशिष्ट समाजाच्या विविध सांस्कृतिक घटकांशी कोणकोणत्या प्रकारे संबंधित 
आहे ते स्पष्ट करणे हे प्रामुख्याने या प्रकारच्या समीक्षेचे प्रयोजन आहे. मराठी 
साहित्य समीक्षेत कलावादी म्हणवणारा रंजनवाद, तंत्रवाद इतका बोकाळला 
आहे की साहित्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास साहित्यबाह्य आहे असे आजही 
समजले जाते. अशा संकुचित मनोवृत्तीला अशा प्रकारच्या पुस्तकांनी यथायोग्य 
उत्तर दिले आहे व साहित्यक्षेत्रातील बदलांचे यथायोग्य मूल्यांकन होण्यासाठी 
अशा उपयोजित समीक्षापद्धतींची आवश्यकता सिद्ध केली आहे. कलावादी व 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४२ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


रूपवादी समीक्षेची अपर्याप्तिता व या भूमिकांच्या अतिरिक्‍त आग्रहाचा अन्वयार्थही 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून लावता येतो असा डॉ. रवींद्र ठाकूर यांचा निष्कर्ष 
आहे. त्यांचा हा निष्कर्ष विचार प्रवृत्त करणारा आहे. 

साहित्याचे सर्जनशील रूप या समीक्षेला उलगडता येणार नाही या 
आक्षेपालाही डॉ. ठाकूर यांनी चपखल उत्तर दिले आहे. आजवर कुठल्याही 
प्रकारच्या समीक्षेला हे काम जमलेले नाही असे स्पष्टीकरण डॉ. ठाकूर यांनी 
दिलेले आहे. त्यात भर घालून असे म्हणता येईल की कोणतीही एकच एक 
समीक्षा हे कोडे उलगडू शकणार नाही. रूपवादी, चिन्हवादी संरचनात्मक वगैरे 
समीक्षांप्रमाणेच समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय, स्त्रीवादी वगैरे समीक्षापद्धती 
एकत्रितपणे या उत्तराकडे जाणाऱ्या विविध वाटांच्या शक्‍यता दाखवून देतात, 
म्हणून या सर्व समीक्षापद्धती महत्त्वाच्या आहेत. साहित्य हे शेवटी एक सामाजिक 
घटीत आहे, म्हणून समाजाला बाजूला ठेवून केलेला साहित्याचा अभ्यास हा 
अत्यंत एकांगी ठरतो. साहित्याचे वाहक जी भाषा ती देखील समाजनिर्मित 
असल्याने साहित्याचे अस्तित्वच मुळी समाजावलंबी आहे हे मान्य करावे 
लागेल. साहित्य ही काही एका कलाकाराने हवेतून निर्माण केलेली कलाकृती 
नाही. त्यावर कलाकाराइतकाच वाचकांचाही हक्क असतो. म्हणून समाजाच्या 
संदर्भात साहित्याचा विचार होणे अनिवार्य आहे आणि तसे प्रयत्न प्लेटो, 
ऑरिस्टॉटल पासून झालेले आहेत. याचा अर्थ समाजाला हवे तेच साहित्यिकाने 
लिहावे असा नसून प्रतिभावंत व्यक्ती सामाजिक घटितांचा अन्वयार्थ कशा 
पद्धतीने लावतात आणि त्यातून आपली प्रतिसृष्टी कशाप्रकारे निर्माण करतात हे 
तपासण्याच्या शक्‍यता अशा प्रकारच्या समीक्षेमुळे निर्माण होतात. 

मराठी कादंबरीच्या उद्गमासाठी एका बाजूला समृद्ध संस्कृत परंपरा, 
दुसरीकडे लीळाचरित्र, बखरी, स्मृतिस्थळ इत्यादी मराठी परंपरा आणि इंग्रजी 
शिक्षणातून झालेले पाश्चात्य साहित्याचे प्रभावी दर्शन हे तिन्ही घटक महत्त्वाचे 
असल्याचे सांगून कादंबरी या आधुनिक वाडूमयप्रकाराचे स्वरूप त्यांनी 
विस्तृतपणे विशद केले आहे. कादंबरीत सामाजिक आशय आल्याने तिची 
कलात्मकता उणावते या आक्षेपांनाही त्यांनी यथायोग्य उत्तर दिले आहे. कादंबरीचे 
रूप कथात्म असले तरी कथात्मक रूपात वास्तव जीवनदर्शनाची जाणीव 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४३ तत वारूळ 


155॥ 2249-0817 ५५/॥७॥३(॥_ 


महत्त्वाची असते. जीवनानुभूतीचा अपरिहार्य कलात्मक आविष्कार म्हणूनच 
कादंबरी जन्माला येते. 

हरिभाऊःपूर्व मराठी कादंबरीचा विचार करता 'यमुनापर्यटन” मध्ये येणाऱ्या 
तत्कालीन जीवनानुभवाचा साक्षेपी विचार लेखकाने केला आहे व त्या 
कादंबरीवरील आक्षेपांचे खंडन केले आहे. त्याचप्रमाणे लेखकाजवळ 
सांगण्यासारखे काही असेल आणि सांगण्याची तळमळ असेल तर एखाद्या 
वाडूमयप्रकाराचे तंत्र त्याला अडवू शकत नाही, असे विधान करून कादंबरीच्या 
आशयाला ही समीक्षा अभिव्यक्‍तीपेक्षा अधिक महत्त्व देते हे गृहीतक अधोरेखित 
केले आहे. 'मुक्‍तामाला”, 'मंजुघोषा” इत्यादी तत्कालीन कल्पितकथावर 
आधारलेल्या रंजनवादी कादंबऱ्यांनी समकालीन वास्तवजीवनाकडे पाठ फिरवून 
दुय्यम दर्जाचे परप्रेरित साहित्य निर्माण केलेले दिसते. 

सुधारणावाद हा हरिभाऊ आपट्यांच्या विचारविश्वाचा एक व्यापक भाग 
असून स्त्रियांची कुचंबना, विधवांचे हाल, स्त्रीशिक्षण इत्यादी प्रश्नांवर ते प्रभावीपणे 
लिहू शकतात. हरिभाऊंच्या सामाजिक जाणिवांचे क्षेत्र मर्यादित आहे. समकालीन 
राजकीय जाणिवांशी ते खऱ्या अर्थाने समरस होऊ शकले नाहीत, त्यांच्या 
सामाजिक सुधारणांचे स्वरूप उथळ व संकुचित आहे इत्यादी अनेक आक्षेप 
हरिभाऊंवर घेतले जातात. तथापि तत्कालीन समाजातील दु:ख, विसंगती, 
ढोंगीपणा यांची अत्यंत सखोल आणि संवेदनशील जाणीव झाल्याशिवाय “पण 
लक्षात कोण घेतो! सारखी कलाकृती निर्माण होऊ शकत नाही. सुधारणावाद, 
बोधवाद यासारख्या हेतूंची कुंपणे ओलांडून समाजातील काही घटितांना 
साहित्याच्या माध्यमातून प्रभावीपणे समाजापुढे आणणे आणि त्यातून अजरामर 
साहित्य कलाकृती निर्माण करणे हेच हरिभाऊंचे सामाजिक आणि वाडूमयीन 
कार्य होते, हे त्यांच्या पुस्तकांची सामाजिक दृष्टिकोनातून मींमासा केल्यामुळेच 
लक्षात येते. यातील सामाजिक प्रश्‍न काढून टाकला तर या कलाकृतींना अर्थच 
राहणार नाही, इतकी ही पुस्तके समाजजीवन ढवळून काढणारी आहेत. राजकीय 
आणि सामाजिकदृष्ट्या या काळातील कादंबरीलेखक काहीसे भांबावले आहेत, 
त्यांचा एक पाय भूतकाळात तर एक वर्तमानकाळात आहे. त्यांना प्रश्न पुरेसे 
आकळत नाहीत व त्यांच्या सोडवणुकीचे उपाय सापडत नाहीत. असा १९२० 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४४७ मातर वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


पर्यंतच्या कादंबरी लेखकांविषयीचा डॉ. ठाकूर यांचा निष्कर्ष आहे. मात्र असे 
का झाले आणि प्रश्न सोडवणे हे साहित्यिकाचे काम आहे का, याचा अधिक 
ऊहापोह करायला हवा. 

१९२० नंतरच्या मराठी कादंबरीसंदर्भात ना. ह. आपटे, वि. वा. हडप, 
श्री. कृ. कोल्हटकर, वा. म. जोशी, श्री. व्यं. केतकर, ना. सी. फडके, वि. स. 
खांडेकर, ग. त्र्यं. माडखोलकर, भा. वि. वरेरकर, पु. य. देशपांडे, दत्त रघुनाथ 
कवठेकर, वि. वि. बोकील, साने गुरूजी इत्यादी अनेक लेखकांचा विस्ताराने 
विचार आला आहे. हा कालपट पारतंत्र्यांतून स्वराज्याकडे जाणारा आणि 
सुधारणांना अनुकूल अशा परिवर्तनाचा आहे. र. वा. दिघे, ग. ल. ठोकळ यांनी 
लोकप्रिय केलेली ग्रामीण कादंबरी याच काळात उदयाला आली. या कालखंडावर 
विशेष प्रभाव गाजविणाऱ्या फडके, खांडेकर, माडखोलकर यांच्या कादंबऱ्या 
म्हणजे सुखवादाच्या आहारी गेलेल्या समाजविन्मुख व्यक्‍्तिवादी जाणिवांची 
परिणती आहे. सामाजिक वास्तवापासून आणि संदर्भापासून पूर्णपणे विलग 
असलेले प्रणयचित्रण हा व्यक्‍तिवादी जाणिवांचा उथळ आविष्कार आहे. समाज 
ही लेखकाची कच्ची सामग्री असते. त्यातून व्यक्‍तीची मूर्ती घडवताना जर 
सामाजिक परिप्रेक्ष्याचे भान सुटले तर ती व्यक्‍ती त्या समाजाचा घटक उरत 
नाही. लेखक आपल्या हातात सर्व अधिकार घेऊन आपल्याला हव्या तशा 
व्यक्‍ती घडवत गेला, तर त्या साहित्याचा सांधा समाजापासून निखळतो. केवळ 
आभासात्मक पातळीवर ते साहित्य वास्तव वाटते, तथापि अशा 
साहित्यकृतींइतके वास्तवापासून दूर काहीही नसते. लेखकाची सामाजिक 
समरसता, आणि वास्तवाचे आकलन होण्याइतकी बुद्धिमत्ता यावरच त्या 
कलाकृतीचे सामाजिक संदर्भ अवलंबून असतात, अन्यथा ते स्वप्न रंजन 
ठरते. त्यादृष्टीने विभावरीबाईंनी एक स्त्री म्हणून मांडलेले स्त्रियांचे प्रश्न ही 
तत्कालीन कादंबऱ्यांना आव्हान देणारीच एक घटना आहे. अशा कलाकृतीच 
आपले समाजाचे देणे, जीवनाकडे पाहण्याची एक नवी दृष्टी देऊन फेडत असतात. 

स्वातंत्र्योत्तर मराठी कादंबरीला अनेक अंगांनी पाय फुटले आहेत. पु. 
भा. भावे, गो. नी. दांडेकर, व्यंकटेश माडगूळकर, श्री. ना. पेंडसे, अण्णा भाऊ 
साठे इत्यादी लेखकांच्या कादंबरीतील समाजचित्रणाचा विचार करून 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४५७ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


समकालींनापर्यंत येताना महानगरीय आणि मध्यम वर्गीय जीवनचित्रण 
नवनैतिकतावादी आणि अस्तित्ववादी जाणिवा राजकीय जाणिवा प्रादेशिक आणि 
ग्रामीण जीवनाचे चित्रण दलित उपेक्षितांचे जग अशी वास्तववादी कादंबऱ्यांची 
वर्गवारी केली आहे. भाऊ पाध्ये, मनोहर ओक, भालचंद्र नेमाडे, सुभाष भेंडे, 
ह. मो. मराठे, रंगनाथ पठारे, त्र्यं. वि. सरदेशमुख इत्यादी लेखकांचा विचार या 
वर्गवारीनुसार झालेला दिसतो. वास्तवसन्मुखता हे आजच्या कादंबरीचे वैशिष्ट्ये 
असले तरी कादंबरी या वाड्मयप्रकाराची जाण आणि समग्रलक्षी मूल्याधिष्ठित 
जीवनदृष्टी किती ठिकाणी दिसून येते असा प्रश्‍न डॉ. ठाकूर यांनी उपस्थित 
केला आहे. अनेकदा पृष्ठस्तरीय वास्तववादाची सूज, न पचलेल्या अस्तित्ववादी 
जाणिवा आणि छुपा रंजनवाद यांची सरमिसळ दिसते. अजूनही मध्यमवर्गीय 
अभिरूचीच्या दबावाखाली कादंबरी आहे असे ते म्हणतात. कादंबरीचा वाचक 
आजही मध्यमवर्गीयच असल्याचा हा परिणाम असू शकेल. 

आधुनिक कादंबरीकारांचे आणि त्यातील सामान्य कादंबरीकारांचेही 
साहित्यविश्व विस्ताराने विचारात घेताना फक्त कशीबशी तीन पाने देऊन डॉ. 
ठाकूरांनी स्त्रीलिखित कादंबऱ्यावर नक्कीच अन्याय केला आहे. स्त्रियांच्या 
साहित्याला मध्यमप्रवाहात स्थान न देण्याचीच परंपरा या पुस्तकाने चालवली 
आहे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. गौरी देशपांडे यांच्या कादंबरीबद्दलची मते 
पूर्वग्रहदूषित वाटतात. रीटा वेलीणकचाही शांता गोखले नुसताच उल्लेख आहे. 
अंबिका सरकार, सानिया, कमल देसाई, आशा बगे, निर्मला देशपांडे, प्रतिमा 
इंगोले, जाई निमकर, तारा वनारसे, प्रतिभा रानडे, माधवी देसाई, मेघना पेठे, 
कविता महाजन यांना वाऱ्यावर सोडून देऊन कादंबरीचा अभ्यास कसा पूर्ण 
होऊ शकतो. डॉ. ठाकूर यांनी स्त्री कादंबरीकारांवर स्वतंत्र पुस्तक आता लिहायला 
ह्वे. 

साहित्याकडे पाहण्याची एक विशिष्ट भूमिका घेऊन केलेल्या या विस्तृत 
अभ्यासाला अनेक संदर्भ ग्रंथांचे महत्त्वपूर्ण सहाय्य लाभलेले आहे. त्याचप्रमाणे 
संदर्भासाठी अतिशय उपयुक्‍त ठरावी अशी १८३० पासून २००५ पर्यंतच्या 
कादंबऱ्यांची विस्तृत सूची डॉ. ठाकूर यांनी या ग्रंथात दिली आहे. थोडक्यात, 
मराठी कादंबरीच्या अभ्यासासाठी उपयुक्‍त ठरेल असा महत्त्वाचा ग्रंथ डॉ. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 6 मामा वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


ठाकूर यांनी सिद्ध केला आहे असे नि:संदिग्धपणे म्हणता येईल. अशाप्रकारचा 
अभ्यास हा अतिशय वस्तुनिष्ठ व टोकदार असावा लागतो. त्यामुळे 'कादंबरीकार 
म्हणून प्रस्थापित व्हायचं असेल तर भरपूर लिहिलं पाहिजे अशी खूणगाठ 
पठारे यांनी बांधली असावी. (पृ. २८३) 'नेमाडे मोठे कादंबरीकार आहेत की 
नाहीत हे काळ ठरवीलच, पण सध्या तरी नेमाडपंथी भजनी मंडळ ते काम 
निष्ठेने करत आहे आणि स्वत: नेमाडे यांनीच त्यांना कामाला लावले आहे. असे 
व्याप्रिबाह्य शेरे टाळायला हवेत. 

तरीही एकूण समीक्षा ग्रंथात मोलाची भर टाकल्याबद्दल डॉ. ठाकूर 
अभिनंदनास पात्र आहेत. 


२१० २2१८ २१० 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४७ वारूळ 


155॥! 2249-0817 ५५/॥७॥३(॥_ 


रवींद्र ठाकूर यांची कविता 


- कमल दणाणे 


डॉ. रवींद्र ठाकूर हे समीक्षक आणि कादंबरीकार म्हणून सर्वपरिचित 
आहेत. त्यांची कवी म्हणून ओळख सर्वांनाच असलेली दिसत नाही. 'अनिकेत 
१९८१, 'दस्तुरखुद्द! २००४ हे त्यांचे -दोन कवितासंग्रह आहेत. त्यामधील 
कविता मौज, अभिरूची मराठवाडा, लोकमत, गाणं, प्रतिष्ठान, पुढारी, उगवाई, 
समस्या, अस्मितादर्श. आकंठ, सकाळ, तरूण भारताच्या दिवाळी अंकातून 
प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. ह्या कविता सामाजिक वास्तव मांडणाऱ्या आहेत. 
त्यामधून त्यांनी अनेक विषय मांडलेले आहेत. स्वानुभवातून निर्माण झालेल्या 
त्यांच्या कविता आहेत. सामाजिक जाणिवेने त्यांनी केलेल्या काव्यामधून 
सामाजिक विषमता, अन्याय, दु:ख, वेदना यामधून येणारी एक प्रकारची बधिरता 
व्यक्‍त होते. कविता ज्या काळात लिहिलेली त्या काळातील प्रभाव कवितेवर 
जाणवतो. डॉ. ठाकूर यांनी सामाजिक जाणिवेने जेवढे काव्य लेखक केले. 
त्यापेक्षा जास्त कविता घ्या प्रेमविषयक आहेत. त्यांची सामाजिक कविता 
समाजव्यवस्था उध्वस्त करणारी, विद्रोह करणारी, विषमतेवर ओरखडे ओडणारी 
आहे. हे जरी खरे असले तरी त्यांच्या प्रेमकविता ह्या प्रस्थापित मराठी कविच्या 
कवितेपेक्षा अनेक वैशिष्ट्यांनी वेगळ्या ठरतात. रूढ प्रेमकवितेपेक्षा डॉ. ठाकूरांच्या 
कविता ह्या वेगळ्याच आहेत. त्यामधूनही ते समाजव्यवस्थेवर बोट ठेवताना 
दिसतात. 

का घेतलंयस तू हे व्रत असं विचारू नये कुणी एवढी त्यांची अस्सल 
सनातन जात तुझ्या कपाळाला कुंकू लागलं आणि तू व्रत घेतलस सारं काही 
स्वीकारण्याचं 

(अनिकेत, पृ. ४१) 

परंपरेत स्त्रीला बंदिवान करून टाकले आहे. यांची जाणीव करून देणारी 
ही कविता आहे, स्त्री जीवन जसे या व्यवस्थेत गुलाम आहे. तसेच इथला सर्व 
मानव ही परंपरेचा, विषम व्यवस्थेचा अंकीत आहे. त्याच चाकोरीत सर्वजण 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४८ यातर वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥1_ 


जगत राहतात. नाही म्हटले तरी प्रत्येकाला जात असते, परंपरा असते. नाव 
असते आणि मन, भावना असतात. त्यामुळे प्रेम केले जाते किंवा होते. तरीही 
कवी म्हणतो, 

सारं माहीत असून $ 

का प्रेम केलं मी तुझ्यावर $ 

तेव्हा सारं विसरलो होतो 5 

आता काहीच विसरू शकत नाही (पृ. २९) 

प्रेम हे प्रेमच असते असे अनेक कवींनी म्हटलेले आहे. कवीला प्रेम 
विसरता आल नाही. त्यामुळे ते सूड घेत आहे असे वाटते. तिने कवीचे दु:ख 
पाहून त्यांच्याकडे पाठ फिरविली होती. कवी तिची वाट पाहतो आहे ही प्रेमातील 
विरहाची जाणीव या कवितेत व्यक्‍त झालेली आहे. प्रेमातून निर्माण झालेल 
दु:ख आभाळासारखं त्यांच्या आयुष्यभर पसरलेलं आहे. मनाला कितीही 
समजूत घातली तरी ते विसरता येत नाही. आपले दारिद्रय हे प्रेमाच्या आड 
येणार याची माहिती असूनही प्रेम केल्याने कवीच्या वाट्याला विरहवेदना आलेल्या 
आहेत. 

आपल्या प्रेमाला जात नव्हती, 

आणि म्हणूनच प्रकारही 

आपल्या जवळ येण्याला 

आणि दूर जाण्यालाही 

(अनिकेत, पृ. २५) 

प्रेमाला नसते जात धर्म, पंथ आणि प्रांताच्या सीमा हे जरी खरे असले 
तरी गरीब आणि श्रीमंतीची दरी ही कवीच्या प्रेमात अडसर ठरली आहे. प्रेमाला 
जात आणि प्रकारही नव्हता. त्यामुळे जवळ येणे आणि दूर जाणे यालाही अर्थ 
नव्हता. माणूस हा जातीशी बांधलेला असतो. कवीचे प्रेम हे या जातीबाहेरच्या 
चौकटीतले होते. ते निस्मिम होते. एकमेकांच्या जवळ ते कसे आले याचे कोडे 
त्या दोघांनाही उलघडत नाही. मात्र दु:ख हे आयुष्यात काठोकाठ भरलेले आहे. 
त्यामध्ये तिच्या प्रेमाचे मिळालेले काही क्षण वजा केले तर सारं दु:खच आहे. 
कवी म्हणतो, 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ४९ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


एकमेकांना झिडकारण्याच्या प्रयत्नात $ 

आपण एकमेकांच्या अधिकच जवळ आलो $ 

एकमेकांवरील प्रेम सिद्ध करू लागलो 5 

तू तर प्रेमाचा दावाच मांडलास माझ्यावर 5 

(अनिकेत, पृ. २२) 

पण आता दूर जाण्यालाच अर्थ आहे. कारण दु:ख भरलेल्या आयुष्यात 
तिने येऊ नये ही अपेक्षा कवीची आहे. प्रेमाची एक वेगळी ओळख या कवितेत 
होते आहे. आपल्या दु:खी आयुष्यात येऊन तिने दु:ख भोगत राहण्यापेक्षा तिने 
तिचे आयुष्य फुलवावे असे कवी म्हणतो. नारायण सुर्वे यांच्या 'तेव्हा एक कर' 
या कवितेची आठवण या ठिकाणी येते. ते म्हणतात, 'मी या विश्वाच्या पोकळीत 
नसेल तेव्हा तू एककर, नवा चुडा भर, नवे घर कर, पण कवी ठाकूर हे 
आपल्या दु:खानी भरलेल्या आयुष्यात प्रियशीने येऊ नये. तिला दु:खाचे चटके 
सोसायला लागू नयेत म्हणून तिची समजूत काढताना म्हणतो, 

फुलं अशी उधळू नकोस वादळल्यासारखी $ 

मी सांगतो त्या मार्गाने जा $ 

थोडे डोळे बांधल्यासारखं होईल $ 

पण पुढे गेल्यावर 5 (पृ. ३२) 

तिला विरह सहन होत नाही तरीही तिला नवीन जगाची कल्पना देतो. 
तिथे तुला शोभेल असे तुझ्यासारखे जग आहे. त्या जगात तू आनंदी राहशील. 
त्या विश्वातील आर्त जपून ठेव. तेच तुझ्यासाठी आहे याची जाणीव करून 
देतो. एक निस्मिम, निस्वार्थी प्रेम या कवितेतून व्यक्‍त होते. मात्र प्रियकरांची 
उदात्त भावना ही अतिउदात्त होते आणि तो परिस्थितीपुढे, समाज व्यवस्थेपुढे 
दुबळा, पळपुटा वाटत राहतो. तो तिची इच्छा, आशा, अपेक्षा मातीमोल करतो. 
गरिबी, दारिद्रय, दु:ख हे मानवनिर्मित आणि नैसर्गिकही असू शकते. त्यासाठी 
आपल्या प्रियशीला सोडून देणे किंवा जीवनामध्ये दु:ख आले तर दोघांनी मार्ग 
बदलणे म्हणजे एक प्रकारचा स्वार्थच आहे असे वाटते. पुढे कवीला तिच्या 
आठवणी सतावतात. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... पया वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


प्लॅट फॉर्मवर आपल्यातच गाणारा 

आत्ममपग्र प्रवासी 

रूठे बलम तेरी याद सताये 

तू 

पल्याड 

गर्द निळ्या डोंगराच्या 

(अनिकेत, पृ. ५७) 

अशी कवीची स्थिती होते. तिच्या आठवणी आकाशातील ताऱ्यासारख्या 
दूरवरून दिसत राहतात. तिच्या विचाराने मनात वारे घोंघावत राहते. कवीची 
अस्वस्थता स्थळ काळाच्या सीमा ओलांडून जाते. मध्यप्रदेशातले मोर बघताना 
तिची आठवण कवीला येते. कवी मोरांशी तिची तुलना करतो. त्याला मोरांचे 
लफ्केदार राजवर्णीय वैभव तिचेच असल्याचे दिसते. तिच्या गालांवर, मादक 
हातावर, चेहऱ्यावर तिच्या नितळ मांड्या, स्तनावर मनात चिरमुद्रित 
गोंदल्यासारखे कवीला वाटते. त्याला हे शरीर, कुणासाठी आहे असा प्रश्न 
पडतो. कवी तिच्या लावण्याचा पुजारी आहे. तो म्हणतो 

गळाभर भरलेल्या घागरीला 

हवेत झोकून 

जेव्हा तू कमर देतेस 

तेव्हा ती घागर 

इथे माझ्यात डुचमळते 

(अनिकेत, पृ. ३९) 

तिच्या सौंदर्याने कवी मनात निर्माण झालेले धुमारे कवी व्यक्‍त करतो 
आहे. तिने भरलेली घागर हवेत झोकून कमरेवर घेतली, तेव्हा तिच्यातील पाणी 
जसे डुचमळते तसेच कवीचे मनही तिच्या लावण्याने हेलकावे घेते. प्रियसीच्या 
सौंदर्याने तो तिच्यावर फिदा झालेला आहे. त्याला ती स्वप्नात दिसते. तिचे 
स्निग्ध हात, नेहमी ताजा आणि नवा वाटणारा हसरा चेहरा, तिच स्निग्धपण 
कवीच्या शरीरावरून, मनामनात पसरत गेलेले आहे. त्यामुळे कवीला तिच्या 
आठवणी, तिचा स्पर्श जाणवत राहतो. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ५१ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(]_ 


पाण्याने ओथंबून थबथबलेला 

हा प्रचंड पहाड 

जसा मी तुझ्या आठवणींनी 

पुढे कवी म्हणतो, 

कुठून येतात दर आठ दिवसांनी $ हे काफिले या गावात 5 

जशा तुझ्या आठवणी याव्यात $नित्य नेमाने दररोज दारात 5 

(अनिकेत, पृ. २७) 

प्रेयसीच्या नित्यनेमाने येणाऱ्या आठवणी कवीला आठ दिवसांनी गावात 
येणाऱ्या काफिल्यासारख्या वाटतात. काफिले आल्याने गावात चैतन्य निर्माण 
होते. तसे कवीला त्या आठवणी नवचैतन्य देतात आणि दु:खही. मात्र कवीची 
स्थिती ही स्वीकार आणि नकार यांच्या सीमारेषेवर आहे. प्रेमाबद्दल कवीचे मन 
दोलायमान होते. आज कवीला तिची आठवण येते. ती आणि तो यांनी एकमेकांना 
झिडकारले आहे. त्यातून ते एकमेकांच्या अधिकच जवळ येतात. एकमेकांवरील 
प्रेम सिद्ध करतात. त्याचवेळी दूर जाण्याचा निर्णय ही व्यक्‍त करतात. येथे 
त्यांच्या अंतरमनातील आणि बाह्यमनातील वेगळेपण दिसते. त्यांच्या मनातील 
युद्धसदृश्य अवस्था कवितेतून चित्रित होते. 

आपलं रक्‍तही आपल्याला समजून घेत नाही $ 

इथून सुरूवात असल्यावर 5 

कुणाला तरी काय सांगाव आता हेच पहाना $ 

तुझ्यासाठी एवढ सोसलं 5 

आणि तूच माझ्या असहाय्यतेवर हसलीस $ 

मनातील द्वैद जसे आहे. तसे समजून घेत नसल्याची खंत व्यक्‍त 
होते. तिच्या एवढं सोसल तरी ती असहाय्यतेवर हसते याचे दु:ख कवी व्यक्‍त 
करतो. हे जगणेच कवीचे प्रेम यशस्वी न होण्याला कारण ठरत गेले असावे असे 
वाटत राहते. कवी तिच्यावर प्रेम करू शकत नाही आणि तिला विसरतही नाही 
अशीच बैचन अवस्था कवीला जगावी लागते म्हणून कवी म्हणतो 'मी तुझ्यावर 
प्रेम करू शकत नाही $ तुला विसरूही शकत नाही $ कदाचित विसरू न शकणं 
$ हेच प्रेम करणं असावं (पृ. ४) तिला न विसरणे हेच प्रेम असावे हे प्रेमाचे एक 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ५२५७० वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


वेगळे रूप या कवितेत मांडल्याचे दिसते. हे प्रेम अतिउच्च कोटीतील आहे. 
स्वत: तिच्यासाठी झिजत राहणे निस्वार्थीपणे आणि तिच्या सुखाची प्रार्थना 
करणे. तिच्यावर प्रेम करू शकत नाही. त्याचे कारण कवीची हतबलता जी 
परिस्थितीतून आलेली आहे. कदाचित तिच्यावर प्रेम केल्याने, तिचा स्वीकार 
केल्याने तिला आपल्या दारिद्रयाचे, गरिबीचे दु:ख सोसावे लागेल म्हणून कवी 
तिच्यावर प्रेम करू शकत नाही. हे प्रेयसीचे सुख पाहण्याचे कवीचे निस्वार्थी 
आणि अलौकिक प्रेम आहे. कवी पत्रामधून आपल्या भावना व्यक्‍त करतो तो 
कवितेत म्हणतो, 

तुझ पत्र मिळालं आता पुन्हा आरास मांडावीशी वाटत नाही इतकी 
घट्ट गुंतली आहेत बोटं की पूर्वीचीच ओंजळ अजून भरलेली आहे हे तुलाही 
माहित आहे तसं पत्र पाठविनच. (अनिकेत, पृ. ४) 

येथे एकमेकांबदलचा विश्वास पत्रातून व्यक्‍त होतो. एकमेकांशी घट्ट 
जोडलेल्या नात्याची विण आठवते. पण कवीला पुन्हा ती आरास मांडण्याची 
इच्छा नाही. ते तुटत गेलेत पुन्हा नाती जुळवावी वाटत नाहीत. पण नात्याची 
गुंतागुंत संपणारीही नाही. आणि ती त्यांना मोडताही येत नाही. प्रेमाचे एक 
वेगळेच विश्व ठाकूरांच्या कवितेतून उलघडत जाते. प्रत्येकालाच प्रेम हे हवे 
असते पण ते मिळत नाही. माणसं माणसांपासून तुटत चालली आहेत. त्यामुळे 
ती एकमेकांना ओळखही दाखवित नाहीत. माणसाच्या जीवनातील ओलावा 
संपल्याची जाणीव कवी व्यक्‍त करतो. 

“प्रत्येकालाच हवं आहे प्रेम 

पण ते दखायला मात्र कोणीच तयार नाही. 

(दस्तुरखुद्द, पृ. ३६) 

ही जीवनातील तुटलेपण, कोरडेपण आहे. अशाही स्थितीमध्ये कवी 
आगऱ्याहून येताना तिच्यासाठी भेटकार्ड देण्यासाठी चित्राच पुस्तक आणतो. 
त्यातील अनेक चित्रापैकी कोणत भेटकार्ड म्हणून पाठवावं याबद्दल त्यांच्या 
मनात विचार चालू आहेत. 'चिर विश्रांत अप्रतिम नक्षीदार ताजच्या कबरीचे 
चित्र तो पुन्हा पुन्हा पाहतो आहे पण कवीला वाटते. मुमताजच्या छोट्या कबरीवर 
भोवतालच्या झाकाळलेल्या अंधकारातून कबरीला सोडवीत ज्योत जागवीत 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ५३. वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


जगणारा एक कंदील जळतोय. हे चित्र तिला पाठवावे. हीच कवीची प्रेमाबद्दलची 
भूमिका आहे. तिला सुखी ठेवण्याची, अंधकारमय असणाऱ्या स्वत:च्या 
जीवनापासून तिला दूर ठेवून तिच्यासाठी जगत राहणे, तिला प्रकाश देणे ही 
कवीची एका निस्सिम, निस्वार्थी आणि अलौकिक प्रेमाची संकल्पना असावी 
असे वाटते. 
डॉ. रवींद्र ठाकूर हे सामाजिक जाणिवेने कविता लिहिणारे कवी आहेत. 

त्यांच्या अनिकेत” आणि 'दस्तुरखुद्द' या कवितासंग्रहात सामाजिक जाणिवेबरोबर 
प्रेमविषयक कविता मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र या कविता मराठी साहित्य 
प्रवाहातील प्रेम कवितापेक्षा अनेक दृष्टीने वेगळ्या ठरतात. त्यांची प्रेमाविषयीची 
भूमिका, प्रेमाविषयीची संकल्पना ही मराठी कविंच्या प्रेमविषयक विचारापेक्षा 
वेगळी आहे. या विचारामुळे डॉ. ठाकूर यांची प्रेम कविता उच्चस्थानावर विराजमान 
होते. 

संदर्भ : 

१. ठाकूर रवींद्र, 'अनिकेत', १९८१ 

२. ठाकूर रवींद्र, “दस्तुरखुद्द., दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २००४ 


२१० २2१८ २१८ 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ५४.७० वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


नव्या सहस्त्रकातील सामाजिक चळवळींना 


“महात्मा” ही कादंबरी बळ देईल 
- हरि नरके 


या कादंबरीच्या उत्तम निर्मितीचा पहिला पुरावा म्हणजे या कादंबरीच्या 
मुखपृष्ठावर छापलेले अस्सल छायाचित्र होय. माझ्या पहाण्यातली ही पहिली 
कादंबरी आहे की जिच्या मुखपृष्ठावर महात्मा फुलेंचे अस्सल छायाचित्र आले 
आहे. चरित्रांवर ते यापूर्वी आलेले आहे; पण कादंबरीवर ते पहिल्यांदाच आलेले 
आहे. 

मी आपणास एवढेच सांगेन की मराठीतील महात्मा फुलें यांच्यावरील 
निदान तेरा कादंबऱ्या माझ्या वाचनात आल्या आहेत, ही चौदावी आहे. या 
सगळ्या कादंबऱ्या बारकाईने वाचल्यानंतर मी एवढेच म्हणेन की मेहता साहेबांनीच 
प्रसिद्ध केलेली अनिरूद्ध पुनर्वसू यांची "प्रभंजन' ही कादंबरी सगळ्यात सरस 
होती. खरं म्हणजे इंदूताई केळकर यांनी लिहिलेली 'सावित्री जोती" ही सुद्धा 
चांगलीच कादंबरी होती. नयनतारा देसाईंचा 'तेवतो नंदादीप हा" हा प्रयत्नही 
बरा होता. आणखी काही प्रयत्नांचे उल्लेख करत बसण्याऐवजी एवढेच सांगतो 
की, त्या सर्वांवरचा अत्यंत उत्कृष्ट आणि आजपर्यंतचा सर्वात श्रेष्ठ असा प्रयत्न 
हा आहे. मला सर्वात जास्त आवडलेली कादंबरी ही आहे. 

डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी अद्ययावत साधनांचा अभ्यास करून ही कादंबरी 
लिहिलेली आहे. त्यांनी जुन्या माहितीच्या आधारे लिहिलं असतं तरी ते चुकीचं 
झालं नसतं. पण त्यांनी अगदी अद्ययावत साधनांचा अभ्यास केला आहे आणि 
म्हणून या कादंबरीच्या ब्लर्बवर म. वा. धोंड यांनी म्हटल्याप्रमाणे चरित्रात्मक 
कादंबरी लिहिणारा कादंबरीकार हा एका अर्थाने संशोधकही असतो आणि 
सर्जकही असतो, तर ते खऱ्या अर्थाने डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी सिद्ध करून 
दाखविले आहे. उत्तम प्रकारची संशोधनशीलता आणि सर्जकता त्यांच्याकडे 
असून कुठेही सत्याशी आणि वास्तवाशी तडजोड त्यांनी केलेली नाही. किरकोळ 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... पु नल वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५॥७॥३(]_ 


स्वातंत्र्य आपण मान्यचं केले पाहिजे. तेवढे आपण लेखकाला दिलचं पाहिजे. 
पण कादंबरी लेखक याहीपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य घेऊन गेला असता तरी तक्रार 
करण्याचं कारण नव्हतं. हे स्वातंत्र्य त्याने घेतलंच पाहिजे आणि आम्ही दिलंच 
पाहिजे. तरी उदाहरणादाखल नमूद करून ठेवतो की त्यांनी दिलेला मुक्‍ताचा 
निबंध १८५५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला असून तो १८५२ मध्ये झालेल्या म. 
फुलेंच्या सत्काराआधी आलेला आहे. पण लेखकाला गरजेनुरूप असं करावसं 
वाटलं असेल तर त्यात वावगं काहीच नाही. अशासारख्या किरकोळ गोष्टी 
सोडल्या तर असं कुठेही दिसलं नाही की लेखकाने आवर्जून कुठे काही स्वातंत्र्य 
घेतल आहे वा पडझड केली आहे किंवा काही बदल केले आहेत. मला स्वत:ला 
असं वाटतं की ही कादंबरी असूनसुद्धा इतकं त्या सत्याशी, संशोधनाशी, त्या 
अभ्यासाशी प्रामाणिक राहत राहत हा लेखक पुढे गेलेला आहे ही फार मोठी 
जमेची बाजू आहे. दुसरी बाजू नोंदवली पाहिजे ती अशी की, सत्याशी, फुलेंच्या 
जीवनातील घटना प्रसंगाची एकरूप होणाऱ्या आणि त्याचप्रमाणे संशोधनात 
अतिशय प्रावीण्य असलेल्या या लेखकाने आपण कादंबरी लिहितो आहोत याचं 
भान कुठेही सोडलेलं नाही. म्हणजे चरित्रग्रंथामध्ये ज्या साधक बाधक चर्चा 
करावयाच्या असतात तशा प्रकारच्या चर्चा करत न बसता खुबीने म. फुल्यांच्या 
साहित्यातील वाक्ये त्यांच्या तोंडी घालून या चर्चा त्यांनी पुढे नेल्या आहेत. 
इतका चांगला प्रयत्न मला अन्यत्र आढळला नाही. गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा 
असूड, सार्वजनिक सत्यधर्म यातील विचार प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने फुल्यांच्या 
तोंडी घालून त्यांनी उत्तम मेळ साधला आहे. समग्र फुले साहित्यसुद्धा या 
रूपाने आपल्याला निवडक स्वरूपात या कादंबरीत वाचायला मिळते. 

या कादंबरीचं आणखी एक वैशिष्ट्य मला जाणवलं आणि ते मला फार 
मनापासून आवडलं. या कादंबरीत असे कितीतरी प्रसंग आहेत, की हा लेखक 
आपल्याला हलवून सोडतो, डोळ्यात पाणी आणतो. ते वाचताना आपण गदगदून 
जातो. मला अतिशय आवडलेला प्रसंग म्हणजे, जेव्हा मारेकरी म. फुले यांचा 
खुन करायला येतात हा आहे. हा प्रसंग ठाकूरांनी अतिशय नाट्यपूर्ण पद्धतीने 
वर्णन केला आहे. मुळातच तो प्रसंग आव्हानात्मक आणि लेखकाला पेलण्यासाठी 
खूप ताकद हवी अशी मागणी करणारा आहे. परंतु ठाकुरांनी तो इतका जिवंत 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... क चा वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


केला आहे आणि ते प्रसंगचित्र हुबेहूब आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. ते 
मारेकरी आपल्यासमोर उभे आहेत। म. फुल्यांशी बोलत आहेत आणि म. फुले 
त्यांना जिकत आहेत असं सारं दृश्य आपल्या समोर उभं राहतं आणि आपल्या 
काळजाला ते छेदून जातं. याशिवाय म. फुलेंच्या सत्काराचा प्रसंग, त्यांच्या 
मृत्यूनंतर झालेला अकांत आणि सावित्रीबाईंनी घेतलेला पुढाकार अगदी शिवाजी 
महाराजांची समाधी शोधण्यासाठी म. फुलेंनी केलेला आटापिटा असे कितीतरी 
हेलावून टाकणारे प्रसंग या कादंबरीत आले आहेत. 

मला स्वत:ला असं वाटतं की म. फुले यांच्या चरित्रात्मक लेखनामध्ये 
आणि त्यांच्यावरील कादंबरीलेखनामध्ये वाचकांना वाचायला लावणारी, वाचकांना 
सतत पुढे पुढे जात रहावं अशी प्रेरणा देणारी, पकडून ठेवणारी आणि तरीही 
चरित्राशी कुठल्याही प्रकाराची धरसोड न करता सतत प्रामाणिक राहिलेली 
अशी अत्यंत सुंदर कादंबरी या निमित्ताने आपल्याला वाचायला मिळते आहे. 

त्यांनी तीस संदर्भग्रंथांची यादी येथे दिलेली आहे. परंतु माझी खात्री 
आहे की किमान तीनशे ग्रंथ तरी त्यांनी वाचले असतील. कारण त्याशिवाय तो 
सारा काळ, त्यावेळचं पुण्यातलं वातावरण शब्दात पकडणं एवढं सोपं नव्हत. 
परंतु ठाकूर त्यात यशस्वी झाले आहेत. 

त्याकाळी पुण्यातील सुधारकांनी “दक्षिणा प्राइज कमिटीला" जो अर्ज 
लिहिला होता आणि त्यामुळे जी काय त्रेधा तिरपिट उडाली त्याचं ठाकूरांनी 
अत्यंत बहारदार असं वर्णन केलं आहे. हे प्रसंग फार कमी प्रमाणात आपल्यासमोर 
आले आहेत. घडतं ते असं की, पुण्यातील सुधारक तरूण सरकारला विनंती 
करत आहेत, की पेशवाईपासून ब्राह्मणांना दक्षिणा वाटपाची पद्धत चालत आलेली 
आहे. तुम्हीही ती सुरू ठेवली आहे. तेव्हा त्यातली काही रक्कम चांगल्या पुस्तकांना 
बक्षीस म्हणून दिली जावी. अशा प्रकारचा हा विनंतीचा अर्ज लोकहितवादी, 
बापूसाहेब मांडे आणि त्यांच्या भवाकरांसारख्या इतर सुधारक मित्रांनी केलेला 
आहे. हे घडताना पुण्यात हलकल्लोळ माजला, की या धर्मबुडव्यांनी सरकारकडे 
आपल्या दक्षिणेवर डाव आणण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न चालवले आहेत. 
पुण्यातल्या मंडळींनी तुळशीबागेत सभा बोलविली आहे आणि ती सभा 
बोलवल्यामुळे हे सगळे सुधारक घाबरलेले आहे. आता हे गेल्या शतकातलं 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ५७ वारूळ 


155॥! 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


सामान्यपणे नेहमीच दिसणारं चित्र होतं. काहीतरी करायला जायचं पण संकटाची 
वेळ आली. परीक्षेची घडी आली की घाबरून जायचं हे पुरोगामी म्हणवल्या 
जाणाऱ्या उच्चवर्गीय सुधारकांमध्ये आपल्याला सतत दिसतं. अशावेळी म. फुले 
यांच्यासारखा एक निधड्या छातीचा तरूण, जगाचं वय जेमतेम पंचवीस वर्षांचं 
आहे तो उभा राहतो, त्यांना संरक्षण देतो. सुमारे पन्नास तरूण अंगरक्षकांच्या 
तैनातीत सुधारक तुळशी बागेत पोहचतात. बागेत प्रचंड ब्रह्मवृंद जमलेला आहे. 
संतापलेला आहे. त्यावेळी त्या तरूण सुधारकांशी जी झाडाझडती घेतली 
जाते. तेव्हा ते शांतपणे सांगतात की, हा अर्ज आम्ही लिहिलेला नसून तो 
जोतीबा फुलेंनी लिहिलेला आहे. त्यावेळी अक्षरश: टाचणी लागून फुगा फुटावा 
त्याचप्रमाणे सगळा ब्रह्मवृंद हतबल होतो. हा जो सगळा वृत्तांत या कादंबरीत 
आला आहे. तो वाचल्यानंतर फुले या नावाची ताकद त्यावेळी पुण्यात काय 
असेल याची साक्ष पटते. कारण शेकडो नव्हे तर हजारोंच्या संख्येने जमलेले 
सगळे ब्राह्मण त्यावेळी संतापलेल्या अवस्थेत आहेत. परंतु तो अर्ज फुलेंनी 
लिहिलेला आहे म्हटल्यानंतर सगळेच एकदम गर्भगळीत होतात. काय करणार 
मुकाट्याने निघून जातात. मला स्वत:ला असं वाटतं की, फुलेंच्या मागे लोक 
नव्हते असं जी काही मंडळी नेहमी म्हणत असते. त्यांनी या निमित्ताने पुन्हा 
एकदा थोडसं चिंतन करावं, शोध घ्यावा. सांगण्यासारखं असं खूप आहे. परंतु 
कादंबरीत काय काय देणार शेवटी ही कादंबरी आहे आणि जागेचीही मर्यादा 
आहेच यांचेही भान आपल्याला ठेवलं पाहिजे. 

“सत्सार” चे दोन अंक निघले असं त्यांनी म्हटलं आहे, परंतु मला 
शंका आहे. “सत्सार' चा तिसरा अंक निघालाच नसेल असं म्हणता येणार 
नाही, कारण म. फुलेंचं अजून न मिळालेलं असं खूप साहित्य असावं पुरावा 
द्यायचा म्हणून एवढेच सांगतो की, म. फुलेंच्या टीकाकारांनी टीकेखाली म. 
फुलेंची जी विधानं वापरली आहेत, ज्या कविता वापरल्या आहेत त्यांचा समावेश 
अजूनही 'म. फुले समग्र वाडूमयात” झालेला नाही. याचा अर्थच असा की, ते 
साहित्य अजून आपल्याला मिळालेलं नाही. त्याचा कसून शोध घेतला पाहिजे. 

अशा अनेक गोष्टी आहेत. 'सत्सार'चा तिसरा अंक कदाचित निघालाही 
असेल. 'सत्सार'च्या पहिल्या अंकाच्या एक हजार प्रती खपल्या होत्या असा 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... प्त वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


उल्लेख त्यांनी केला आहे. १८८५ साली एका नियतकालिकाच्या एक हजार 
प्रती खपतात ही घटना लक्षणीय आहे. याचा अर्थ काय होतो फुलेंच्या मागे 
लोक नव्हते फुलेंचं लोक वाचत नव्हते त्याशिवाय का हे घडलं सांगायला 
अभिमान वाटतो की, फुले समग्र वाडमयाच्या दहा हजार प्रतींची पहिली आवृत्ती 
निघाली तेव्हा लोकांनी रेशनसारख्या रांगा लावून प्रति घेतल्या नंतरची पन्नास 
हजार प्रतींची नवी आवृत्तीही आता संपत आली आहे. 

मला सांगायचं ते हे, की अजूनही पुण्यातल्या, महाराष्ट्रातल्या आणि 
भारतातल्या काही लोकांना फुलेंचं नेमकं मोठेपण कळालेलं नाही. लेखक 
प्रकाशकांचं अभिनंदन यासाठी करणं आवश्यक आहे की ठाकुरांनी कोल्हापूरात 
राहून ही कादंबरी लिहिली आणि मेहतांनी पुण्यात असून ती प्रसिद्ध केली. 
कादंबरी लिहायला घेतली हे शतक संपत असताना ती प्रसिद्ध होत आहे, नव्या 
सहस्त्रकात आपण प्रवेश करीत आहोत, अशा वेळी हे पुस्तक येत आहे. मला 
असं वाटतं की नव्या सहस्त्रकात म. फुलेंचं जे मूल्यमापन केले जाणार आहे 
त्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्‍त ठरणार आहे. फुले, -आंबेडकरांचं, शाहू महाराजांचं 
मोल आज या देशातल्या बहुजनांना कळू लागलेलं आहे. त्या सगळ्यांच्या 
जाणिवा विकसित करण्याचं काम ही कादंबरी करेल असा मला विश्वास वाटतो. 
उद्याच्या सामाजिक चळवळींना बळ देण्याचं काम ही कादंबरी करेल. 

तरूण पिढीला कदाचित संशोधनपर लेखनात आणि चरित्रपर ग्रंथात 
फारसा रस वाटत नसेल, परंतु या कादंबरीमध्ये मात्र त्यांना खेचून नेण्याची, 
पकडून ठेवून सतत पुढे नेण्याची, वाचायला लावण्याची क्षमता आहे आणि 
शिवाय अत्यंत सहज सोप्या भाषेत हे सारे लेखन झाले आहे. भाषेचा मुद्दा 
थोडासा वादग्रस्त होऊ शकतो. कारण लेखकाची अडचण अशी आहे की, 
काही ठिकाणी त्या काळातील लेखकांनी लिहिलेली त्या काळची मूळ भाषा 
उपलब्ध आहे. आणि काही ठिकाणी आता कल्पनेने लिहायचं आहे. त्यामुळे 
कल्पनेने लिहिताना आजची भाषा आणि काही ठिकाणी उपलब्धतेनुसार त्या 
लेखकांची त्या काळची भाषा असं झालं आहे. त्यामुळे काही वेळा एकाच 
माणसाच्या तोंडी दोन वेगवेगळ्या प्रकारची भाषा आलेली आहे. परंतु ते अगदी 
अटळ आहे. कारण गेल्या शतकात त्या भाषेचं जसंच्या जसं कल्पनेने ताडंणं 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... पु९ वारूळ 


॥155॥ 2249-0817 '//५॥३(॥_ 
किंवा आकलून लिहिणं तसं अवघडचं आहे. 

आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी कादंबरीला लिहिलेल्या 
मनोगतात असं म्हटलं आहे, की महाराज सयाजीराव गायकवाड यांची म. फुले 
यांना जी मदत केली. ती म. फुले यांच्या मृत्यनंतर घडलेली घटना असल्याने 
ती या कादंबरीत आलेली नाही. हे अगदी खरं आहे. म. फुले यांच्या मृत्यूनंतरच्या 
अत्यंयात्रा, त्याबाबत सावित्रीबाइनी घेतलेला पुढाकार या दोन मुख्य घटनांनंतर 
कादंबरी संपते. म. फुले यांची ही चरित्र कहाणी असल्यामुळे त्यांच्या शाळांच्या 
कामापासून ती सुरू होते आणि त्यांच्या मृत्युजवळ थांबते. पहिल्या भागात 
१८५७ पर्यंतचा कथाभाग येतो. दुसऱ्या भागात १८५७ ते १८८५ पर्यंतचा 
राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेपर्यंतचा कथा भाग आला आहे. आणि १८८५ ते 
१८९० पर्यंतचा कथा भाग तिसऱ्या आणि चौथ्या भागात आला आहे. अशाप्रकारे 
एकूण चार भागात विभागलेली एकूण चारशे ऐंशी पृष्ठांची एक चांगली बलदंड 
कादंबरी या चरित्रकहाणीच्या रूपाने आपल्याला वाचायला मिळते आहे. 

बडोद्याहून मदत मिळायला जो उशीर झाला, त्याबाबत नेमके काय 
घडले याचा शोध घेतला गेला पाहिजे। महाराजांकडे मामा परमानंदांनी तीन पत्रं 
पाठवली होती. पहिलं पत्र त्यांनी ३१ जुलै १८९० ला लिहिलं. दुसरं लगेच 
१८९० च्या ऑगस्ट महिन्यात लिहिलं आणि तिसरं पत्र म. फुले यांच्या 
मृत्यूनंतर लगेच डिसेंबर महिन्यात लिहिलं. या तीनही पत्रांमध्ये पुन:पुन्हा एकच 
मागणी होती की, महात्मा फुलेंसारख्या एका मराठा मानसिकतेची बंध मुक्‍ती 
करणाऱ्या, बहुजन समाजाची मानसिकता बदलण्याचं काम करणाऱ्या माणसाला 
मदत करा. म. फुले यांच फार मौलिक असं वर्णन मामा परमानंदांनी केलेलं 
आहे. त्यांच इतकं चांगलं वर्णन इतर कोणत्याही समकालीन लेखकाने केलेलं 
नाही. म. फुले यांची खरी ताकद ओळखणारा हा मामा परमानंद नावाचा एक 
ब्राह्मणेतर विद्वान आहे. मला सांगायचं आहे ते असं, की मामांनी सयाजीरावांना 
तीन तीन पत्र लिहिल्यानंतरसुद्धा मदत मिळायला जुलै १८९० ते फुब्रुवारी 
१८९२ एवढा मोठा कालखंड जावा लागलेला आहे. म्हणजे त्यावेळची 
नोकरशाहीसुद्धा आजच्या सारखीच मधे काड्या घालायचं काम करत होती का 
ती पत्रं महाराजांपर्यंत पोचलीच नाहीत का पत्रं पोचल्यानंतर सुद्धा महाराजांना 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... पत ळा वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


निर्णय घेऊ नये असं काही कारस्थान काही लोकांनी केलं होतं का कारण म. 
फुले गेल्यानंतरची पुढची दोन पत्रं आणखी आहेत. त्यापैकी एका पत्राचा उल्लेख 
कादंबरीत आला आहे. पुढे आणखी एक पत्र असं आहे की, यशवंताच्या हातून 
पुन्हा नव्याने अर्ज लिहून घेऊन पाठवावा लागलेला आहे. ही पत्रं तरी कशी 
उपलब्ध झाली ते माहीत आहे सयाजीरावांच्या दरबारातील दिवाण रामचंद्रराव 
धामणस्करांना मामा पुन:पुन्हा पत्र लिहीत आहेत आणि मग ती तीनही पत्रं 
धामणस्करांनी परत पाठविली आहेत. आणि पुन्हा एकदा नव्याने अर्ज मागविला 
आहे. अशाप्रकारे ही पत्रं आज आपल्याला उपलब्ध झाली आहेत. पुढची जी 
पत्रं आहेत त्यात सुद्धा म. फुले मरण पावले आहेत आता तरी निदान सावित्रीबाईंना 
आणि यशवंतला मदत पाठवा अशी विनंती मामांनी केलेली आहे. तेव्हा असं 
दिसून येतं की, फेब्रुवारी १८९२ मध्ये मदतीचा पहिला चेक येतो आणि 
त्यानंतर दर तीन महिन्याला पन्नास रूपये अशी मदत चालू राहते. हा सगळा 
पुढचा इतिहास या कादंबरीत येणे शक्‍यच नव्हते. 

परंतु पुढे जे घडलं, म. फुले यांच्या कुटुंबांची जी वाताहत झाली ती 
प्रचंड चटका लावून जाणारी आहे. 'पूना कमर्शिअल अँड कॉन्ट्रॅक्‍्टिंग कंपनी* 
सारख्या एका फार मोठ्या कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर असलेला हा माणूस 
स्वत:च्या बळावर सामाजिक कार्य करत होता. स्वत:च्या तेलाने जळणं असं 
त्याला म्हणतात. सरकारच्या मदतीवर किंवा लोकांच्या वर्गणीवर नव्हे! स्वत: 
कमवलेल्या पैशांवर सामाजिक कार्य करणारा हा माणूस होता. लक्षावधी रूपये 
ज्याने कष्टाने कमावले आणि सामाजिक कार्यासाठी खर्ची घातले त्याच्याजवळ 
शेवटच्या आजारपणात औषधपाण्यासाठी लागतील इतकेही पैसे शिल्लक नव्हते. 
हे सगळं वाचतांना डोळ्यात पाणी उभं राहत. डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी फार 
ताकदीने ते सगळ उभं केलं आहे. 

म. फुले गेल्यानंतर यशवंत आणि सावित्रीबाई अन्नपाण्याला महाग झालेले 
आहेत. पुढच्या काळातलं चित्र असं आहे की, १० मार्च १८९७ ला सावित्रीबाई 
जातात. त्या गेल्यानंतर यशवंताचं पुढे काय झालं ते आपल्याला फारसं माहीत 
नव्हतं. परंतु आता कागदपत्रांवरून आपण हे सिद्ध करू शकलो आहोत की, 
यशवंत सैन्यात डॉक्टरची नोकरी करत होता. चीन, बँकाक, आफ्रिका इत्यादी 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... २: डि व डा वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४/॥७॥३(॥_ 


अनेक ठिकाणी त्याने भ्रमंती केली. तोही १९०६ मध्ये मरण पावला आहे. तो 
गेल्यानंतर त्याची पत्नी निराधार झालेली आहे. त्याला एक मुलगी आहे. त्याच्या 
मृत्यूनंतर पत्नीने आणि मुलीन काय केले प्रथम म. फुले आणि सावित्रीबाईंची 
सर्व ग्रंथसंपदा रद्दीत विकली. त्यानंतर घरातली भांडी विकली आणि शेवटी 
११ आक्टोबर १९१० ला म. फुलेंच ते प्रिय घर, जिथे सत्यशोधक समाज 
जन्माला आला, जिथे अस्पृश्यांसाठी विहीर खुली करून देण्यात आली, जिथे 
बालहत्या प्रतिबंधक गृह चालवलं गेलं, जिथे रात्रीच्या शाळा चालल्या, सारं 
सारं क्रांतिकारक कार्य ज्या घराने पाहिलं आणि जिथे महात्मा फुले यांच्या 
अस्थी आजही आहेत ते घर अनदगा शंभर रूपयाला या बाईने विकलं मित्रहो, 
नव्या शतकात म. फुले यांच नवं आकलन आणि मूल्यमापन होत असताना 
त्यांच्या कुटुंबाची झालेली ही वाताहत मला आपल्यासमोर एवढ्यासाठी ठेवायची 
आहे की, म. फुले यांचा हा ध्येयवाद पुन्हा जागवला पाहिजे. या समाजाला 
पुन्हा नव्या बळानं, पुरूषार्थानं उभं करायचं असेल त्या माणसांना काय सोसावं 
लागलं हे ही सांगितलं पाहिजे. 

घर विकल्यानंतर ती बाई रस्त्यावर आली. तिला बेवारस म्हणून मरण 
पत्करावं लागलं. म. फुले यांची सून रस्त्यावर बेवारस म्हणून मरण पावली. 
त्यांची नात लग्न करायला कोणी तयार नाही अशा भजंग अवस्थेत फिरत होती. 
तेव्हा होले नावाच्या एका बिजवर माणसाशी तिला लग्न करावं लागलं. तिला 
दोन मुलं झाली ती दोन्ही मुलं आज हयात आहेत. कदाचित ती आज म्हणत 
असतील महात्मा फुलेंनी आम्हाला काय दिलं त्यांच्या मनात कदाचित कटुताही 
असू शकेल. माळी समाजसुद्धा असं म्हणतो की, म. फुलेंनी आमच्यासाठी 
फारसं काही केलं नाही. जातीचे लोक तर त्या काळातही त्यांच्या विरोधात 
होते. परंतु मित्रहो, म. फुले हे गेल्या शतकातले एकच असे अद्वितीय क्रांतिकारक 
आहेत की, ज्यांनी स्वत:च्या कुटुंबासाठी आणि स्वत:च्या जातीसाठी काहीही 
केलेलं नाही. साऱ्या समाजासाठी आणि देशासाठी मात्र खूप काही केलं. फुले हे 
बांधकाम व्यवसायात होते म्हणून “बिल्डर” हा शब्द वापरायची मला भीती 
वाटते. कारण बिल्डर” हा शब्द आता एवढा बदनाम झालाय की म. फुले हे 
“बिल्डर” होते असं म्हटलं तर ती त्यांची बदनामी ठरेल. परंतु मी जर असं 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... क मा गाता वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


म्हटलं तर ते आपल्याला जरूर पटेल की, फुले हे बिल्डर असतील नसतील 
परंतु ते 'नेशन बिल्डर” मात्र नक्कीच होते. 

म्हणून एकविसाव्या शतकात या राष्ट्रनिर्मात्याचं नवं आकलन होत 
असताना तरूण पिढीला, बहूजनांना, नव्याने शिकू लागलेल्या दलित, 
आदिवासींना वाचायला प्रवृत्त करील. त्यांना एक नवी जगण्याची ताकद देईल 
अशी एक सुंदर कादंबरी डॉ. ठाकूर यांनी दिली आहे. 


२१० २2१८ २१८ 
»* २ >* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ८ राडा वारूळ 


155॥९ 2249-0817 ४/१॥॥॥॥_ 
“साहित्य : समीक्षा आणि संवाद' - 


साहित्यविषयक प्रश्‍नांची चिंतनशील मांडणी 
- प्रियांका कुंभार 


“साहित्य : समीक्षा आणि संवाद" हा डॉ. रवींद्र ठाकूर यांचा चौथा 
समीक्षा ग्रंथ होय. साहित्यसमीक्षा आणि साहित्यसंवाद या दोन भागात 
विभागलेल्या या ग्रंथात साहित्यातील प्रवृत्ती-प्रवाह, साहित्याचे समाजशास्त्र 
यासारखी आधुनिक समीक्षापद्धती आणि कविता, कादंबरी आदी 
साहित्यप्रकारांविषयीची तात्विक आणि लीळाचरित्रापासून आधुनिक काळातील 
अनेक लक्षणीय साहित्यकृतींची विवेचक समीक्षा संकलित झाली आहे. 

लेखकाने या पुस्तकाने साहित्यकृतींकडे शोधक दृष्टीने पाहण्याचा व 
त्यानंतर समीक्षा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विवेचनात कथा, कादंबरी, 
कविता, नाटक, आत्मचरित्र, वैचारिक साहित्य आदि साहित्य प्रकारांचा समावेश 
केलेला आहे. त्याचबरोबर समीक्षेच्या संदर्भात काही मननीय विचार व्यक्‍त 
केले आहेत. या ग्रंथातील बहुतांश समीक्षात्मक लेखांना पूर्वप्रसिद्धी मिळाली 
आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे स्वरूप हे संकलित लेखसंग्रहाचे आहे. 

या ग्रंथाच्या सुरूवातीला लेखकाने कादंबरी या वाडूमयप्रकारांसंदर्भात 
विचार प्रकट केले आहेत. कादंबरी या वाडूमयप्रकाराचा उगम, त्याचा विकास 
या विषयी अत्यंत अभ्यासपूर्ण असे विवेचन येथे आले आहे. ते मुळातूनच 
वाचावे असे आहे. त्याचप्रमाणे प्रादेशिकता व ग्रामीणता यांचा विविध बाजूंनी 
विचार केलेला आहे. या संदर्भात व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या ग्रामीण साहित्याची 
व आजच्या ग्रामीण साहित्याची वैचारिक चिकित्सा महत्त्वाची ठरते. तसेच लेखकाने 
महात्मा फुले यांचा साहित्यविषयक दृष्टिकोन विशद केला आहे. एकंदरीत 
प्रारंभीच्या भागात लेखकाने समीक्षचे स्वरूप स्पष्ट केलेले आहे. दुसऱ्या भागात 
लेखकाने वाचक व अभ्यासक यांच्याशी समीक्षेद्रार संवाद साधलेला आहे. 
म्हाइंभट, वि. स. खांडेकर, र. वा. दिघे, खानोलकर, फ. म. शहाजिंदे इ. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 4 आक कता वारूळ 


155 2249-0817 ५/8॥॥_ 


लेखकांच्या साहित्यकृतींवर प्रकाश टाकलेला आहे. उदा. खांडेकर यांच्या ययाती, 
दोन ध्रुव, हृदयाची हाक, भालचंद्र नेमाडे यांच्या झूल, जरीला इ. कादंबऱ्या 
समीक्षेसाठी निवडलेल्या आहेत. सुब्रह्मण्य भारती व स्वातंत्र्यवीर सावरकर 
यांचा तौलनिक विचार त्यांच्या कवितांद्वारे लेखकाने केलेला आहे. या दोन 
कवींची काव्यवैशिष्ट्ये आणि राष्ट्रवादी जाणीव वाचकांसमोर मांडली आहे. यानंतर 
मराठी ग्रामीण कविता या विषयाचा सोदाहरण परामर्श घेतलेला आहे. तराळ 
अंतराळ, एक झाड दोन पक्षी ही दोन महत्त्वाची आत्मचरित्रे, साष्टांग नमस्कार 
हे एक नाटक व एक कथासंग्रह यांच्यावरही लेखकाने आपली अभ्यासपूर्ण मते 
व्यक्‍त केली आहेत. ग्रंथाच्या अखेरीस लेखक साहित्याकडे वळालेला असून 
लोकसाहित्याचे स्वरूप व रंगरूप असे दोन लेख ग्रंथात समाविष्ट केलेले आहेत. 
एकूणच ठाकूर यांनी या ग्रंथाद्वारे बहुतांश वाड्मयकारांचा परामर्श घेतल्याचे 
दिसून येते. डॉ. रवींद्र ठाकूर यांचा ग्रंथ प्रामुख्याने अभ्यासकांसाठी आहे. 
त्यातून त्यांना नवे विचार, नवे दृष्टिकोन समजून येतील। यातील काही समीक्षात्मक 
लेख हे छोटेखानी आहेत. लेखकाने आपल्या लेखनात आकृत्या, रेखाचित्रे, 
उदाहरणे, संदर्भ, अवतरणे दिलेली असल्याने त्यांच्या मतांना वजन प्राप्त होते. 
तसेच प्रत्येक लेखानंतर संदर्भ ग्रंथ यांची सूची दिलेली आहे. त्यामुळे जिज्ञासूंना 
तिचा उपयोग होतो. त्याचप्रमाणे निवडक कादंबऱ्यांची सूचीही दिलेली आहे. 

साहित्याची प्रकृती आणि मूल्यांकन याविषयीचा अनाग्रही परंतु ठाम 
दृष्टिकोन आणि साहित्यव्यवहाराच्या समाजसापेक्षेतेचे डोळस भान यामुळे या 
सर्व लेखनातून साहित्य कलेवर अकृत्रिम प्रेम करणारे सर्जक मन अभिव्यक्त 
होत राहते. त्यामुळेच या ग्रंथातील विवेचन अनेक ठिकाणी पुरेसे निर्भीड आणि 
परखड झाले आहे. साहित्यसमीक्षेविषयी स्पष्ट सैद्धांतिक भूमिका आणि 
साहित्यातील प्रवृत्ती-प्रवाह व लक्षणीय साहित्यकृतींची साक्षेपी समीक्षा या दोहोंचा 
औचित्यपूर्ण मेळ साधणाऱ्या या ग्रंथात साहित्यव्यवहाराकडे पाहण्याचा समांतर 
दृष्टिकोन प्रत्ययास येतो. डॉ. रवींद्र ठाकूर यांच्या समीक्षाप्रवासातील एक लक्षणीय 
वळण म्हणून या ग्रंथाची नोंद घ्यावी लागेल. 


१० 2१८ २१८ 
»* >* »* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 2 काता वारूळ 


155॥ 2249-0817 ५/॥७॥३(॥_ 


“उद्या पुन्हा.. * साहित्य संमेलनातील राजकारण 
- सतेज दणाणे 


राजकारणाने समाजव्यवस्था पोखरून टाकलेली आहे. माणूस हा 
समाजाचा घटक असल्याने तोच राजकारणापुढे झुकलेला आहे. साहित्य हे 
समाजजीवनाचे प्रतिबिंब असते. साहित्यामुळे समाजजीवनाला दिशा मिळते. हे 
खरे आहे. पण साहित्य आणि साहित्यिकांची संमेलने होतात. त्या संमेलनात 
काय होते हे आपण प्रसारमाध्यमातून पाहत असतो, वाचत असतो, ऐकत 
असतो. निवडणूका जाहीर झाल्यापासून ते साहित्य संमेलन पार पडल्यानंतरही 
त्यावरील चांगल्या वाईट गोष्टीवर चर्चा होत राहते. हे आपणाला ज्ञात आहेच. 

डॉ. रवींद्र ठाकूर या साहित्यिकाने 'उद्या पुन्हा हाच खेळ" या कादंबरीमध्ये 
साहित्यसंमेलनाची आतली बाजू उघडी पाडली आहे. साहित्य कसे निर्माण 
होते, नव्हे साहित्यिक कसे निर्माण केले जातात. त्यांनी लिहिलेले ते खरेच 
साहित्य असते का 'कळप' प्रवृत्तीने किंवा पाय चाटल्यामुळे 'क” दर्जाचे लेखनही 
डोक्यावर घेऊन चालविले जाते. साहित्य कशाला म्हणावे हेच साहित्यामधील 
व्यक्‍तींना कळलेले नाही. निवडणूकीसाठी, निवडून येण्यासाठी कसे मार्ग 
अवलंबिले जातात। साहित्य संमेलनाला उत्सवाचे स्वरूप आल्याने खेळ 
खेळणारे, खेळ-खेळत राहतात. सत्कार स्वागत यांना हपापलेले साहित्यिक 
आणि राजकारणी यांची सांगड कशी जुळली जाते. हे उद्या पुन्हा हाच खेळ' 
मध्ये दिसते. 

अरविंद हा कादंबरीचा निवेदक साहित्यिकाचा दुटप्पीपणा उघड करतो. 
मराठी साहित्याचे अध:पतन, मराठी समाजाचे अध:पतन आणि संमेलनाचे 
सांस्कृतिक अध:पतनही उघड करतो. संमेलनामध्ये पत्रकार, लेखक, कवी, 
प्रकाशक, प्राध्यापक, संस्थापक, कवयित्री हे प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी, 
स्वार्थासाठी नीतीमूल्ये गहाण टाकून कशी जगतात. हे लेखकाने मांडले आहे. 
या ठिकाणी अरविंदची नैतिकता प्रभावी ठरल्यामुळे, अनैतिकता दाखविण्यात 
कादंबरीचा लेखक यशस्वी झालेला आहे. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... क ता वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


संघर्ष हा माणसामध्ये स्वार्थासाठी चाललेला आहे. तो कुटुंबापासून ते 
राजकाराणापर्यंत आणि साहित्याच्या संमेलनापर्यंत चालूच आहे. हे अनेक 
पात्राच्या माध्यमातून लेखकाने मांडलेले आहे. पांडू पवार, राजापूरकरबाई, 
गोडबोले, स्नेहप्रभा कोतमिरे, शिरगोपीकर, शेख अशा व्यक्तींच्या जीवननिष्ठा 
तकलादू आहेत. पुस्तकाला पुरस्कार मिळविण्यासाठी, पुढील निमंत्रण 
मिळविण्यासाठी, आपल्या कंपूची वर्णी लावण्यासाठी ही मंडळी पाय चाटतात. 
शरीरविक्रय करणाऱ्या कवयित्री आहेत. पुरस्काराला हपापलेले लेखक आहेत. 
प्राध्यापकांना राबवून घेणारे संस्थापक आहेत. लेखकाला मनासारखे नाचायला 
लावणारे प्रकाशक आहेत. अशा अनेक प्रवृत्तींची मंडळी साहित्यसंमेलनामधून 
लेखकाने दाखविलेली आहेत. 

साहित्य हे समाजाला घडविण्यासाठी असते, पण घडताना दिसत नाही. 
प्रत्येकजण आपआपल्या जातीच्या प्रांताच्या कोशात कंपू करून, एकमेकांची 
पाठ खाजवताना दिसतो. दलित, ग्रामीण, मुस्लीम साहित्याची चर्चा होते. तात्विक 
प्रश्‍नही हाताळले जातात. कलावाद, जीवनवाद यावर चर्चा होते. मात्र जात धर्म 
विरहीत साहित्य निर्माण होत नाही. साहित्य हे सामाजिक बांधिलकी जपते की, 
जातीनिष्ठा, धर्मनिष्ठा जपते हा प्रश्न निर्माण होतो. अरविंदच्या तटस्थ भूमिकेतून 
संमेलनाचे सांस्कृतिक अध:पतन डॉ. ठाकूर यांनी दाखविले आहे. अरविंद 
म्हणतो, डोक्यात पुन्हा अनेक गोष्टींचा गजबजाट उसळला. सारखं पुढे पुढे 
करणारी ती राजापूरकर बायको बरोबर लोढण्यासारखा फिरणारा तो पारगावकर 
ते प्रसिद्धीलोलुप आणि पुरस्कारांना हपापलेले लेखक, गटबाज समीक्षक, पुरस्कार 
देणारे आणि घेणारे खाबू लोक, त्यांचे एकमेकांच्या पाठी खाजवून घेण्याचे ते 
ओंगळ प्रकार, त्यांच्या आपापसातल्या त्या लाथाळ्या, आपल्याच कोशात 
अडकलेली गोडबोल्यासारखी, काळ्यांसारखी माणसं, आयत्या प्रतिष्ठेवर 
आपोआप प्रस्थापित होणाऱ्या शर्मिला सारख्या पोरी, बायकोला घेऊन फिरणारे 
जाधव, प्रसिद्धी विन्मुख लेखकांची होत असलेली उपेक्षा आणि बाजार बुणग्यांना 
आलेले महत्त्व हे सगळं पुन्हा पुन्हा आठवत होतं शेवटी अशोक म्हणाला. तेच 
खरं. उद्या पुन्हा हाच खेळ. जो खेळ काल सुरू होता. तोच आजही सुरू आहे 
आणि उद्याही तोच पहावा लागणार आहे. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... क कात वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


लेखक म्हणून मिरविणाऱ्याबद्दल अरविंद म्हणतो, आणि हे म्हणे 
समाजाच्या सांस्कृतिक प्रगतीचे आधारस्तंभ! ही समाजवृक्षावर पोसलेली बांडगुळं 
आहेत. हे समाजाकडून सारं काही घेतात. लेखक म्हणून अधिकच घेतात. 
परंतु आपण समाजाला काय देतो, समाजासाठी काय करतो. याचा मात्र विचार 
करत नाहीत. ती यांची कुवतच नाही. हे माणूस म्हणून नव्हे तर लेखक म्हणून 
भ्रमात जगतात आणि माणसांपासून, त्यांच्या जगण्यापासून दूर जातात. डॉ. 
ठाकूर यांनी साहित्यिकांचे वाभाडे काढून साहित्यिक म्हणून त्यांची कर्तव्य 
काय आहेत. यांचे भान साहित्यिकांना दिले आहे. इथे कोणाचाच कोणावर 
विश्वास नाही. व्यक्तिश: तर मला कोणतीही साहित्य चळवळ माझी वाटत 
नाही. जवळीचीही वाटत नाही. मी बोलून चालून एक मुसलमान माणूस, इथं 
जिकडे पहावे तिकडे मला मुस्लिम द्वेष पोसलेला दिसतो. इथला मुसलमान 
भयग्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत तो काय जगणार आणि काय लिहिणार 
त्याच्यावर हिंदूचा विश्वास नाही. साहित्याचा उथळपणा, चळवळीची झालेली 
वळवळ, जात, धर्म, प्रांत यांच्या आधारे निर्माण होणारे कंपू, जात, धर्म यामुळे 
बाहेर टाकल्यामुळे अस्वस्थ झालेले साहित्यिक. अशा साहित्य संमेलनातील 
गोष्टीकडे तपशीलवार, बारकाईने, तटस्थपणे आणि नैतिकता जपून लेखकाने 
एक दृष्टिक्षेप टाकलेला आहे. त्यांच्या या निरीक्षणातून साहित्य संमेलन' हा 
एक खेळ मांडलेला आहे. तो खेळला जातोय खेळ-खेळत असतात. त्यामधून 
निर्मिती काहीच होत नाही. समाजाला दिशाही मिळत नाही. फक्त तो स्वार्थ 
प्रवृत्तीचा बाजार आहे. तरीही तो पुन्हा खेळला जात आहे. खेळला जाणार आहे. 
हे डॉ. ठाकूर यांनी सूचित केले आहेत. 

साहित्यिकाची बांधिलकी समाजाला दिशा देण्याची असते. डॉ. रवींद्र 
ठाकूर यांनीही बांधिलकी स्वीकारून साहित्य संमेलनामधील अपप्रवृत्ती दाखविल्या 
आहेत. त्यामुळे साहित्य संमेलनातील अशा प्रवृत्ती साहित्यिक, राजकारणी, 
प्रकाशक असे जबाबदार घटक त्या निश्‍चितच टाळतील. अशी आशा प्रज्वलीत 
करणारी 'उद्या पुन्हा हाच खेळ" ही कादंबरी आहे. 


१० २१८ २१८ 
»* >* »* 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... कक कता वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


डॉ. रवींद्र ठाकूर यांचे वाड्मयीन योगदान 
- शर्मिला घाटगे 


डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय अशा अनेक 
वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून लेखन केले आहे. प्रथम काव्यलेखनापासून 
साहित्यनिर्मितीला प्रारंभ केला. त्यांचा अनिकेत” हा पहिला काव्यसंग्रह १९८१ 
मध्ये प्रकाशित झाला. त्यांच्या या कवितासंग्रहातील कवितेतून सामाजिक 
विषमता, अन्याय यामुळे दुखावलेल्या तरूण मनाच्या वेदना ते व्यक्‍त करतात 
“ज्यांच्या जवळ गेलो", “आमची इमानं विकत घेण्याचे" “ज्यांना कधीही तोंड 
दाखवायचं नव्हतं", “काल त्यांनी माझ्या आयुष्याची भाकितं केली” अशा 
बऱ्याच कवितांमधून ठाकूर यांचे व्यक्‍त होणारे कविमन आपले अनुभव एका 
निर्विकार तटस्थपणे आविष्कृत करताना दिसते. काही कवितांमधून आपली 
प्रेमविषयक जाणीव त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. “तुला एखादं भेटकार्ड", 
“आयुष्याच्या कुठल्या वळणावर”, 'मला कसे यावेत अश्रू/, “आपल्या प्रेमाला 
जात नव्हती", “तुझ्याकडे पाठ फिरवून' अशा काही कवितांतून प्रेमविषयक 
हळूवार भावना ठाकूर यांनी आविष्कृत केल्या आहेत. त्यांच्या दोन्ही 
कवितासंग्रहातील कविता ह्या दु:ख आणि वेदनेमुळे तरूण कोवळ्या मनाला 
येणारी असहायता (एक प्रकारची बधिरता) व्यक्‍त करतात. त्यामुळे त्यांच्या 
कविता वाचताना रसिकांच्या मनावर एक प्रकारचे दडपण येते व तो अंतर्मुख/ 
चिंतनशील झाल्याशिवाय राहत नाही. 

“दस्तुरखुद्द| या २००४ ला प्रकाशित झालेल्या काव्यसंग्रहाच्या 
प्रस्तावनेत डॉ. रवींद्र ठाकूर म्हणतात, 'मी पहिल्यांदा कवी आहे. त्यानंतर 
कादंबरीकार आहे आणि त्यानंतर समीक्षक आहे. ज्या माणसाला कविता कळत 
नाही किंवा कविता आकलन नाही असा माणूस साहित्याचा अभ्यासक कसा 
होऊ शकतो असा प्रश्‍न मला पडतो." या कवितासंग्रहामध्ये एकूण पन्नास 
कविता आहेत. अनिकेत” मधील काही निवडक कविता या कवितासंग्रहात 
घेतल्या आहेत. त्यांच्या या कविता दु:ख, दैन्य, अशांतता, अगतिकता, अन्याय 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... क कत डा वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


आणि दांभिकता याविरूद्ध आवाज उठविण्याचे कार्य करताना दिसतात. यासंदर्भात 
शिवाजी पाटील म्हणतात, 'दस्तुरखुद्द' या संग्रहातील कविता अवतीभोवतीच्या 
वास्तवाचे भान जागवणारी आहे. कधी ओवीतून तर कधी गझलेतून पण विशेषत: 
मुक्‍तछंदातून आविष्कृत झालेले आशयविश्व सर्व मानवांच्या समस्येभोवती 
केंद्रित झालेले दिसून येते. एकविसाव्या शतकातील जागतिकीकरण-- 
खाजगीकरण / चंगळवाद यामध्ये माणूसपण हरवत चाललं आहे. या 
धकाधकीच्या जीवघेण्या परिस्थितीतील मनाचे चित्रण 'दस्तुरखुद्द' मध्ये 
उलघडत जाते. यामध्ये संवेदनाहीन व्यवस्था, सामान्य माणसाची अगतिकता, 
राजकीय टोळ्यांची दांभिकता आणि कमालीचा स्वार्थ असे अनेक विषय या 
कवितेत हाताळले गेलेले दिसतात. जागतिकीकरणाच्या युगात नातेसंबंधामध्ये 
कमालीचा दुरावा निर्माण होत आहे. नाती लुप्त होत चालली आहेत. बिघडत 
चाललेल्या नातेसंबंधावर ठाकूर यांनी दृष्टिक्षेप टाकला आहे. त्याचबरोबर वास्तव 
समाजस्थितीचे चित्रण करताना डॉ. रवींद्र ठाकूर म्हणतात, - 

“व्यासपीठावर भेटतील तेवढे 

शब्दांचे ताशे बडविणारे आणि 

एकजात गांडू सर्व 

पांढऱ्यावर काळं करणारे अशा परखड शब्दांत वास्तव समाजस्थितीचे 
चित्रण केलेले दिसून येते. 

अलीकडे मराठी साहित्यात ठाकूर यांना सुविख्यात कादंबरीकार म्हणून 
ओळखले जाऊ लागले आहे. त्यांनी एकूण चार कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. 
कादंबरीत एखादा विषय विस्तृतपणे मांडता येतो म्हणून ठाकूर यांनी हा 
वाड्मयप्रकार हाताळलेला आहे. १९९९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'उद्या पुन्हा 
हाच खेळ” या कादंबरीतून लेखकाने साहित्य संमेलनातील राजकारण, क्षुद्र 
आणि स्वार्थी वृत्तीचे पदोपदी घडणारे दर्शन भाबडेपण टाळून कमालीच्या तटस्थ 
वृत्तीने घडविले आहे. साहित्य संमेलनातील राजकारणाचे सूक्ष्म दर्शन या 
कादंबरीतून अभिव्यक्‍त झाले आहे. या कादंबरीविषय प्रकाश किनगावकर 
लिहितात, साहित्य संमेलनातील भ्रष्टाचार, लाचारी, हेवेदावे, गटबाजी, सुमार 
दर्जाच्या लेखकांना सहज मिळणारी मान्यता आणि चांगल्या लेखकांची होणारी 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७0: वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


उपेक्षा अशा अनेक अपप्रवृत्तींवर कठोर प्रवाह करीत आत्मचिंतन करायला 
लावणारी ही कादंबरी आहे. अरविंद या कादंबरीच्या निवेदकाद्वारे साहित्य 
संमेलनांचे सांस्कृतिक अंध:पतन कसे होते हे ठाकूर यांनी दाखविलेले आहे. 
महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जीवनचरित्राचे अनोखे दर्शन घडविणारी 
“महात्मा” ही कादंबरी लिहून डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी चरित्रात्मक कादंबरीमध्ये 
मोलाची भर टाकली आहे. ही कादंबरी म्हणजे चरित्रकहाणी तर आहेच, पण 
त्याचबरोबर म. फुले यांच्यासारख्या महामानवाचे विचारही येथे अगदी सोप्या 
भाषेत व्यक्‍त झाले आहेत. नागनाथ कोत्तापल्ले 'महात्मा' कादंबरीविषयी म्हणतात 
जेव्हा एखाद्या महापुरूषाच्या जीवनचरित्रावर कादंबरी लिहिली जात असते, 
तेव्हा त्या लेखकाचा दृष्टिकोन कोणता आहे हा सुद्धा फार महत्त्वाचा भाग 
असतो. म. फुले यांच्याविषयी या पूर्वीच्या कादंबरीमधून प्रकट झालेला त्या 
त्या लेखकांचा त्या विषयांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि डॉ. रवींद्र ठाकूर 
यांचा दृष्टिकोन अगदी वेगळा आणि स्वतंत्र असा आहे. हे मूलभूत वेगळेपण 
आहे ते म. फुले यांच्या जीवनकार्यांची मूळ प्रेरणा लक्षात घेण्याविषयीचे म. फुले 
यांनी ज्या प्रेरणेने काम केले, तो समग्र काळ समजावून घेऊन केवळ बहुजनांनाच 
नव्हे, तर समग्र समाजास नवी चेतना देणारा क्रांतिकारक महापुरूष म्हणून येथे 
म. फुले या व्यक्‍्तिमत्वाकडे पाहिले गेले आहे. या कादंबरीची भाषा इतकी 
ओघवती आहे की, वाचकांच्या मनावर सहज परिणाम करून जाते. महात्मा ही 
कादंबरी मराठी वाचकांपुरती सीमित न राहता इतर भाषामध्ये देखील उपलब्ध 
होत आहे. कन्नड, तामिळ, तेलगू भाषांमध्ये तिचे अनुवाद होऊ लागले आहेत. 
ही कादंबरी २००५ मध्ये या शीर्षकाने इंग्रजीत अनुवादित झाली आहे. तर 
तिचा हिंदी अनुवाद प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. एकूणच महात्मा ही फुल्यांवरील 
एक लक्षवेधी कादंबरी असून मराठी साहित्यात तिने मोलाची भर टाकली आहे. 
“कर्णपर्व' (२००३) ही डॉ. रवींद्र ठाकूर यांची कर्णकथेचा अभिनव 
वेध घेणारी कादंबरी आहे. तत्कालीन विषम सामाजिक परिस्थितीत 
वर्णव्यवस्थेच्या वरवंट्याखाली भरडून निघालेला प्रतिनायक कर्ण हाच या 
कादंबरीचा विषय आहे. 'कर्णपर्व' ही कादंबरी मानवंशशास्त्र व समाजशास्त्रीय 
परिणाम घेऊन साकारलेली असून सामाजिकतेचे व्यापक संदर्भ तिला लाभले 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७१ तद वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५॥७॥३(॥_ 


आहेत. तसेच या कादंबरीने पूर्वसूरींच्या कादंबरीचा, तिच्या रचनातंत्राचा प्रभाव 
नाकारून नवीन रचनातंत्र स्वीकारलेले आहे आणि म्हणूनच ती आशयसमृद्ध 
झाली आहे. या संदर्भात डॉ. नंदकुमार मोरे लिहितात, आज विज्ञानयुगात 
वावरत असताना आधुनिक मानववंशशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय संकल्पनांच्या 
प्रकाशझोतात महाभारताकडे पाहिल्यास त्यातील सर्वच व्यक्तिरेखा मानवी 
संसारातील सुखदु:खे असल्याची जाणीव आपणास होते. नेमका हाच दृष्टिकोन 
स्वीकारून आणि वरील पारंपरिक दृष्टी निग्रहाने अव्हेरून कर्णाचा वेध घेणारी 
रवींद्र ठाकूरांची 'कर्णपर्व' ही कादंबरी वेगळी वाटते. कर्ण या व्यक्‍्तिरेखेसह ही 
कादंबरी संपूर्ण महाभारत कथेचा पट प्रचंड ताकदीनिशी वाचकांसमोर ठेवण्यात 
यशस्वी झाली आहे. संपूर्ण महाभारतातील जीवननाट्याच्या पटावर कर्णाच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेताना त्याच्या मनातील प्रश्‍नांचा गोंधळ, त्याच्या मनाचा 
झालेला कोंडमारा या कादंबरीतून मोठ्या सामर्थ्याने व्यक्त झाला आहे. या 
कादंबरीमधील व्यक्तिरेखा जिवंत वाटतात. तत्कालीन जीवनपद्धती 
वर्णव्यवस्था, प्रथा, परंपरा, रीतिरिवाज व दैनंदिन व्यवहार यांचा लेखकाने 
किती सूक्ष्म अभ्यास केला आहे याचा प्रत्यय पानापानावर वाचकांना येतो. 
व्हायरस' (२००९) ही डॉ. रवींद्र ठाकूर यांची चौथी कादंबरी आहे. 
या कादंबरीत लेखकाने अतिशय संवेदनशील विषय मांडलेला आहे. या 
कादंबरीमध्ये त्यांना विद्यापीठीय राजकारण, प्रशासन व्यवस्थेवरील भ्रष्टाचार 
आणि राजकारण यांचे वास्तवतेच्या पातळीवर चित्रण केले आहे. विद्यापीठाच्या 
अधिविभागातील राजकारण, हेवे-दावे, जात-पात, कूटनीती, संशोधन मार्गदर्शन 
तसेच अगदी कारकुनापासून ते कुलगुरूपर्यंत अनेक मार्मिक गोष्टींवर दृष्टिक्षेप 
टाकलेला आहे. 'व्हायरस” ही कादंबरी सामाजिक व राजकीय तसेच शिक्षण 
क्षेत्रातल्या सर्व अंगांना स्पर्श करते. व्हायरस म्हणजे विषाणू. तो अत्यंत घातक 
असतो. संगणकामध्ये जेव्हा व्हायरस असतो तेव्हा तो संगणकातील माहिती 
नाहीशी करतो. त्याच पद्धतीने शिक्षणक्षेत्रातील व्हायरस” म्हणजे जातीयवादी 
राजकारण आणि भ्रष्टाचार होय. एकूणच शिक्षणव्यवस्था कशाप्रकारे करप्ट होत 
जाते याचे अत्यंत सूक्ष्म, मर्मग्राही, प्रत्यक्षदर्शी आणि रंजक विवेचन या 
कादंबरीच्या माध्यमातून ठाकूर यांनी केलेले दिसून येते. यासंदर्भात जे. एफ. 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७.२. ७७७७७७ वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


पाटील म्हणतात, विद्यापीठ व्यवस्थेमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, 
महाविद्यालयीन शिक्षकांचे प्रतिनिधी, विद्यापीठिय शिक्षकांचे प्रतिनिधी यांच्या 
हितसंबंधातील संघर्षाचे कसे प्रतिबिंब पडते व एखाद्या कुलगुरूंच्या काळात 
संपूर्ण विद्यापीठच कसे सामाजिक समस्या बनू शकते हे समजून घ्यायचे झाले 
तर ही कादंबरी समजून घेणे आवश्यक आहे. कादंबरीमधील घटना, प्रसंग 
व्यक्तिरेखा इ. सर्व काही काल्पनिक असले तरी आजच्या शिक्षणव्यवस्थेतील 
वातावरण कसे बिघडत जाते याचे वास्तव चित्रण करणारी ही कादंबरी उत्तरोक्‍्तर 
चर्चिली जात आहे. अशाप्रकारे डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी कादंबरीलेखनातून वेगवेगळे 
विषय हाताळलेले दिसून येतात. 

रवींद्र ठाकूर यांनी काव्य आणि कादंबरी लेखनाबरोबरच विपुल समीक्षा 
लेखनही केलेले आहे. त्यांचे हे समीक्षालेखन संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
उपयोगी ठरत आहे. त्यांच्या या समीक्षालेखनाने मराठी साहित्यात मोलाची भर 
घातली आहे. त्यांच्या मराठी ग्रामीण कादंबरी" (१९९३) या पहिल्या 
समीक्षाग्रंथात मराठी साहित्यातील ग्रामीण कादंबऱ्यांचा समग्र समालोचनात्मक 
आढावा घेतला असून तात्त्विक अंगाने कादंबऱ्यांची समीक्षाही केली आहे. या 
ग्रंथाच्या आतापर्यंत दोन आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या असून आवृत्त्यामध्ये १९९३ 
नंतरच्या काळात प्रकाशित झालेल्या आणखी काही कादंबऱ्यांचा विचार करून 
भर घातली आहे. अभ्यासक व संशोधक यांना उपयुक्‍त ठरेल असा हा समीक्षाग्रंथ 
आहे. या समीक्षा ग्रंथातून मराठी साहित्यामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या ग्रामीण 
कादंबरीकारांची ओळख होते. १९६० नंतर निर्माण झालेला ग्रामीण साहित्य 
हा प्रवाह महत्त्वाचा असून या समीक्षाग्रंथामुळे अभ्यासकांना ग्रामीण कादंबरीची 
पूर्वावस्था ते ग्रामीण कादंबरीची आतापर्यंतची वाटचाल लक्षात येते. त्यामुळे हा 
समीक्षा ग्रंथ लक्षणीय ठरतो. 

रवींद्र ठाकूर यांनी “साहित्यिक आनंद यादव” या दुसऱ्या समीक्षा ग्रंथात 
आनंद यादव यांची वाड्मयीन जडणघडण व त्यांचे संपूर्ण साहित्य याचा परामर्श 
घेतला आहे. आनंद यादवांसारख्या एका प्रतिभावंत लेखकाच्या साहित्याचा 
परिपूर्ण संबंधित रसग्राही आणि विवेचक अभ्यास रवींद्र ठाकूर यांनी केला 
असून मराठी समीक्षेमध्ये हा ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय ठरतो. कारण या ग्रंथातून 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७४३ नान वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


सुविख्यात साहित्यिक व समीक्षक म्हणून प्रख्यात असणाऱ्या आनंद यादव या 
व्यक्तिमत्वाची ओळख करून देण्याचे कार्य रवींद्र ठाकूर यांनी केलेले आहे. 
“कादंबरीकार र. वा. दिघे" हा रवींद्र ठाकूर यांचा समीक्षाग्रंथ १९९३ मध्ये 
प्रकाशित झाला. 'पाणकळा”, सराई", पड रे पाण्या!" यासारख्या कादंबऱ्याचे 
लेखन करणारे एक मोठे कादंबरीकार र. वा. दिघे यांची खऱ्या अर्थाने ओळख 
झाली ती ठाकूर यांच्या या समीक्षा ग्रंथामुळेच, असे म्हटले तर ते मुळीच 
चुकीचे ठरणार नाही. त्यांचा हा समीक्षाग्रंथ परीक्षार्थी, संशोधक व अभ्यासक 
यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ठाकूर यांची दृष्टीच चिकित्सक आणि समीक्षात्मक 
असल्याने ते अधिकाधिक काळ समीक्षालेखनातच रमलेले दिसतात. 

१९९३ साली प्रकाशित झालेल्या 'साहित्य : समीक्षा आणि संवाद" या 
ग्रंथाचे ठाकूर यांनी 'साहित्य समीक्षा' 'साहित्य संवाद" या दोन भागात वर्गीकरण 
केले आहे. साहित्य समीक्षा' या भागात प्रामुख्याने तात्विक आणि समीक्षा 
विषयाशी संबंधित लेख व परीक्षणे घेतली आहेत, तर 'साहित्यसंवाद* या 
भागात कादंबरी, कविता, कथा, आत्मचरित्र इ. वाडूमयप्रकारानुसार 
समालोचनात्मक समीक्षा व परीक्षण लेख समाविष्ट केले आहेत संशोधनाच्या 
दृष्टिकोनातून पाहिले तर हा ग्रंथ सैद्धांतिक आणि उपयोजित स्वरूपाचा असून 
मराठी साहित्य समीक्षेत महत्त्वाची भर टाकणारा आहे. “प्रवाह आणि प्रतिक्रिया 
या समीक्षाग्रंथात ठाकूर यांनी १९७५ नंतरचा काळ अशा सामाजिक आशयाच्या 
दृष्टीने वेगवेगळ्या वातावरणात निर्माण झालेल्या मराठी कवितेचा आलेख ठाकूर 
यांनी रेखाटला आहे. १९७५ नंतर मराठी कवितेतही अनेक ठळक प्रवृत्तीप्रवाह 
निर्माण झाले. याचाच शोध घेऊन ठाकूर यांनी कवितेचा सूत्रबद्ध आणि साक्षेपी 
आढावा घेतला असून त्यांनी मराठी कवितेचा हा वेध सूक्ष्म, समग्रलक्ष्यी आणि 
निर्भीड असा आहे. 

अलीकडे २००७ साली प्रकाशित झालेला त्यांचा 'मराठी कादंबरी : 
समाजशास्त्रीय समीक्षा हा महत्त्वाचा समीक्षाग्रंथ असून तो सर्व अभ्यासकांना 
उपयुक्‍त ठरला आहे. या ग्रंथामध्ये मराठी कादंबरीचा उद्रम व विकास कसा 
होत गेला याची सविस्तर मांडणी कालखंडानुसार केली आहे. तसेच मराठी 
कादंबरीची समाजशास्त्रीय अंगाने चिकित्सा केली आहे. या त्यांच्या ग्रंथामुळे 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... 00४५ वारूळ 


155 2249-0817 ५/8॥॥_ 


संशोधकांना एक नवी दिशा मिळते. अत्यंत चिकित्सक अभ्यासपूर्ण रीतीने 
साकारलेला हा ग्रंथ मराठी समीक्षेत वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण करणारा ठरला 
आहे. या ग्रंथामुळे साहित्य क्षेत्रात एक साक्षेपी समीक्षक म्हणून त्यांची ओळख 
निर्माण झाली आहे. अशाप्रकारे ठाकूर यांनी आपल्या समीक्षालेखनात अनेक 
विषयांचा उहापोह केला आहे. 'चर्चा आणि चिकित्सा” हा रवींद्र ठाकूर यांचा 
नवा समीक्षाग्रंथ अलीकडेच म्हणजे २०११ मध्ये प्रकाशित झाला. या ग्रंथात 
समकालीन साहित्य समीक्षेत नेहमी चर्चेत असणाऱ्या अनेक विषयांची परखड 
चिकित्सा केलेली आहे. मराठी साहित्याच्या अभ्यासकांना आणि संशोधकांना 
हा ग्रंथ उपयुक्‍त ठरतो. काव्य, कादंबरी, समीक्षालेखनाबरोबरच रवींद्र ठाकूर 
यांनी काही संपादनेही केली आहेत. त्यामध्ये 'क्रांतिजागर” 'ना. वि. जोशीकृत 
पुणे वर्णन”, “साहित्य संवाद, “आत्मसंवाद' आणि 'समीक्षापद्धती : सिद्धांत 
आणि उपयोजन या ग्रंथाचा समावेश होतो. त्यांच्या संपादित ग्रंथामध्ये 
'क्रांतिजागर” मध्ये महात्मा फुले यांच्या समग्र कवितेचे सटीप संपादन केलेले 
आहे. म. फुले यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि विचारांचा परिचय वाचकांना करून 
देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म. फुले हे केवळ प्रबोधनकार नसून 
समाजक्रांतिकारक होते. तसेच ते एक सर्जनशील लेखक होते. त्यांनी गद्य व 
पद्यलेखन केले. परंतु त्यांच्या या लेखनाचा महाराष्ट्राला अजूनही म्हणावा तेवढा 
परिचय नाही. हा परिचय करून देण्याचे काम 'क्रांतिजागर” सारख्या ग्रंथाचे 
संपादन करून केले. तसेच 'ना. वि. जोशीकृत पुणे वर्णन* हे दुसरे संपादन 
म्हणजे पुणे शहराचे वर्णन करणारा दुर्मीळ असा सांस्कृतिक दस्तऐवज आहे. 
यामध्ये लेखकाने केवळ स्थलवर्णन केले नसून त्यामध्ये तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितीचे वस्तुस्थितिनिदर्शक चित्र ग्रंथत केले आहे. शिवाजी विद्यापीठाने 
२००३ साली बी. ए. भाग एक साठी लावलेल्या 'साहित्य संवाद' या ग्रंथाच्या 
संपादनात रवींद्र ठाकूर यांचा सहभाग होता. तसेच पुणे विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमासाठी लावलेल्या 'आत्मसंवाद'" या ग्रंथामध्ये ठाकूर यांनी काही 
लेखांचे संपादन केले आहे. ही संपादने आणि त्या ग्रंथांना लिहिलेल्या प्रस्तावना 
अभ्यासकांना उपयुक्‍त ठरत आहेत. 

अशाप्रकारे डॉ. रवींद्र ठाकूर यांनी कविता, कादंबरी, समीक्षा, संपादने 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७५७ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


व अनुवाद अशा विविध स्वरूपाचे लेखन करून मराठी साहित्यात आपले 

वैशिष्ट्यपूर्ण आणि लक्षणीय स्थानही निर्माण केले आहे. त्यांनी वेळोवेळी 

वेगवेगळ्या विषयांच्या अनुरोधाने केलेली समीक्षा महत्त्वाची असून ती मराठी 

अभ्यासकांना उपयोगी ठरत आहे. विशेषत: १९९९ नंतर ज्या चरित्रात्मक 

कादंबऱ्या प्रकाशित झाल्या आहेत, त्यात रवींद्र ठाकूर यांची 'महात्मा' ही 

कादंबरी महत्त्वाची ठरली आहे. तर 'कर्णपर्व' ही त्यांच्या नावलौकिकात भर 

घालणारी महत्त्वपूर्ण कादंबरी आहे. 'व्हायरस” ने मराठी कादंबरीत आपले 

वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण केले. शिक्षण क्षेत्रातही संबंधित असलेला वाचकांचा, 

विद्यार्थ्यांचा आणि प्राध्यापकांचा या कादंबरीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. 

जातीयवादी समाज आणि शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचार यांचा जिवंत प्रत्यय आणून 

देणारी ही कादंबरी वाचकांच्या मनात खोलवर परिणाम करून जाते. सारांश, 

त्यांनी केलेली कविता, कादंबरी, समीक्षा, संपादने इत्यादी बहुविध स्वरूपाची 

साहित्यसेवा पाहता मराठी साहित्यातील एक महत्त्वाचे लेखक म्हणून मराठी 

समीक्षेला त्यांची नोंद घ्यावी लागेल यात शंका नाही. 

संदर्भ : 

१. ठाकूर रवींद्र, “दस्तुरखुद्द”, प्रस्तावना दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २००४ 

२. पाटील शिवाजी, 'सत्यशोधातील मर्म मांडणारी कविता, परिवर्तनाचा 
वाटसरू”, वर्ष ६, अंक ८, पृ. ३० 

३. किनगावकर प्रकाश, साहित्यक्षेत्रावर टाकलेला 'क्ष' किरण : 'उद्या पुन्हा 
हाच खेळ' 

४. कोत्तापल्ले नागनाथ, “शतकांच्या संधिकाळात प्रसिद्ध झालेली महात्मा 
ही ऐतिहासिक घटना/, प्रतिष्ठान, औरंगाबाद, नोव्हें-, डिसें १९९९, पृ. 
58० 

५. मोरे नंदकुमार, 'कर्णपर्व'। आणि “कादंबरीतील कर्ण”, स्वछंद प्रकाशन, 
हलकर्णी, ता. चंदगड, दिपावली विशेषांक, २००४, पृ. ४५ 

६. पाटील जे. एफ., 'व्हायरस', प्रबोधन प्रकाशन ज्योती, दीपावली, ऑक्टो, 
-नोव्हे, २००८, पू. ११७ 


च 
२१०2 २१८ 22 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... (0 क कती वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


प्रिय रवींद्र ठाकूर, 

“व्हायरस” वाचलं खूप काही जाणवलं. मी अशाच बिकट परिस्थितीत 
सापडलेय, की मला समोर येणं अशक्य होऊन बसलयं. बिकट यासाठी मी 
एकटी अन्‌ माझ्या समोर सहस्त्रमुखी नागफणा असलेला मला सहज अजगरी 
वेढा घालून माझं चूर्ण चूर्ण करू शकणारा प्रतिपक्ष. लहान बहीण. असं 
असूनही हे पत्र लिहिण्याचं धारिष्टख केलं. तुमचं “व्हायरस” मला खूप खूप 
भावलं. अश्रू पुसत, खूप काही भोगलेलं आठवलं. 'व्हायरस” वाचून पूर्ण 
केल. तुमच्या पुस्तकातलं जिवंतपण अनुभवलं आणि त्या मन:स्थितीतच हे 
सारं लिहिलं. मी ही होते एक शिक्षिका. हाडाची शिक्षिका. मला खूप काही 
करायचं होतं. स्वातंयरौैनिकाची नात मी. कॉम्रेड रॉय यांच्या विचाराने जगणाऱ्या 
पित्याची कन्या मी. गोरगरिबांची कणव, प्रेम, सेवाभाव याला मान देणाऱ्या 
सुसंस्कारी कुळातील मी. शिक्षिका म्हणून अशाच एका संस्थेत काम. जात, 
वशिला, भ्रष्टाचार, स्वार्थ यांनी बजबजपूरी मांडलेल्या संस्थेत मी काही 
भोगले. 

त्यांना थोर माणसं म्हणून ओळखतात, ती किती थिटी असतात हे 
अनुभवल. संस्थेच्या घटना स्वार्थासाठी कशा बदलतात, वापरतात हे पाहिले. 
गोरगरिबांची मुले शाळेत येतात. त्यांना शिकवणं बाजूला. गप्पांचे फड अन्‌ 
राजकारण पाहिलं, खुर्ची का मिर्चीचा खेळ भोगला. एस. एस. वान्धेकर हा 
परवलीचा शब्द अनुभवला. अन्याय करताना नीतिमत्ता गुंडाळणारे अन्‌ मुखाने 
नीतिमत्तेचा जयघोष करणारे पाहिले. रॅगिंग भोगलं. मी मीरा झाले. खूप विष 
प्याले. शेवटी :दुर्जन प्रथम वन्दे' म्हणून बाजूला सारले. तुमचं व्हायरस मी 
स्वत: भोगलेलं, त्यामुळे खूप जिवंतपण जाणवलं, अनुभवलं १९६७ मध्ये 
बी. ए. झालेली मी. पॉलिटिक्स विषय तो अभ्यास करताना प्लेटो जवळ 
आला. हृदयात बसला. माझ्याही नकळत माझ्या वाणीतही डोकावू लागला. 
माझा स्पष्टवक्तेपणा, फटकळपणा त्यांना झोंबू लागला. दोष माझाच. शिक्षणाने 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७७७ वारूळ 


155॥ 2249-0817 ४५/॥७॥३(॥_ 


माझ्या बुद्धीला पंख फुटले. मी वाचण्याच्या छंदाने समाजदर्शनाची भलीबुरी 
रूपं, माणसं ओळखू लागले. मी नोकरीसाठी शिक्षणक्षेत्र निवडलेले. त्या 
क्षेत्रात काम करताना स्वत:ला अप टु डेट ठेवण्याकरता शिक्षणक्षेत्रातील नवे 
शिक्षण घेत राहिले. नवनवे प्रयोग करत राहिले. आईवडिलांचे प्रामाणिक 
संस्कार, गोरगरिबांची कणव, देशप्रेम, चांगलं काम करण्याची इच्छा, पण 
मला हे नाही समजले. काळचक्र आहे बदललेले. माझे गुण, सद्गुणावरची 
निष्ठा हेच दोष ठरले. भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, जात, कटकारस्थाने हे 
शिक्षणक्षेत्रात खोलवर भिनलेले 'त्या काळरात्रीचे' अनुभव खोलवर भिनलेले, 
“त्या काळरात्रीचे' अनुभव पंख कापत गेले. एका बदलीच्या आदेशाने काळ्या 
पाण्यावर गेले. जाणं अशक्‍य. राजीनामा देऊन घरी बसले. खूप काही चांगलं 
करण्याचे स्वप्न विरले. भळभळणारी खोल जखम अश्वत्थामा झाले. थंडावा 
देणारे तेल कुठेच मिळाले नाही. आज अचानक पुन्हा प्लेटो भेटला, म्हणाला, 
लोकशाहीत कारस्थानी, ढोंगी, रिकामटेकडे लोक सत्तेची, महत्त्वाची पदे 
बळकावतील. सुमार बुद्धीच्या लोकांच्या अनुनयाला प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. 
लोकसेवेच्या नाविकांची फौज सत्तासूत्र हाती घेईल. लोकहिताची कळकळ 
असलेल्या तत्त्वनिष्ठ व बुद्धिमान लोकांना डावललं जाईल. त्यामुळे विकासाचे 
प्रश्न दुर्लक्षिले जातील. भळभळणाऱ्या जखमेला पूर्ण शांत करणारे हे अमर 
तेल मिळाले. 

आता शांत पूर्ण शांत. 

जोपर्यंत भ्रष्टाचार, जात, वशिलेबाजी, कटकारस्थाने अन्‌ अयोग्य 
लोकांच्या हातात शिक्षण संस्था असतील तोपर्यंत भारतातील लोकशाहीचे 
प्रयोग फसत जातील. शिक्षणक्षेत्र सद्गुणी, सदाचारी लोकांच्या हाती जात 
नाही तोपर्यंत लोकशाहीचे काही खरे नाही. हे महान सत्य समजले. 

“व्हायरस” 'व्हायरस' उत्तर मिळाले. 

- सौ. मीना अशोक कुलकर्णी, 


मुंबई 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... (क ताता वारूळ 


155 2249-0817 ४/8॥॥_ 


साभार पोच 

“अवकाळी विळखा”, सचिन वसंत पाटील, 

गवळी प्रकाशन, इस्लामपूर, २०१६, मूल्य - ३१०/- 
“व्यावहारिक मराठी", प्रा. संजय नगरकर, प्रा. वसंत रोकडे, 

शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, २०१५, रु. ८०/- 
“सं गच्छध्वम्‌', ल. सि. जाधव, 

सुविद्या प्रकाशन, सोलापूर, द्वि. आ. २०१६, मूल्य - १७०/- 
“सुंभ आणि पीळ', ल. सि. जाधव, 

साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, द्वि. आ. २०१५, मूल्य - २५०/- 
“पाथेय”, ल. सि. जाधव, 

सुविद्या प्रकाशन, सोलापूर, द्वि. आ. २०१६, मूल्य - १५०/- 
'केकतीची फुले", ल. सि. जाधव, 

शब्दालय वितरण, श्रीरामपूर, २०१५, मूल्य - १००/- 
“होरपळ”, ल. सि. जाधव, 

सुविद्या प्रकाशन, सोलापूर, द्वि. आ. २०१६, मूल्य - २३०/- 
“तुमचा खेळ होतो, पण...", ल. सि. जाधव 

सुविद्या प्रकाशन, सोलापूर, द्वि. आ. २०१६, मूल्य - ७०/- 
“अग्निदिव्य”, संजय अशोक तकडे, 

कवितासागर प्रकाशन, जयसिंगपूर २०१६, मूल्य - ५०/- 
“ध्यास मनीषा”, मोहन चौगुले, 

नवनरेंद्र प्रकाशन, सिंधुदुर्ग, २०१५, मूल्य - १००/- 
“निवडक कविता”, डॉ. वसंत शेकडे (संपा.), 

नवनरेंद्र प्रकाशन, सिंधुदुर्ग, २०१५, मूल्य - १००/- 
“साहित्य समन्वय", सौ. सुमन गायकवाड, (संपा.), 

धारवाड २०१६ 
*राजगौरी दीपावली", प्रकाश पाटील, सचिन पाटील (संपा.), 

सांगली २०१६, मूल्य - १००/- 
“अक्षरवैदर्भी दीपावली”, डॉ. सुभाष सावरकर (संपा.), 

अमरावती - २०१६, मूल्य - १५०/- 
“शिक्षक वाटचाल”, डॉ. वसंत शेकडे (संपा.), 

सिंधुदुर्ग २०१६, मूल्य - २०/- 
“माझी मराठी”, भालचंद्र शिंदे (संपा.), 

गुलबर्गा, २०१६, मूल्य - ५०/- 


प्रा. डॉ. रवींद्र ठाकूर साहित्य विशेषांक ...................... ७९५ वारूळ 


155॥९ 2249-0817 ४//१॥॥॥॥_ 
अक्षय प्रकाशनचे दर्जेदार ग्रंथ 
७ वेध प्रकाशाचा 


प्रा. राजेंद्र बाबूराव मिठारी 
मूल्य : रु. १००/- 


७ दोरखंड 
प्रदीपराव साने 
मूल्य : रु. २००/- 


७ झळ्या 
योगीराज वाघमारे 
मूल्य : रु. १३०/- 


७ विचारमंथन 
सुनील चंदनशिवे 
मूल्य : रु. १००/- 


७ या भूमीचा पुत्र 
गुरूनाथ सुर्वे 
मूल्य : रु. ६०/- 


क असय प्रकाशन __ 
मोबा. : ९४०४७६१४२७ टू 


